RNI No. MAHBIL/ 2012/ 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - ४८ ] 


गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १२४ 


नेमणुका, 


इत्यादी 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, 

पदोन्नती 
विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१९ 
क्रमांक डीजीपी-३११५/ प्र. क्र . ३८३/ का . १४.- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ 
चे कलम २४ (३) व महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम , १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार 
पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरिता खालील अधिवक्त्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 
२१ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . सदर नियुक्तीस वेळोवेळी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा 
कालावधी दिनांक २० ऑक्टोबर २०१९ रोजी संपत आहे . 

सदर नियुक्तीस दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ पासून दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील 
तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नाव 


पदनाम 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 

३ 


४ 


os 


w 


अॅड. अशोक साधुराम मूलचंदानी 

अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
अॅड . नथुराम डी . धायगावे- पाटील 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
अॅड . विलास अण्णासाहेब घोगरे 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
अॅड . स्नेहल कालिदास नाईक 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
अॅड . खान जावेद फकीर महंमद सुलतान सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
अॅड . गिरीष बबनराव कोबल 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व मानधन) नियम , १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

वैशाली पं . बोरूडे , 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


( १ ) 


एच-४६५, भाग एक ( पु.वि.पु.) - ४८ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १९ ४१ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mantralaya , Mumbai-400 032 
Dated 24th October 2019 


, 


No. SPP - 2019 /U.O.R . 55 /D - XIV.— In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of the 
Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act No. || of 1974), the Government of 
Maharashtra hereby appoints Adv. Avadhut Chimalker as " Special Public Prosecutor" for conducting 
the cases in Hon ble Special MCOC Court , Pune which is arising out of C. R. No. 136/2019 registered 
at Rajarampuri Police Station , District Kolhapur. 


The fees of Adv. Avadhut Chimalker, Special Public Prosecutor, shall be paid by Home Department 
as per the proposal approved by this department 

His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 


The Government reserves the right to revoke/modify /annul the order without assigning 
any reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE , 

Section Officer, 
Law and Judiciary Department. 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक २०१९ / भूसंपादन / जिप/कार्या-१/ एसआर-२४ / २००७/ आरआर.- ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ/२, दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या ( झेड ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल ; 


उक्त 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या सोलापूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश , " उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे. अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या 
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेली आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , शके १९४१ 


३ 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही, 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) नुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या 
उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित 
करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट - खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्रमांक ७, ( मोहोळ, सोलापूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
प्रयोजन .-- पाझर तलाव क्रमांक १ , एसआर-२४/ २००७ 
जिल्हा सोलापूर , तालुका मोहोळ , गाव हराळवाडी 

संपादन करावयाच्या जागेचे 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


हेक्टर आर 


१ 


१८ पै . 


४.७४ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव क्रमांक १ 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पाझर तलाव क्रमांक १. 


समाजाला मिळणारे लाभ : रोजगार हमी योजनेअंतर्गत झालेल्या पाझर तलावात पाण्याचे संचयन होते. शेतकऱ्यांना लाभ होतो. ( आर्थिक , रोजगार, 
पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात). 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : निरंक आहे . 


.. 


अनुसूची- चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभीकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणांचा सारांश : निरंक आहे. 

अनुसूची-पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचेपदनाम : उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्रमांक ७, (मोहोळ), सोलापूर . 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार,सिद्धेश्वर पेठ, सोलापूर -४१३ ००१. 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील : मा . जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन समन्वय शाखा) 
सोलापूर यांचेकडील आदेश क्रमांक २०१९ / भूसं / कार्या-१/ आरआर-२८३२ , दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ . 


- 
- 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १९ ४१ 


टीप : उक्त जमिनीचे आराखडे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक ७, ( मोहोळ ), सोलापूर , जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार ,सिद्धेश्वर पेठ , 
सोलापूर-४१३ ००१ यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत. 


राजेंद्र भोसले , 

( भा.प्र.से.), 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर , २० 


ऑक्टोबर 

२०१ ९ . 


, 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मह -२ /प्रशासन/ आरआर-५४७/ २०१ ९.- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३ ९ २३/म-६, दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) यांच्या कलम ४ , पोट - कलम (१ ) 
च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , गोपीचंद कदम , अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे जी अधिसूचना काढण्याचे याद्वारे दिनांक ७ 
नोव्हेंबर २०१९ पासून योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट - कलम (१) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे , तिचा परिणाम होणेचा 
संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे . 

अंतिम अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक मह -२ /प्रशासन/ आरआर-५४७/ २०१९.- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३ ९ २३/ म -६ , दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) यांच्या कलम ४, पोट - कलम (१) 
च्या परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्याचा वापर करून मी , गोपीचंद कदम , अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१९ पासून सांगली जिल्ह्याच्या, कडेगाव तालुक्यातील चिंचणी तालुका कडेगाव येथील वाडीला 
वाजेगाव या प्रचलित नावाने स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देणेबाबत सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व सांगली जिल्ह्याच्या कडेगाव 
तालुक्यातील वाजेगाव या प्रचलित नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 

नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील गुरेचरण , स्मशानभूमी व खळे यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क अबाधित राहील . 
नवीन व उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क अबाधित राहील . 

अनुसूची 
जिल्हा सांगली, तालुका कडेगाव 

मूळ गट नंबर/ सर्व्हे नंबर 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


वाजेगाव 


१५५, १२३१ ते १२६५, १२६ ९ ते १३४१, १४३६ ते १४५३, १९९० 
१ ते १५४ , १५६ 

१२३० , १२६६ १२६८ , १३४२ १४३५ , १४५४ 


चिंचणी 


ते 


ते 


ते 


ते 


१ ९ ८ ९ , १९९ १ 


ते १९९९ . 


.. 


टीप : नवीन उर्वरित गावातील लोकांचा, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाणे- येणेचा हक्क राहील, तसेच नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील 
स्मशानभूमी , खळे आणि गुरेचरण यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील. 

परिशिष्ट - अ 
मौजे चिंचणी येथील वाडी वसाहत वाजेगाव या स्वतंत्र महसुली गावात रूपांतर करणेबाबत 
अ . क्र . माहितीचा प्रकार 

वाडीचे नवीन महसुली 
गावात रूपांतर झालेले 

शिल्लक क्षेत्र 


मूळ गाव 


मूळ चिंचणी गावचे 


गाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


नाव 


चिंचणी 


वाजेगाव 


चिंचणी 


२ 


कुटुंबाची संख्या 


१६६३ 


९९ 


१५६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३ , शके १ ९ ४१ 


५ 


परिशिष्ट - अ -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


३ 


गावातील लोकसंख्या 


५४६४ 


३८ ९ 


५०७५ 


४ 


एकूण गट नंबर, सर्व्हे नंबर/पार्डी नंबर इ. 


१ ९९९ 


१२८ 


१८७१ 


५ 


क्षेत्र ( हेक्टर आर) 


२१२२.३३ 


१८०.०० 


१ ९ ४२.३३ 


६ 


आकार (रुपये पै . ) 


४७५८.५३ 


१४३.६७ 


४६१४.८६ 


७ 


लागवडीलायक क्षेत्र 


१६५५.७३.५० 


११६.१७ 


१५३९ .५६.५० 


८ 


बिगर लागवडीलायक क्षेत्र 


४६६.५९.५० 


६३.८३ 


४०२.७६.५० 


( अ) अन असेसड , अनऑक्यूपाइड 
सरकारी जमीन . 


( ब) गायरान जमिनीचे क्षेत्र 


१० 


वन क्षेत्र 


११९ .०५ 


५०.९९ 


६८.०६ 


११ 


गावठाण क्षेत्र 


१७.३० 


२.०० 


१५.३० 


१२ 


स्मशान भूमी/ दफन भूमी 


०.०६ 


०.०१ 


०.०५ 


१३ 


खळे 


१७.३० 


२.०० 


१५.३० 


१४ 


सार्वजनिक रस्ते 


१२.७४ 


१२.७४ 


१५ 


सार्वजनिक शाळा 


४ 


१ 


३ 


१६ 


सार्वजनिक दवाखाने 


२ 


२ 


१७ 


गावात पिण्याच्या पाण्याची सोय 


होय 


होय 


होय 


१८ 


ग्रामपंचायत 


होय 


होय 


होय 


१ ९ 


१ ते १९९९ 


ते 


ते 


मूळ व नवीन गावास प्रत्यक्ष 
देणेत आलेले गट नंबर 


१५५, १२३१ १२६५ , 
१२६९ १३४१, १४३६ 
ते १४५३, १९९ ० . 


ते 


१५४, १५६ ते 
१२३० , १२६६ ते 
१२६८ , १३४२ ते 
१४३५, १४५४ ते 
१ ९ ८ ९, १ ९९ १ ते 
१ ९९९. 


गोपीचंद कदम , 


अपर जिल्हाधिकारी, सांगली. 


. 


सांगली, ७ नोव्हेंबर २०१९ . 


By Additional Collector 


Maharashtra Land Revenue Code , 1966 


Final Notification 


No. RB/ADM /RR -547 /2019. - In exercise of the powers of the State Government under the provision 
to sub - section (1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI of 1966 ), delegated 
to meby GovernmentNotification , Revenue and Forests Department, No. TLC - 1076 /63926 /M - 6 , dated 
1st July 1976 and after previous publication for all the concerned persons who are going to be affected , as 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


required by said sub -section ( 4 ) of the said Section 4 , I, Gopichand Kadam ,Additional Collector of Sangli 
Districthereby notify the effect from the 7th November 2019 and by this , the notice is issued . 


Final Notification 


No. RB - 2 /ADM /RR -547 / 2019. - In exercise of the powers of the State Government under the provision 
to sub - section ( 1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLIof 1966 ), delegated 
to me by Government Notification , Revenue and Forests Department, No. TLC - 1076 /63926 /M - 6 , dated 
1st July 1976 , I, Gopichand Kadam , Additional Collector of Sangli District hereby , with effect from 7th 
November 2019 constitute the new village namely Wajegaon out of original village Chinchaniof the Kadegaon 
taluka of the Sangli District to be a village to be called Wajegaon in the Kadegaon taluka of the said district 
having the limits specified in the schedule hereto appended . 


The residents of the new village Wajegaon shall have right over assigned land of the residuary 
Chinchani village for the purpose of grazing land , cremation ground and threshing floor for all public utility . 


" A right of Way " on the existing roads is available to both the villages (New and residuary ) 


Schedule 
District Sangli, taluka Kadegaon 

ActualGat/Survey Nos . Allotted to village 


Name of Village 


1 


2 


Wajegaon 

155 , 1231 to 1265 , 1269 to 1341, 1436 to 1453, 1990 
Chinchani 

1 to 154 , 156 to 1230 , 1266 to 1268 , 1342 to 1435 , 1454 to 

1989, 1991 to 1999 . 
Note : A right ofway on the existing roads is available to both the village (new and residuary). The 

residents of the new village shall have a right over the assigned lands of the residuary village for 
the purpose of grazing land , cremation ground and threshing floor for all public utility. 

Annexure - A 
Information about the Wajegaon under the Chinchani village in taluka Kadegaon in the 

Sangli district to be converted in to village 
Sr. No. Factors 

Original Village New village after Remaining 

conversion of wadis original 
in the villages 

village 
3 

4 
Name Chinchani Wajegaon 

Chinchani 


2 


5 


1 
1 
2 

3 


Number of families 


1663 


99 


1564 


5464 


389 


5075 


Population as ascertained 
by the Tahsildar. 


4 


1999 


128 


1871 


Total Survey Nos . Pardi Nos. etc. 
Area (Hectare Are ) 


5 


2122.33 


180.00 


1942.33 


Assessment 


4758.53 


143.67 


4614.86 


6 
7 

8 


Cultivable Area 


1655.73.50 


116.17 


1539.56.50 


Uncultivable Area 


466.59.50 


63.83 


402.76.50 


9 


(a ) Unassessed Unoccupied 
Govt. Land . 


(b ) Area of grazing lands i.e. 


-- 


-- 


Gurecharan 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, 


शके १ ९ ४१ 


७ 


Annexure - A - contd . 
Information about the Wajegaon under the Chinchani village in taluka Kadegaon in the 

Sangli district to be converted in to village 
Sr. No. Factors 

Original Village New village after Remaining 

conversion ofwadi original 
in the village 

village 
3 

4 


N 


1 


5 


10 


Forests 


119.05 


50.99 


68.06 


11 


Gaothan area 


17.30 


2.00 


15.30 


12 


0.06 


0.01 


0.05 


13 


17.30 


2.00 


15.30 


14 


12.74 


12.74 


15 


1 


3 


4 
2 


16 


2 


Burial Ground 
Threshing Floor 
Public Roads 
Public Schools 
Public Dispensary 
Drinking Water 
( Available or Not ) 
Village Panchayat 
Actual Gat No./Survey No. 
alloted to the villages. 


17 


Yes 


Yes 


Yes 


18 


Yes 


Yes 


Yes 


19 


1 to 1999 


155 , 1231 to 1265 , 
1269 to 1341 , 1436 
to 1453 , 1990 . 


1 to 154 , 156 to 
1230 , 1266 to 
1268, 1342 to 
1435 , 1454 to 
1989 , 1991 to 
1999 . 


, 


GOPICHAND KADAM , 
Additional Collector, Sangli. 


Sangli , 7th November 2019 . 


आहे (यापुढे " उक्त रस्ता " म्हणून संबोधित केलेला); 


आयुक्त महानगरपालिका यांजकडून 

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ 

अन्वये फेरबदल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील मौजे वाकड येथील स . नं . 
२१०/३ पैकी मधील उक्त रस्त्यापैकी सुमारे ९ ५ मीटर लांबीचा रस्त्याचा 
भाग पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिकेच्या नियोजन नियंत्रणात समाविष्ट 
झालेल्या क्षेत्रातील आहे (यापुढे " उक्त जमीन" म्हणून संबोधित केलेली ; 


सूचना 
क्रमांक नरवि / कावि -९/ २४२/ २०१९ .-- ज्याअर्थी, पिंपरी-चिंचवड नवनगर 
विकास प्राधिकरणाची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र शासन, नगर 
विकास विभाग , अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८ ९ ३/ १४१२/ नवि -१३ , 
दिनांक २८ नोव्हेंबर १९९ ५ अन्वये मंजूर झाली असून महाराष्ट्र शासन, 
नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक पीसीएन -१६९ ७/ ९ ३४ / प्र. क्र . 
८ ९/ नवि -२२ , दिनांक 

१५ 

नोव्हेंबर १ ९९ ७ अन्वयेपिंपरी-चिंचवड नवनगर 
विकास प्राधिकरणाचेनियोजन नियंत्रणाखालील काही क्षेत्र पिंपरी-चिंचवड 
महानगरपालिकेच्या नियोजन नियंत्रणाखाली समाविष्ट करण्यात आले 
आहे (यापुढे " उक्त विकास योजना" म्हणून संबोधित केलेली); 


आणि ज्याअर्थी,पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिकेने मा . महापालिका 
सभा ठराव क्रमांक ४०१, दिनांक ६ जून २०१९ अन्वये पारित केलेल्या 
ठरावात उक्त विकास योजनेतील उक्त जमिनीमधील २४ मीटर रुंदीचा 
उक्त रस्ता रद्द करण्याकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ ( १) अन्वये फेरबदलाची कार्यवाही 
करण्यासंबंधीचा विषय असून त्यास मान्यता प्रदान केलेली आहे ( यापुढे 
" उक्त ठरावातील विषय " म्हणून संबोधित केलेला); 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे वाकड येथील स . नं . 
२१० मध्ये पूर्व- पश्चिम २४ मीटर रुंदीचा रस्ता प्रस्तावित करणेत आलेला 


आणि ज्याअर्थी, पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिकेने उक्त विकास 
योजनेतील उक्त जमिनीतील २४ मीटर रुंदीचा उक्त रस्ता रद्द 
करण्याकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
कलम ३७ (१) अन्वयेफेरबदलाची विहित कार्यवाही उक्त ठरावातील 


चे 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


विषयानुसार करण्याचे योजिले आहे (यापुढे " उक्त फेरबदल " म्हणून 
उल्लेख केलेला) 

आणि त्याअर्थी, उक्त फेरबदल प्रस्ताव दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ उपसंचालक , नगर रचना , पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, 
पिंपरी, पुणे-४११ ०१८ यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आलेला आहे . 

उक्त फेरबदल प्रस्तावाबाबत नागरिकांच्या काही हरकती अगर 
सूचना असतील तर त्या सदरची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत लेखी स्वरूपात 
आयुक्त , पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे-४११०१८ यांचे 
कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . 

उक्त फेरबदल प्रस्तावाबाबत विहित मुदतीमध्ये पिंपरी-चिंचवड 
महानगरपालिकेकडे प्राप्त झालेल्या हरकती/ सूचनांचा विचार फेरबदलाचा 
प्रस्ताव शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी केला जाईल . 
( टीप : सदर सूचना व उक्त फेरबदल प्रस्तावाचा नकाशा पिंपरी 
चिंचवड महानगरपालिकेच्या www.pcmcindia.gov.in या 
संकेतस्थळावरही अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे.) 

श्रावण हर्डीकर , 


आयुक्त , 
पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका, 

पिंपरी, पुणे-४११ ०१८ . 
पिंपरी ( पुणे), १८ नोव्हेंबर २०१९ . 


and whereas , the part of the said Road having 
length about 95 mtrs. from S. No. 210/3 of village 
Wakad from the said Development Plan is from 
the area which came under the planning control 
of Pimpri Chinchwad Municipal Corporation 
(hereinafter referred to as " the said Land ") ; 

and whereas, the General Body of Pimpri 
Chinchwad Municipal Corporation has passed the 
resolution vide Resolution No. 401, dated 6th 
June 2019 to initiate the modification in the said 
Development Plan , as laid down under Section 
37 of Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 to delete the said Road of 24 mtrs . 
width from the said Land which is the subject 
of this resolution (hereinafter referred to as " the 
subject of the said Resolution "); 

and whereas, as per the subject of the said 
Resolution , the Municipal Corporation intends to 
initiate the modification procedure in the said 
Development Plan as laid down under Section 
37 of Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 to delete the said road of 24 mtrs . 
width from the said Land (hereinafter referred to 
as "the said Modification" ) ; 

and therefore , the copy of plan showing the 
said modification is kept open for public 
inspection on all working days during office hours 
in the office of Deputy Director of Town Planning, 
Pimpri -Chinchwad Municipal Corporation , Pimpri, 
Pune - 411 018. 

Any person having any suggestion and /or 
objection regarding the said Modification may file 
the same in writing to the Commissioner, Pimpri 
Chinchwad Municipal Corporation , Pimpri , Pune 

411 018 within a period of one month from the 
date of publication of this notice in the gazette 
of Maharashtra Government. 

The suggestions and/or objections received 
within the stipulated period will be considered by 
the Municipal Corporation before submitting the 
proposal modification of to the Government for 
sanction. 
(Notes : The said Notice and Plan showing 
Modification proposal is also available on the 
website of P.C.M.C.-www.pcmcindia.gov.in) 

SHRAVAN HARDIKAR , 

Commissioner, 
Pimpri- Chinchwad Municipal 

Corporation , Pimpri, 

Pune- 411 018. 


BY COMMISSIONER 


Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation , 

Pune 
Modification under Section 37 of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Notice 
No. TPS /WS /09/ 242 /2019. - Whereas , the 
Development Plan of Pimpri - Chinchwad New 
Town Development Authority has been sanctioned 
by Government of Maharashtra , Urban 
Development Department , vide Notification No. 
TPS -1893/ 1412 / UD -13, dated 18th November 
1995 and some area under the planning control 
of Pimpri- Chinchwad New Town Development 
Authority has been included under the planning 
control of Pimpri -Chinchwad Municipal 
Corporation vide Notification No. PCN-1697 / 934 / 
CR- 89/ UD - 22, dated 15th November 1997 
(hereinafter referred to as " the said Development 
Plan " ); 

and whereas , in the said Development Plan , 
24 mtrs. wide East- West road is proposed in 
S. No. 210 of village Wakad (hereinafter referred 
to as "the said Road ") ; 


Pimpri ( Pune) , 18th November 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ - १३, शके 


१९ ४१ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : (१ ) मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा-७/ नवरात्र उत्सव/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ २०१९ -६६२३, दिनांक 

१७ सप्टेंबर २०१९ . 
( २) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 


क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 


आदेश 


- 


क्रमांक डीसी/ एमएजी -२ / एसआर -३५ / २०१९.– ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक, सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा-७/ नवरात्र उत्सव 
प्रतिबंधात्मक आदेश/ २०१ ९ -६६२३, दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ अन्वये सातारा जिल्ह्यात दिनांक २९ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१९ या 
कालावधीत नवरात्र उत्सव साजरा होत आहे. नवरात्र उत्सवाच्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न या पार्श्वभूमीवर नवरात्र 
उत्सव २०१९ चे दुर्गादेवी विसर्जन मिरवणूक प्रसंगी विविध नवरात्र उत्सव मंडळे डॉल्बी/ साऊंड सिस्टिम लावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
डॉल्बी/ साऊंड सिस्टिम लावणेचे कारणावरून मंडळांचे पदाधिकारी , कार्यकर्ते, विविध राजकीय पक्ष संघटनेचे नेते , कार्यकर्ते आणि पोलीस प्रशासन 
यांचेमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सातारा जिल्ह्यातील 
डॉल्बी मालक , धारक यांचेकडे असलेल्या डॉल्बी सिस्टिम उत्सव कालावधीत रोखून ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच डॉल्बी सिस्टिम कब्जा असलेल्या 
ठिकाणच्या जागेवरच सीलबंद करून प्रतिबंध करणेकरिताकिंवा डॉल्बी मालक / धारक यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ मधील कलम १४४ 
नुसार बंदी घालणे आवश्यक आहे. मा . उच्च न्यायालय मुंबई येथे जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१० मध्ये मा . न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊन 
ध्वनीप्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) अधिनियम , २००० तसेच पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९ ८६ मधील तरतुदीनुसार ध्वनीप्रदूषणास निंयत्रण व नियम 
करणेसाठी आदेश पारित केलेले आहेत . दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी सकाळी ७.०० वाजलेपासून ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे १०.०० 
वाजेपर्यंत डॉल्बी/ साऊंड सिस्टिम वापरात न आणणेकरिता सातारा जिल्ह्यामध्ये डॉल्बी/ साऊंड सिस्टिम मालक/ धारक / नवरात्र उत्सव मंडळांचे पदाधिकारी 
यांनी त्यांचे कब्जातील डॉल्बी / साऊंड सिस्टिम वापरात/ उपरोगात आणू नये तसेच डॉल्बी / साऊंड मशिन व त्यासंबंधीची यंत्रसामुग्री स्वत: चे कब्जात 
सीलबंद स्थितीत ठेवावी . यासाठी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ मधील कलम १४४ ( १) प्रमाणे आदेश पारित करणेबाबत विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी, मी सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ (१) मधील तरतुदीनुसार 
मला असलेल्या अधिकारान्वये सातारा जिल्ह्यामध्ये डॉल्बी/ साऊंड मालक / धारक / नवरात्र मंडळांचे पदाधिकारी यांनी त्यांचे कब्जातील डॉल्बी सिस्टिम 
वापरात / उपयोगात 

आणू 

नये तसेच डॉल्बी/ साऊंड मशिन व त्यासंबंधीची यंत्रसामुग्री स्वत : चे कब्जात सीलबंद स्थितीत ठेवावी यासाठी दिनांक 
२ ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी सकाळी ७.०० वाजलेपासून ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे १०.०० वाजेपर्यंत या कालावधीसाठी क्रिमिनल 
प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ (१ ) याद्वारे प्रतिबंध करणेत येत आहे. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी माझ्या सही-शिक्क्यानिशी दिला. 

सुनील थोरवे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


सातारा . 


सातारा, १९ सप्टेंबर २०१९ . 


दिनांक २६ 


२६ सप्टेंबर 


वाचले :( १ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ७३ (१), (३) मधील 

तरतुदीनुसार . 
( २ ) मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र जिविशा-२ / प्र . आदेश/ २०१९-६७९ १, सातारा, 

२०१ ९ . 
( ३) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक डीसी/ एमएजी-२ / एसआर -३६/ २०१९ , दिनांक ३० सप्टेंबर २०१९. 

दुरुस्ती आदेश 
क्रमांक डीसी/ एमएजी -२/ एसआर -३७/ २०१९. - वाचले क्रमांक ३ अन्वये सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व 
सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ ( १), (३) 
अन्वये प्राप्त अधिकारास अधीन राहून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण, यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम 
वगळून दिनांक २ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे ०.०० वाजलेपासून ते दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत शस्त्र बंदी व जमाबंदी आदेश 
जारी करणेत आलेला आहे. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १९ ४१ 


१ 


वाचले क्रमांक ३ मध्ये दिनांक २ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे ०.०० वाजलेपासूनचे ऐवजी दिनांक १ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे २.०० वाजलेपासून 
अशी दुरुस्ती या आदेशान्वये करणेत येत आहे. 

सुनील थोरवे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


सातारा. 


सातारा, ३० सप्टेंबर २०१९ . 


वाचले :(१ ) मा . भारतीय निवडणूक आयोग , नवी दिल्ली यांचेकडील सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक २०१९ करिता प्रसिद्ध करणेत आलेला 

निवडणुकीचा कार्यक्रम . 

( २ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 


आदेश 


६ 


क्रमांक डीसी/ एमएजी-२ / एसआर-४१ / २०१९.- ज्याअर्थी, मा . भारतीय निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांचेकडील निर्देशाप्रमाणे ४५- सातारा 
लोकसभा पोट - निवडणूक २०१९ व सार्वजनिक विधानसभा निवडणूक -२०१ ९ करिता निवडणुकीचा कार्यक्रम प्रसिद्ध करणेत आलेला असून , त्यासाठी 
सातारा जिल्ह्यातील ४५ - सातारा लोकसभा मतदारसंघ व ६ विधानसभा मतदारसंघांची मतमोजणी गुरुवार , दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सकाळी 
८.०० वाजता एमआयडीसी, सातारा DMO येथील गोदामामध्ये होणार आहे. सदर निवडणुकीच्या मतमोजणी प्रक्रियेच्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधित राहून सदरची मतमोजणी प्रक्रिया विनाअडथळा व भयमुक्त वातावरणात पार पाडली जाणे आवश्यक आहे . 
ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील ४५- सातारा लोकसभा मतदारसंघ व ६ विधानसभा मतदारसंघांची मतमोजणी 

गुरुवार , दिनांक २४ 

ऑक्टोबर 
२०१९ रोजी सकाळी ८.०० वाजता एमआयडीसी, सातारा DMO येथील गोदामामध्ये होणार असून सदर मतमोजणी केंद्र परिसरात दिनांक 
२४ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे सकाळी ६.०० वाजलेपासून ते मतमोजणी प्रक्रिया संपेपर्यंत बेकायदेशीर जमाव जमवणे आणि सार्वजनिक सभा , बैठका 
घेणे , पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोक एकत्र येणे अशी कृत्ये करणेस प्रतिबंध करण्याची आवश्यकता असलेचेमाझे निदर्शनास आले आहे. 

त्याअर्थी, मी सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदीनुसार मला 
असलेल्या अधिकारान्वये असा आदेश देतो की , दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सकाळी ६.०० ते मतमोजणी संपेपर्यंत सातारा जिल्ह्यातील 
४५- सातारा लोकसभा मतमोजणी ठिकाणी व त्या सभोवतालचे १०० मीटर परिसरात नेमलेले अधिकारी/ कर्मचारी , सुरक्षा अधिकारी / कर्मचारी 
व निवडणूक आयोगाने प्रवेशपत्र दिलेल्या व्यक्ती यांना वगळून इतर व्यक्तींना मतमोजणी ठिकाणी प्रवेश करणेस या आदेशान्वये मनाई करीत 
आहे, तसेच दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. सार्वजनिक टेलिफोन/ एस.टी.डी . बुथ , आय.एस.डी. बुथ / 
फॅक्स केंद्रावर मोबाईल , वायरलेस सेट, ट्रान्झिस्टर, रेडिओ, कॅल्क्युलेटर, लॅपटॉप , खाजगी वाहन मतमोजणी केंद्राच्या १०० मीटरपर्यंत परिसरात 
वापरणेस व जवळ बाळगणेस , तसेच मतमोजणी केंद्रात नेणेस मनाई करीत आहे . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी दिला. 

सुनील थोरवे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


सातारा. 


सातारा , १७ ऑक्टोबर २०१ ९. 


वाचले : ( १) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) मधील 

तरतुदीनुसार . 
( २ ) मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा-२/प्र . आदेश/ २०१९ -७१५९ , सातारा , दिनांक १२ 


ऑक्टोबर २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक डीसी/एमएजी-२ / एसआर-३९/ २०१९ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र जिविशा-२/प्र. आदेश/ २०१९ -७१५९ 
सातारा , दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१ ९ अन्वये.- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, शके १९ ४१ 


११ 


" 


( १ ) सण / उत्सव .-- सातारा जिल्ह्यात दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज पुण्यतिथी, दीपावली सणाचे 

अनुषंगाने दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी धनत्रयोदशी, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी नरक चतुर्दशी व श्री लक्ष्मी पूजन , 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दीपावली पाडवा व बालप्रतिपदा , दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी भाऊबीज , दिनांक ३१ 
ऑक्टोबर २०१९ रोजी इंदिरा गांधी स्मृतिदिन व सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती साजरी होणार आहे . सदर सण व उत्सव 
चे निमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. तरी सातारा जिल्ह्यात साजरे होणारे सण , उत्सवाचे अनुषंगाने कोणताही 

कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
(२) दाभोळकर हत्या प्रकरण.-- सद्य:स्थितीत वर्तमानपत्रे व वृत्तवाहिन्यांच्या प्रसारित झालेल्या बातमीवरून कै. नरेंद्र दाभोळकर यांचे 

हत्येमधील आरोपींना एटीएस पथकाकडून अटक करण्यात आलेली आहे. परंतु तपासामध्ये निष्काळजीपणा होत असल्याबाबत अंनिसचे 
कार्यकर्ते हे सोशल मीडियावर , प्रिंट मीडियावर तसेच प्रसार माध्यमांद्वारे त्यांचे मनोगत व्यक्त करत आहेत . तसेच सदर घटनांचे 
अनुषंगाने सनातन व हिंदुत्ववादी संघटनांचे वतीने तपास यंत्रणा ही हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्ते यांना लक्ष्य करून त्यांना सदर 
घटनेमध्ये अटक करून त्रास दिला जात आहे. या कारणावरून सनातन व हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक होऊन मोर्चा, आंदोलन 

करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ३) मोर्चा/ आंदोलन.-- सातारा जिल्ह्यात वंचित बहुजन आघाडीच्या शिष्टमंडळाने दिनांक १७ जून २०१९ रोजी अपर मुख्य सचिव 

व मुख्य निवडणूक अधिकारी यांची भेट घेऊन या पुढील सर्व निवडणुकांमध्ये EVM/ WPAT ऐवजी मतपतत्रिकेद्वारे मतदान घेण्याच्या 
मागणीकरिता राज्यव्यापी आंदोलनाबाबत इशारा दिला आहे. दिनांक २८ जून २०१९ रोजी झारखंड येथे तबरेज अन्सारी यांचे 
संबंधित घटनेच्या निषेधार्थ विविध मुस्लीम संघटना यांचे वतीने होणारे निषेध /मोर्चा/ आंदोलन इशारा दिलेला आहे. नमूद 

आंदोलनाचे 
अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्क संघटना यांनी 
तालुका संग्रामपूर, जिल्हा बुलढाणा येथे भोन, येथील पूर्णा नदीच्या पात्रातील मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप महाराष्ट्र सरकार नष्ट करीत 
असल्याच्या निषेधार्थ निषेध /मोर्चा/ आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे . विविध संघटनांच्या वतीने आपआपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांकरिता 
मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने , सभा होत असतात . सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 

नाकारता येत नाही. 
( ४) तिरंगा प्रतिष्ठान, धरणे आंदोलनाबाबत .-- श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचे दिनांक २७ जुलै २०१५ रोजीपासून धरणे आंदोलन सुरू 

आहे . सुभाषचंद्र बोस व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठान, सातारा यांना मिळावी , दिनांक २२ एप्रिल 
२०१७ पासून अॅड. वर्षा देशपांडे, दलित महिला विकास मंडळ , सातारा या झुणका भाकर केंद्र ताब्यात मिळावे या मागणीकरिता 
धरणे आंदोलनास बसलेल्या आहेत. दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजीपासून श्री . संभाजी वायदंडे, रा . ढोरगल्ली हे नगरपालिका , 
सातारा येथे वारसा हक्काने मुलीला नोकरी मिळावी या मागणीकरिता धरणे आंदोलनास बसले आहेत . दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ 
रोजीपासून सोना अलाईज कंपनी, लोणंद येथील कामगारांनी प्रलंबित पगारवाढ मागणीसाठी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले 
आहे. दिनांक ५ जून २०१ ९ रोजीपासून श्री. कृष्णात विष्णू गोडसे हे तारळे प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या मौजे निवडे पुनर्वसित 
गावाचे विविध मागण्यांसाठी ठिय्या आंदोलनास बसले आहेत. या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 

नाकारता येत नाही. 
( ५ ) अतिक्रमण.-- सातारा जिल्ह्याचे विविध ठिकाणाच्या रस्त्याच्या कडेला शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम 

विभाग यांचेकडून काढली जातात . सदर वेळी स्थानिक नागरिकांकडून अतिक्रमण काढतेवेळी जीवित व वित्त हानी होऊन कायदा 

व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
( ६ ) एशियन महामार्ग क्रमांक ४७ ( NH - ४) .-- एशियन महामार्ग क्रमांक ४७ ( NH- ४) चे सहा पदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात 

पूर्ण झाले नाही. सदर सहा पदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जानिकृष्ट स्वरूपाचा असल्याचे 
कारणावरून रस्त्यावरील अपघाताचेवेळी जनतेत राग धुसमुसत असतो. या कारणावरून जनता , राजकीय पक्ष, समाजसेवक, स्वयंसेवी 
संस्था आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने एशियन महामार्ग क्रमांक ४७ वर करू शकतात . तसेच सहा पदरीकरण पूर्ण 
झालेल्या ठिकाणी काही हॉटेल व्यावसायिकांनी लेन कटिंग करून उपरस्ता तयार केला आहे. सदर ठिकाणी कंपाऊंड घालणेसाठी 
राष्ट्रीय राज्य महामार्ग मंडळाने पोलीस संरक्षण मागितले आहे. सदर मुद्द्यावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 

शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ७) उपोषण / आत्मदहन.-- सातारा जिल्ह्यात नागरिक विविध मागण्यांसाठी, विकास कामांसाठी तसेच इतर कारणांसाठी मा . जिल्हाधिकारी 

कार्यालय , सातारा या ठिकाणी उपोषण, आत्मदहन , धरणे आंदोलन करणार असलेबाबत इशारा देतात , तसेच सर्व तहसीलदार 
कार्यालये व इतर शासकीय कार्यालयांसमोर उपोषण व आत्मदहन करीत असून त्यांना पोलीस व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने वारंवार 
परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो . उपोषण व आत्मदहन कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 


५ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


( ८ ) टोलनाका.-- सातारा जिल्ह्यात एशियन महामार्ग क्रमांक ४७ वरील मौजे आनेवाडी, तालुका वाई व तसावडे टोलनाका, तालुका 

कराड गावाचे हद्दीत टोलनाके असून सदर टोलनाक्याचे व्यवस्थापन हस्तांतरणावरून स्थानिक लोकांचेमध्ये असंतोष असून आनेवाडी 
टोलनाक्यावरून वारंवार वाद निर्माण होत आहेत. सातारा शहरामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात 

तणाव निर्माण होऊन भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ९ ) श्रमिक मुक्ती दल .-- श्रमिक मुक्ती दल संघटनेच्या वतीने धरणग्रस्तांचे विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी 

निरनिराळ्या प्रकारची आंदोलने करीत असतात . सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 


( १० ) व्हीव्हीआयपी दौरा.-- सातारा जिल्ह्यात विविध मंत्री महोदय , न्यायाधीश, महत्त्वाच्या व्यक्ती, संरक्षित व्यक्ती यांचे दौरे चालू आहेत. 

सदर अनुषंगाने सदर कालावधीत कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


( ११ ) शेतकरी संघटना.-- सातारा जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटना व इतर शेतकरी संघटना या 

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी तसेच ऊस दरवाढीकरिता, शेतमालाला हमी भाव , निरनिराळ्या प्रकारची आंदोलने करीत असतात . 
बहुतांशी या आंदोलनात हिंसक घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत . सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 


२१ सप्टेंबर 


( १२ ) निवडणूक.-- सातारा जिल्ह्यात विधानसभा निवडणूक व सातारा लोकसभा मतदारसंघ पोट -निवडणूक २०१९ कार्यक्रम जाहीर 
झाला असून दिनांक २०१९ रोजीपासून आदर्श आचारसंहिता 

लागू 

झालेली आहे. निवडणुकांच्या अनुषंगाने निवडणूक 
कालावधीत कोणताही कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा 
यांनी दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे ००.५ वाजून ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंतचे संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ (३) अन्वये जमावबंदी आदेश लागू 
होणेस विनंती केली आहे. तसेच सदर आदेशाचे कलम ३७ (१) (३) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव , यात्रा या 
प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केली आहे. 


त्याअर्थी, मी सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१)( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अधीन राहून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश, 
संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण , यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे ००.२ वाजतापासून ते दिनांक 
३० ऑक्टोबर 

२०१ ९ 

२४.०० वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 


चे 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
( अ ) शस्त्रे, सोटे, तलवारी , भाले, सुया, काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 


( ब ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 


( क ) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्रे , फेकावयाची हत्यारे किंवा साधने बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे, व्यक्तीची अगर 

प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमांचे प्रदर्शन करणे, 


( ड ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे, सभ्यता अगर नीती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची 

शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे , सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून 
जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा 
लोकांत प्रसार करणे अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही 
जिन्नस दाहक पदार्थ किंवा अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक 
पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा तहेने जप्त केलेली वस्तू , दाहक 
पदार्थ, स्फोटक पदार्थ, किंवा क्षेपणास्त्र हे सरकारजमा होईल . पोट- कलम (३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था 

राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ (सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) मधील हुकमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, शके १९ ४१ 


१३ 


( १) शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे 

अशी खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 
( २) ज्यांना - ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी 

वापरणेस परवानगी दिली असेल अशा व्यक्ती. 


(३ ) सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्नविधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 
( ४ ) ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 

पोलीस अधिकारी , तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा 

आदेश लागू होणार नाही. 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही-शिक्क्यानिशी दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी काढण्यात आला आहे . 


सुनील थोरवे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


सातारा. 


सातारा, १५ ऑक्टोबर २०१ ९. 


वाचले : (१) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) मधील 

तरतुदीनुसार. 
( २ ) मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा-२/प्र. आदेश/ २०१९ -४१८५, सातारा, दिनांक ११ जून २०१९. 


आदेश 


क्रमांक डीसी/ एमएजी -२/ एसआर -२२/ २०१९ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सातारा यांचेकडील पत्र जिविशा -२ / प्र. आदेश/ २०१९ -४१८५ 
सातारा , दिनांक 

दिनांक २७ मे २०१९ अन्वये.-. 


( १) सण / उत्सव.-- सातारा जिल्ह्यात दिनांक १६ जून २०१९ रोजी वटपौर्णिमा साजरी होणार आहे . दिनांक १७ जून २०१९ रोजी 

कबीर जयंती , राजमाता जिजाऊ भोसले पुण्यतिथी ( तारखेप्रमाणे) साजरी होणार आहे. दिनांक १८ जून २०१९ रोजी गुरू हरगोविंदसिंह 
जयंती साजरी होणार आहे. दिनांक २६ जून २०१९ रोजी राजमाता जिजाऊ भोसले पुण्यतिथी तिथीप्रमाणे साजरी होणार आहे. 
दिनांक २९ जून २०१९ रोजी योगिनी एकादशी साजरी होणार आहे. दिनांक ३० जून २०१९ रोजी संत निवृत्तिनाथ पुण्यतिथी 
साजरी होणार आहे. नमूद सण , उत्सव, जयंती अनुषंगाने विविध यात्रा कालावधीत होणार आहे. सदर अनुषंगाने कोणताही 

कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( २) दाभोळकर हत्या प्रकरण .-- सद्य :स्थितीत कै. नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्येमधील आरोपींना एटीएस पथकाकडून अटक करण्यात 

आलेली आहे. सातारा येथे सदरच्या कारवाई व तपासाबाबत वेग आलेला आहे. तसेच सदर घटनांचे अनुषंगाने सनातन व हिंदुत्ववादी 

संघटनांचे वतीने मोर्चा / आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ३) मोर्चा/ आंदोलन.-- सातारा जिल्ह्यात विविध संघटनांच्या वतीने आपआपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांकरिता मार्चे, आंदोलने , निदर्शने , 

सभा केली जातात. सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
(४ ) तिरंगा प्रतिष्ठान, धरणे आंदोलनाबाबत .-- श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचे दिनांक २७ जुलै २०१५ रोजीपासून धरणे आंदोलन सुरू 

आहे. सुभाषचंद्र बोस व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठान, सातारा यांना मिळावी , दिनांक २२ एप्रिल 
२०१७ पासून अॅड. वर्षा देशपांडे दलित महिला विकास मंडळ , सातारा या झुणका भाकर केंद्र ताब्यात मिळावे या मागणीकरिता 
धरणे आंदोलनास बसलेल्या आहेत. दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजीपासून श्री . संभाजी वायदंडे, रा. ढोरगल्ली हे नगरपालिका, 
सातारा येथे वारसा हक्काने मुलीला नोकरी मिळावी या मागणीकरिता धरणे आंदोलनास बसले आहेत . दिनांक १९ मार्च २०१९ 
रोजी श्री . बाळासाहेब भुजबळ, संयुक्त चिटणीस, भारतीय मजदूर संघ , पुणे जिल्हा हे गोदरेज अॅन्ड बॉईज मॅन्यू कंपनी लिमिटेड , 
लॉकिम मोटार ग्रुप , शिंदेवाडी, शिरवळ यांनी कामगारांच्या पगारातून सुरू असलेली बेकायदेशीर कपात रद्द करावी या मागणीकरिता 
धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ रोजीपासून सोना अलाईज कंपनी लोणंद येथील कामगारांनी प्रलंबित 
पगारवाढ मागणीसाठी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. दिनांक २८ मे २०१९ रोजीपासून श्री . अनंत शिवलिंग म्हामणे , 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


- 


१३ , शके १ ९ ४१ 


रा. कलेढोण हे बँक ऑफ इंडिया, कलेढोण शाखा, कलेढोण या ठिकाणी बँक ऑफ इंडिया, शाखा कलेढोण यांनी आंदोलनकर्त्यांचे 
खाते बंद करून रक्कम अडकून ठेवली या मागणीसाठी आंदोलनास बसले आहेत . दिनांक ५ जून २०१९ रोजीपासून श्री . कृष्णात 
गोडसे (१) घरबांधणी अनुदान , (२) उदरनिर्वाह भत्ता , (३) नोकरी मिळणेबाबत या विविध मागण्यांबाबत ठिय्या आंदोलनास बसले 

आहेत . या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ५) अतिक्रमण.-- रस्त्याच्या कडेलाच शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात. सदर 

वेळी स्थानिक नागरिकांकडून अतिक्रमण काढतेवेळी जीवित व वित्त हानी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 

शक्यता नाकारता येत नाही . 
( ६ ) राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ .-- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ चे सहा पदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण झाले नाही . सदर 

सहा पदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जा निकृष्ट स्वरूपाचा असल्याचे कारणावरून रस्त्यावरील 
अपघाताचे वेळी जनतेत राग धुसमुसत असतो. या कारणावरून जनता , राजकीय पक्ष, समाजसेवक , स्वयंसेवी संस्था आक्रमक होऊन 
विविध प्रकारची आंदोलने , राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चारवर करू शकतात . तसेच सहा पदरीकरण पूर्ण झालेल्या ठिकाणी काही 
हॉटेल व्यावसायिकांनी लेन कटिंग करून उपरस्ता तयार केला आहे . सदर ठिकाणी कंपाऊंड घालणेसाठी राष्ट्रीय राज्य महामार्ग 
मंडळाने पोलीस संरक्षण मागितले आहे. सदर मुद्द्यावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 

नाही. 
( ७) उपोषण / आत्मदहन .-- सातारा जिल्ह्यात नागरिक विविध मागण्यांसाठी, विकास कामांसाठी तसेच इतर कारणांसाठी वेळोवेळी 

मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा व सर्व तहसीलदार कार्यालये व इतर शासकीय कार्यालयासमोर उपोषण व आत्मदहन करीत 
असून त्यांना पोलीस व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने वारंवार परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो . तरी सदर उपोषण व आत्मदहन 

कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ८ ) टोलनाका.-- सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग ०४ वरील मौजे आनेवाडी, तालुका वाई गावाचे हद्दीत टोलनाके असून सदर 

टोलनाक्याचे व्यवस्थापन हस्तांतरणावरून स्थानिक लोकांमध्ये असंतोष असून आनेवाडी टोलनाक्यावरून वारंवार वाद निर्माण होत 
आहेत . सातारा शहरामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण होऊन भविष्यात कायदा व 

सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ९ ) श्रमिक मुक्ती दल .-- श्रमिक मुक्ती दल संघटनेच्या वतीने धरणग्रस्तांचे विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी 

निरनिराळ्या प्रकारची आंदोलने करीत असतात . सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 

येत नाही . 
( १० ) व्हीव्हीआयपी दौरा.-- सातारा जिल्ह्यात विविध मंत्री महोदय , न्यायाधीश, महत्त्वाच्या व्यक्ती, संरक्षित व्यक्ती यांचे दौरे चालू 

आहेत . 
सदर अनुषंगाने सदर कालावधीत कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ११) शेतकरी संघटना.-- सातारा जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटना व इतर शेतकरी संघटना या 

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी, तसेच ऊस दरवाढीकरिता , शेतमालाला हमीभाव , निरनिराळ्या प्रकारचे आंदोलने करीत असतात. 
बहुतांशी या आंदोलनात हिंसक घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत . सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 

नाकारता येत नाही. 
सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा 
यांनी दिनांक १६ जून २०१९ रोजीचे ००.०० वाजून ते दिनांक ३० जून २०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंतचे संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ ( ३) अन्वये जमावबंदी आदेश लागू 

होणेस 
विनंती केली आहे. तसेच सदर आदेशाचे कलम ३७ (१) ( ३) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण, उत्सव , यात्रा या प्रकारचे 
कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, मी सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अधीन राहून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश, 
संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण, यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून, दिनांक १६ जून २०१९ रोजीचे ००.०० वाजून ते दिनांक ३० जून २०१९ 
२४.०० वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 

वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
( अ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, सुया , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( ब) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
( क ) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्रे , फेकावयाची हत्यारे किंवा साधने बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे, व्यक्तीची अगर 

प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे. 


चे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , शके १९ ४१ 


१५ 


( ड ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे , सभ्यता अगर नीती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची 

शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे असे मनाईचे उल्लंघन करून 
जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणेकिंवा त्यांचा 
लोकांत प्रसार करणे. अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही 
जिन्नस, दाहक पदार्थकिंवा अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक 
पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा तहेने जप्त केलेली वस्तू , दाहक 
पदार्थ, स्फोटक पदार्थ किंवा क्षेपणास्त्र हे सरकारजमा होईल . पोट - कलम (३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था 

राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१)(३) मधील हुकमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमांना लागू 

होणार नाही. 
( १) शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे 

अशी खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे . 
( २) ज्यांना - ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी 

वापरणेस परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 
(३) सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्नविधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 
(४ ) ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 

पोलीस अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा 
आदेश लागू 

होणार नाही. 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही-शिक्क्यानिशी दिनांक १५ जून २०१९ रोजी काढण्यात आला आहे . 

सुनील थोरवे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा . 


सातारा, १५ जून २०१९ . 


उपसंचालक , भूमी अभिलेख यांजकडून 
मुंबईचा धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९ ४७. 

क्रमांक कॉन / एस.आर. ९ ३५ (सोलापूर)/एस.आर.(मंगळवेढा )/२०१९.- मौजे मंगळवेढा , तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर येथील जमीन 
एकत्रीकरण योजना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र पुरवणी भाग -१ , पान क्रमांक वर दिनांक २१ मार्च १ ९ ७६ रोजी योजना कायम करण्यात 
आलेबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली होती. सदरच्या मंजूर योजनेतील गट नंबर ७३ व ७४ चा नकाशा दुरुस्ती करणे आवश्यक असलेची खात्री 
झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील गट नंबर ७३ व ७४ चे गट नकाशामध्ये दुरुस्ती करण्याबाबतच्या प्रस्तावास उपसंचालक , भूमी अभिलेख, पुणे 
प्रदेश , पुणे यांनी मान्यता देऊन तो कायदा कलम ३२ (१) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, सोलापूर यांचेकडे पाठविला होता . तो 
त्यांनी पुढील कार्यवाहीसाठी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, मंगळवेढा यांचेकडे पाठविला होता . तो उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, मंगळवेढा यांनी तहसीलदार , 
मंगळवेढा व गाव कामगार तलाठी, मंगळवेढा यांचेकडे प्रसिद्धीकामी दिनांक १० मे २०१९ चे पत्राने पाठविला होता . गाव कामगार तलाठी , मंगळवेढा 
यांनी सदर मसुद्यावर हरकत प्राप्त नसलेबाबतचा अहवाल दिनांक २५ जुलै २०१९ रोजी तहसीलदार , मंगळवेढा यांना सादर केलेला आहे. सदर प्रसिद्ध 
केलेल्या दुरुस्ती योजना मसुद्यावर या कार्यालयास उद्देशून उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, मंगळवेढा या कार्यालयाकडे हरकती प्राप्त झालेने सदर हरकती/ 
तक्रारींवर सुनावणी अंती निर्णय घेणेत आलेला आहे. 

सबब, मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९ ४७ चे कलम ३२ , पोट 
कलम ( ३) मधील तरतुदीनुसार उपसंचालक, भूमी अभिलेख , पुणे प्रदेश , पुणे हे मंजूर योजनेतील गट नंबर ७३ व ७४ चे गट नकाशा दुरुस्तीबाबतचा 
प्रस्ताव कायम करीत आहेत . 

किशोर तवरेज , 

उपसंचालक , भूमी अभिलेख 
पुणे, २३ ऑक्टोबर २०१९. 

पुणे प्रदेश , पुणे. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 


नाव व पत्ता 


अधिसूचना-३ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, सन 

२००५. 


पाणीवापर संस्थेचे- प्रस्तावित " श्री सिद्धनाथ पाणीवापर संस्था ", 

वाकी, तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर. 
( कार्यान्वित / 
प्रस्तावित ) 

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील 
जिल्हा सोलापूर, तालुका सांगोला 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 

( अनुसूची ब प्रमाणे) 
गट संख्या 

क्षेत्र 


( पाहा : कायद्याचे कलम ५.० , ६.०, ७.७ ) 

( पाहा नियम क्रमांक ३.० ) 


गाव 


चे 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


वाकी 


२३८ 


३३२.४२ 


शिवणे 


७८ 


१० ९ .०२ 


हलदहिवडी 


२०५ 


२१ ९ .६५ 


एकूण 


५२१ 


६६१.० ९ 


क्रमांक प्रशा-४/-नीउका/ अधि -३ / ५२८४/ २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ कलम 
५.० , ६.०, ७.७ व नियम क्रमांक ३.० नुसार असा निर्णय झाला आहे 
की , पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने 
कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी , सं . रा . बोडखे, कार्यकारी 
अभियंता, नीरा उजवा कालवा, विभाग फलटण , तालुका फटलण, 
जिल्हा सातारा खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांच्या अद्ययावत नकाशांच्या 
प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि / किंवा कब्जेदार यांच्या नावांच्या 
याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसील कार्यालय, सिंचन शाखा, उपविभागीय 
व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी 
सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे. 

मी , सं . रा. बोडखे, कार्यकारी अभियंता , असेही जाहीर करतो 
की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला 
किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ 
खाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटादारांवर पाणीवापर 
संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल . 

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसांचे आत मा . अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 
यांचेकडे अपील दाखल करता येईल. 


अनुसूची-ब 
जिल्हा सोलापूर , तालुका सांगोला 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


गाव वाकी 


१ 


४३३ / १ / अ 


१.२० 


२ 


४३३/ १/ ब 


१.२० 


سه 


४३३ / १ / क 


०.५३ 


४३३/२ 


०.८१ 


अनुसूची अ 


४ 

५ 


४३४ 


२.५४ 


विभाग 


६ 


४३५/१ 


१.०० 


७ 


४३५/ २ / अ 


१.३७ 


उपविभाग 


नीरा उजवा कालवा विभाग, फलटण , तालुका 
फलटण , जिल्हा सातारा . 
पंढरपूर पाटबंधारे उपविभाग , पंढरपूर , 
तालुका पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर . 
नीरा उजवा कालवा. 


८ 


४३५/ २ / ब 


०.५० 


प्रकल्पाचे नाव 


or 


४३५/ २/ क 


०.५० 


१० 


४३६/१ 


१.१३ 


- ६६१.० ९ हे . 


११ 


४३६/२ 


१.१३ 


अधिसूचित 
केलेले क्षेत्र 
अधिसूचित 
क्षेत्राचा तपशील 


१२ 


४३६/३ 


०.९ २ 


१३ 


४३६/४ 


०.५४ 


नीरा उजवा कालवा, शाखा क्रमांक 3 वरील 
वितरिका क्रमांक ४- अ ( नवीन ) वरील लाभक्षेत्र . 
३-वाकी, शिवणे, हलदहिवडी तालुका सांगोला, 
जिल्हा सोलापूर . 


गावांची संख्या 


१४ 


४३६/५ 


०.८२ 


१५ 


४३७ 


१.९ १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , शके १९ ४१ 


१७ 


अनुसूची-ब -- चालू 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


अनुसूची- ब-- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव वाकी -- चालू 

४३८ / १ / अ 


गाव वाकी -- चालू 

४४५/३ 


१६ 


१.३७ 


४७ 


१.६७ 


१७ 


४३८ / १ / ब 


१.३७ 


४८ 


४४५/४ 


१.६ ९ 


१८ 


४३८ / १ / क 


१.५० 


४ ९ 


४४५/५ 


१.६ ९ 


१ ९ 


४३८ / १ / ड 


०.८० 


५० 


४४६ 


१५.७५ 


२० 


४३८/२ 


५.०४ 


५१ 


४४७ पै . 


१०.९ ० 


२१ 


४३८ / ३/ अ 


०.८० 


५२ 


४४८ पै . 


०.७६ 


२२ 


४३८ / ३/ ब 


०.८० 


५३ 


४४९ पै. 


०.६८ 


२३ 


४३८ / ३ / क 


०.९ २ 


५४ 


४५१ पै . 


६.७० 


२४ 


४३८ / ३/ ड 


०.५० 


५५ 


४५२/१ 


२.६४ 


२५ 


४३८/४ 


२.०२ 


५६ 


४५२/२ 


२.६३ 


२६ 


४३९ / १ 


३.३७ 


५७ 


४५३ / १ / अ/ १ 


१.०० 


२७ 


४३ ९ / २/ अ 


०.९ ७ 


५८ 


४५३ / १ / अ / २ 


१.०० 


२८ 


४३ ९ / २/ ब / १ 


१.२० 


५ ९ 


१.०० 


४५३/ १ / अ/ ३ 
४५३ / १ / अ / ४ 


२ ९ 


४३९ / २/ ब / २ 


१.२० 


६० 


०.७७ 


३० 


४३ ९ / ३ / अ 


२.९ ७ 


६१ 


४५३/ १/ ब 


२.८० 


३१ 


४३ ९ / ३ / ब 


०.४१ 


६२ 


४५३/ २/ अ 


१.४ ९ 


३२ 


४४०/१ 


१.६० 


६३ 


४५३/ २/ ब 


१.४८ 


३३ 


४४०/२ 


१.६० 


६४ 


४५३/ २/ क 


१.८० 


३४ 


४४०/३ 


१.६० 


६५ 


४५३/ २/ ड 


१.८० 


३५ 


४४०/४ 


१.६० 


६६ 


४५३/ ३/ अ 


०.९ १ 


३६ 


४४०/५ 


४.०५ 


६७ 


४५३/ ३/ ब 


०.६४ 


३७ 


४४१/ १ / अ/ १ 


०.७१ 


६८ 


४५४/१ 


१.३५ 


३८ 


४४१ / १ / अ / २ 


२.०० 


६ ९ 


४५४/२ 


२.२३ 


३ ९ 


४४१/ १/ अ / ३/ अ 


०.६० 


७० 


४५८ पै . 


०.७७ 


४० 


४४१ / १/ अ/ ३/ ब 


१.४० 


७१ 


४५ ९ पै. 


०.३४ 


४१ 


४४१ / १ / ब 


२.०० 


४६० 


१.८२ 


७२ 


४२ 


४४१/२ 


६.७१ 


७३ 


४६१/१ 


३.४५ 


४३ 


४४४/१ 


२.८५ 


७४ 


४६१/२ 


२.०० 


४४ 


४४४/२ 


०.८१ 


७५ 


४६१/३ 


३.४४ 


४५ 


४४५/१ 


१.६७ 


७६ 


४६२/१ 


१.२० 


४६ 


४४५/२ 


१.६७ 


७७ 


४६२/२ 


१.२७ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


- 


अनुसूची-ब -- चालू 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


अनुसूची- ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


१ 


? 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव वाकी--चालू 


गाव वाकी -- चालू 

४६३/१ 


७८ 


०.८४ 


१० ९ 


४८८ पै . 


०.८२ 


७९ 


४६३/२ 


०.८५ 


११० 


४८ ९ पै . 


०.४६ 


८० 


४६३/३ 


०.८५ 


१११ 


४ ९ ० पै . 


०.२२ 


८१ 


४६४/१ 


०.७० 


११२ 


४ ९ १ पै . 


०.३३ 


८२ 


४६४/२ 


०.५३ 


११३ 


४ ९ २ पै . 


०.७२ 


८३ 


४६५ 


४.३१ 


११४ 


४ ९ ३ पै . 


०.८१ 


८४ 


४६६/१ 


०.२१ 


११५ 


४ ९ ४ पै. 


०.४६ 


८५ 


४६६/२ 


०.२० 


११६ 


४ ९ ५ पै . 


३.५८ 


८६ 


४६७ 


०.४८ 


११७ 


४ ९ ६ पै . 


५.८६ 


८७ 


४६८ 


०.१ ९ 


११८ 


४ ९ ७ पै . 


०.५८ 


८८ 


४६ ९ / १ 


०.३० 


११ ९ 


४ ९ ८ पै . 


०.०३ 


८ ९ 


४६ ९/ २ 


०.२५ 


१२० 


४ ९९ पै . 


०.५७ 


९ ० 


४७० 


०.११ 


१२१ 


५०० पै. 


७.६१ 


९ १ 


४७१ 


७.०३ 


१२२ 


५०१ पै . 


२.७८ 


९ २ 


४७२ 


०.६ ९ 


१२३ 


५०२ पै . 


२.७८ 


९ ३ 


४७३/१ 


१.९ १ 


१२४ 


५०३ पै . 


०.०२ 


९ ४ 


४७३/२ 


१.९ २ 


१२५ 


५०४/१ 


१.६१ 


९ ५ 


४७४ 


५.६२ 


१२६ 


५०४/ २/ अ 


०.८१ 


९ ६ 


४७५ पै . 


१.७७ 


१२७ 


५०४ / २ / ब 


०.३१ 


९ ७ 


४७६ पै . 


१.७६ 


१२८ 


५०४ / २/ क 


०.८१ 


९ ८ 


४७७ पै. 


१.७५ 


१२ ९ 


५०५ 


२.९ २ 


९९ 


४७८ पै. 


२.१ ९ 


१३० 


५०६/१ 


१.८६ 


१०० 


४७ ९ पै . 


२.३० 


१३१ 


५०६/२ 


१.८६ 


१०१ 


४८० पै . 


३.२२ 


१३२ 


५०६/३ 


१.८६ 


१०२ 


४८१ पै . 


०.७४ 


१३३ 


५०७ पै . 


१.८७ 


१०३ 


४८२ पै . 


०.११ 


१३४ 


५० ९ पै . 


०.७० 


१०४ 


४८३ पै . 


०.५७ 


१३५ 


५१० पै . 


०.४८ 


१०५ 


४८४ पै . 


०.५८ 


१३६ 


५११ 


०.५ ९ 


१०६ 


४८५ पै . 


०.२ ९ 


१३७ 


५१२ 


०.४२ 


१०७ 


४८६ पै. 


०.१७ 


१३८ 


५१३ 


०.५० 


१०८ 


४८७ पै . 


०.११ 


१३९ 


५१४/१ 


०.५ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , शके १९ ४१ 


१ ९ 


अनुसूची- ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अनुसूची-ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव वाकी-- चालू 

५१४/२ 


गाव वाकी-- चालू 

५२८ / १/ ड 


१४० 


०.५ ९ 


१७१ 


०.४५ 


१४१ 


५१४/३ 


०.५९ 


१७२ 


५२८ / २ / अ 


०.३० 


१४२ 


५१५ 


०.०३ 


१७३ 


५२८ / २ / ब 


०.३० 


१४३ 


५१६ 


०.८६ 


१७४ 


५२८ / २ / क 


०.६० 


१४४ 


५१७ 


०.७८ 


१७५ 


५२ ९ / १ / अ 


१.५८ 


१४५ 


५१८ / १/ अ 


०.३० 


१७६ 


१२ ९ / १ / ब 


१.९ १ 


१४६ 


५१८ / १ / ब 


०.८० 


१७७ 


५२९ / २ / अ / १ 


०.४० 


१४७ 


५१८ / २ / अ 


०.७४ 


१७८ 


५२ ९ / २ / अ / २ 


०.६ ९ 


१४८ 


५१८ / २ / ब 


०.३५ 


१७ ९ 


५२ ९ / २/ ब 


१.६० 


१४ ९ 


५१ ९ / १ 


०.६४ 


१८० 


५२ ९ / २/ क 


१.२० 


१५० 


५१ ९ / २ 


०.४० 


१८१ 


५२ ९ / ३ 


०.१० 


१५१ 


५२०/१ 


०.४५ 


१८२ 


५३०/१ 


०.७१ 


१५२ 


५२०/२ 


१.०८ 


१८३ 


५३० / १/ ब 


०.६५ 


१५३ 


५२१/१ 


०.९ ३ 


१८४ 


५३०/२ 


२.६२ 


१५४ 


५२१/२ 


०.९ २ 


१८५ 


५३१ 


०.०३ 


१५५ 


५२२/१ 


२.८२ 


१८६ 


५३२ 


०.५६ 


१५६ 


५२२/ २/ अ 


२.४० 


१८७ 


५३३/ १ / अ / १ 


०.४२ 


१५७ 


५२२/ २ / ब 


३.०० 


१८८ 


५३३/ १/ अ/ २ 


०.४३ 


१५८ 


५२३/१ 


०.८० 


१८ ९ 


५३३ / १/ ब / १ 


०.३२ 


१५ ९ 


५२३/२ 


१.२२ 


१ ९ ० 


५३३/ १ / ब/ २ 


०.५६ 


१६० 


५२४ 


१.३७ 


१ ९ १ 


५३३ / १/ क 


०.०७ 


१६१ 


५२५ 


१.२६ 


१ ९ २ 


५३३/ २ / अ 


०.२४ 


१६२ 


५२६ 


१.१६ 


१ ९ ३ 


५३३/ २ / ब 


०.२३ 


१६३ 


५२७/१ 


१.२० 


१ ९ ४ 


५३७/१ 


१.७२ 


१६४ 


५२७/२ 


१.२० 


१ ९ ५ 


५३७/२ 


१.७२ 


१६५ 


५२७/३ 


२.५२ 


१ ९ ६ 


५३८ 


०.१३ 


१६६ 


५२७/४ 


१.२० 


१ ९ ७ 


५३ ९ 


१.३२ 


१६७ 


५२७/५ 


१.२० 


१ ९ ८ 


५४० 


३.६४ 


१६८ 


५२८ / १/ अ 


०.४५ 


१ ९९ 


५४१ 


०.८२ 


१६ ९ 


५२८ / १ / ब 


०.४५ 


२०० 


५४३ 


०.७५ 


१७० 


५२८ / १ / क 


०.४५ 


२०१ 


५४४ 


०.८४ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


अनुसूची-ब -- चालू 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


अनुसूची- ब-- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव वाकी -- चालू 

५४५/१ 


गाव वाकी -- चालू 

५५६/२ 


२०२ 


१.६१ 


२३३ 


०.२० 


२०३ 


५४५/ २/ अ/ १ 


१.०० 


२३४ 


५५६/३ 


१.४२ 


२०४ 


५४५/ २ / अ/ २ 


१.२ ९ 


२३५ 


५५६/४ 


१.४२ 


२०५ 


५४५/ २ / अ / ३ 


१.०० 


२३६ 


५५ ९ / १ 


१.४४ 


२०६ 


५४५/ २/ ब 


१.६२ 


२३७ 


५५ ९ / २ 


१.११ 


२०७ 


५४६/१ 


३.६० 


२३८ 


५६० 


०.३३ 


२०८ 


५४६/ २ / अ 


१.६० 


एकूण 


३३२.४२ 


२० ९ 


५४६ / २/ ब / १ / अ 


२.०० 


गाव शिवणे 


२१० 


५४६ / २/ ब / १/ ब 


०.६० 


१ 


१११/१ 


२११ 


५४६/ २/ ब / २ 


१.०० 


१.५० 


१११/२ 


२१२ 


५४६/३ 


२.८१ 


१.५१ 


२ 

३ 


१.०० 


१११/३ 


५४६/ ४ / अ 


२१३ 


१.३३ 


४ 


१११/४ 


१.०० 


२१४ 


५४६ / ४ / ब 


१.३३ 


२१५ 


१११/५ 


५४७ 


०.०२ 


५ 


०.८६ 


५४८/१ 


१११/६ 


६ 


२१६ 


०.३७ 


०.६० 


७ 


२१७ 


५४८/२ 


११२/१ 


०.६० 


३.१० 


८ 


२१८ 


५४८/३ 


११२/२ 


०.५५ 


६.२२ 


२१ ९ 


०.४० 


११३/ १/ अ 


५४८/४ 


or 


०.४४ 


१० 


११३ / १ / ब 


५४८/५ 


२२० 


०.४४ 


०.४१ 


११ 


५४ ९ / १ 


११३/२ 


२२१ 


०.४५ 


१.६२ 


१२ 


०.४१ 


११३/ ३ / अ 


२२२ 


५४९ / २ 


०.४५ 


२२३ 


०.४० 


५४ ९ / ३ 


११३/ ३ / ब 


१३ 


१.०० 


१४ 


१.१० 


११३ / ४ / अ 


५४ ९ / ४ 


२२४ 


१.०० 


१५ 


११३/ ४ / इ 


१.०० 


२२५ 


५५० 


०.४८ 


१६ 


११३/ ४/ क 


२.२४ 


२२६ 


५५१ 


०.४१ 


१७ 


११३/ ४ / ड 


२२७ 


५५२ 


१.१५ 


०.११ 


१८ 


११३/ ४ / ब 


१.१० 


२२८ 


५५३ 


०.२० 


११३/५ 


२२ ९ 


५५४ 


०.१६ 


१ ९ 


६.६० 


५५५/१ 


२० 


१५१/१ 


२३० 


१.१४ 


१.७६ 


२१ 


५५५/२ 


१.७७ 


१५१/२ 


२३१ 


१.१४ 


२३२ 


५५६/१ 


२२ 


१५२/१ 


०.२० 


१.३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , शके १९४१ 


२१ 


अनुसूची-ब -- चालू 


अ . क्र . 


अनुसूची - ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव शिवणे -- चालू 

१५२/२ 


गाव शिवणे -- चालू 

१६५/२ 


२३ 


१.३२ 


५४ 


२.०६ 


२४ 


१५२/३ 


१.३२ 


५५ 


१६६/१ 


०.६४ 


२५ 


१५२/४ 


१.३२ 


५६ 


१६६/२ 


०.६४ 


२६ 


१५३/ १/ अ 


१.६५ 


५७ 


१६६/३ 


२.०० 


२७ 


१५३ / १ / ब 


०.८१ 


५८ 


१६७ 


०.०३ 


२८ 


१५३/२ 


१.२१ 


५ ९ 


१६८/१ 


२.५३ 


२ ९ 


१५४ 


३.८७ 


६० 


१६८/२ 


०.७८ 


३० 


१५५/१ 


१.३० 


६१ 


१७०/१ 


३.७७ 


३१ 


१५५/२ 


१.३१ 


६२ 


१७०/२ 


४.१४ 


३२ 


१५५/३ 


२.६१ 


६३ 


१७१/१ 


०.३० 


३३ 


१५६/१ 


१.०३ 


६४ 


१७१/२ 


३.३२ 


३४ 


१५६/२ 


१.०४ 


६५ 


१७२ 


०.४५ 


३५ 


१५६/३ 


१.०५ 


६६ 


१७३ 


०.३९ 


३६ 


१५६/४ 


१.०३ 


६७ 


१७४/१ 


०.२१ 


३७ 


१५९ / १ 


१.५२ 


६८ 


१७४/२ 


०.२१ 


३८ 


१५ ९ / २ 


१.५२ 


६ ९ 


१७५ 


१.१६ 


३ ९ 


१.५२ 


७० 


१७६ 


०.४० 


१५ ९ / ३ 
१५९ / ४ / अ 


४० 


०.८० 


७१ 


१७७/१ 


०.६१ 


४१ 


१५ ९ / ४ / क 


१.३० 


७२ 


१७७ / २ / अ 


०.६० 


४२ 


१५ ९ / ४ / ब 


१.९ ० 


७३ 


१७७ / २ / ब 


०.४० 


४३ 


१६०/१ 


१.७७ 


७४ 


१७८/१ 


०.३१ 


४४ 


१६०/२ 


१.५० 


७५ 


१७८/२ 


०.३० 


४५ 


१६०/३ 


०.४० 


७६ 


१७ ९ 


०.७१ 


४६ 


१६०/४ 


१.५० 


৩9 


१८० 


१.११ 


४७ 


१६०/५ 


१.५० 


७८ 


१८१ 


०.९ २ 


४८ 


१६१ 


१.४ ९ 


एकूण 


१० ९ .०२ 


४ ९ 


१६२ 


०.०३ 


गाव हलदहिवडी 


५० 


१६३ 


०.०५ 


१ 


५१ 


१६४/१ 


२.२३ 


२१६ 


०.३४ 


५२ 


१६४/२ 


२.२३ 


२ 


२१७ 


०.२७ 


५३ 


१६५/१ 


२.०६ 


३ 


२१८/१ 


०.६३ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची- ब -- चालू 


अनुसूची- ब-- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव हलदहिवडी-- चालू 

२१८/२ 


गाव हलदहिवडी-- चालू 

२३६/२ 


४ 


०.६७ 


३५ 


०.६७ 


२१ ९ / १ 


०.२१ 


३६ 


२३६/३ 


०.६८ 


५ 

६ 


२१ ९ / २ 


०.२१ 


३७ 


२३६/४ 


२.०२ 


७ 


२२० 


०.४३ 


३८ 


२३७/१ 


२.३१ 


८ 


२२१ 


०.४४ 


३ ९ 


२३७/२ 


०.९ ० 


or 


२२३/१ 


०.५७ 


४० 


२३८/१ 


०.९ २ 


१० 


२२३/२ 


०.५७ 


४१ 


२३८/२ 


०.९ ३ 


११ 


२२४ 


०.३४ 


30 


२३९ 


१.६० 


१२ 


२२५ 


०.४८ 


४३ 


२४०/१ 


०.६१ 


१३ 


२२७ 


०.४४ 


४४ 


२४०/२ 


१.३५ 


१४ 


२२८ / १ / अ 


०.९ ५ 


४५ 


२४१/१ 


१.०० 


१५ 


२२८ / १ / अ / १ / ब 


१.३५ 


४६ 


२४१/२ 


०.९९ 


१६ 


२२८ / १ / अ / ३ 


१.३४ 


४७ 


२४२/१ 


०.९ ६ 


१७ 


२२८ / १ / क 


०.९ ३ 


४८ 


२४२/२ 


१.०० 


१८ 


२२८ / १ / ब 


०.९ ३ 


४ ९ 


२४२/३ 


१.०० 


१ ९ 


२२८ / २ / अ 


०.४० 


५० 


२४२/४ 


१.०० 


२० 


२२८ / २ / ब 


२.५७ 


५१ 


२४३/१ 


१.३९ 


२१ 


२२ ९ 


१.५४ 


५२ 


२४३/२ 


१.३ ९ 


२२ 


२३० 


२.०२ 


५३ 


२५०/१ 


३.०० 


२३ 


२३१ 


२.१३ 


५४ 


२५०/२ 


३.०० 


२४ 


२३२/१ 


१.० ९ 


५५ 


२५० / ४/ अ 


१.६० 


२५ 


२३२/२ 


१.१९ 


५६ 


२५० / ४ / ब 


१.४० 


२६ 


२३३/१ 


१.१४ 


५७ 


२५१/ १ / अ 


१.५६ 


२७ 


२३३/२ 


१.१४ 


५८ 


२५१/ १ / ब 


१.५६ 


२८ 


२३३/३ 


१.१५ 


५ ९ 


२५१/ १ / क 


१.५६ 


२ ९ 


२३३/४ 


१.१५ 


६० 


२५१/२ 


१.५६ 


३० 


२३४/१ 


०.३५ 


६१ 


२५२/१ 


२.२० 


३१ 


२३४/ २ / अ 


१.०२ 


६२ 


२५२/ २ / अ 


०.९ ८ 


३२ 


२३४/ २ / ब 


१.०२ 


६३ 


२५२/ २ / क 


०.९ ८ 


३३ 


२३५ 


१.२४ 


६४ 


२५२ / २ / ब 


०.९ ७ 


३४ 


२३६/१ 


०.६७ 


६५ 


२५३ / १ / अ 


०.६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, 


शके १ ९ ४१ 


२३ 


अनुसूची-ब -- चालू 


अनुसूची-ब -- चालू 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव हलदहिवडी -- चालू 

२५३/ १/ ब 


गाव हलदहिवडी-- चालू 

२६२/ १ / अ/ २ 


६६ 


०.६५ 


९ ७ 


०.४६ 


६७ 


२५३/२ 


१.२५ 


९ ८ 


२६२/ १ / ब 


०.४० 


६८ 


२५३/३ 


१.२६ 


९९ 


२६२/२ 


१.२१ 


६ ९ 


२५४ / १ / अ 


१.९ ५ 


१०० 


२६५/१ 


०.९ ३ 


७० 


२५४/ १/ ब 


१.९ ६ 


१०१ 


२६५/२ 


०.५० 


७१ 


२५४/ २/ अ 


१.९ ६ 


१०२ 


२६६/१ 


०.४४ 


७२ 


२५४/ २/ ब 


१.९ ५ 


१०३ 


२६६/२ 


१.६५ 


७३ 


२५५ / १/ अ 


१.१३ 


१०४ 


२६७ / १ / अ 


१.०६ 


७४ 


२५५ / १ / ब 


१.१३ 


१०५ 


२६७/ १ / क 


१.९ ० 


७५ 


२५५/ २/ अ 


०.९ ३ 


१०६ 


२६७ / १/ ब 


०.४० 


७६ 


२५५/ २/ ब 


०.९ ४ 


१०७ 


२६७/ २ / अ 


१.२१ 


99 


२५६/१ 


१.५८ 


१०८ 


२६७/ २/ ब 


०.४१ 


७८ 


२५६/२ 


१.६० 


१० ९ 


२६८ / १ / अ 


०.७ ९ 


७ ९ 


२५६/३ 


१.९९ 


११० 


२६८ / १/ ब 


०.७ ९ 


८० 


२५७/१ 


०.४३ 


१११ 


२६८ / २/ अ 


०.४१ 


८१ 


२५७/२ 


०.४३ 


११२ 


२६८ / २/ क 


०.७६ 


८२ 


२५७/३ 


०.४३ 


११३ 


२६८ / २/ ब 


०.४० 


८३ 


२५७/४ 


०.५४ 


११४ 


२६ ९ 


१.७३ 


८४ 


२५७/५ 


०.५४ 


११५ 


२७०/१ 


०.७१ 


८५ 


२५७/६ 


०.५४ 


११६ 


२७०/२ 


०.७१ 


८६ 


२५७/७ 


०.२६ 


११७ 


२७१ 


१.७६ 


८७ 


२५७/८ 


०.२६ 


११८ 


२७२ 


१.६३ 


८८ 


२५७/ ९ 


०.२ ९ 


११ ९ 


२७३ 


१.३८ 


८ ९ 


२५७/१० 


०.७४ 


१२० 


२७४/१ 


२.११ 


९ ० 


२५८/१ 


१.२१ 


१२१ 


२७४/२ 


०.११ 


९ १ 


२५८/२ 


१.२१ 


१२२ 


२७५ 


१.९ ६ 


९ २ 


२५९ 


०.१४ 


१२३ 


२७६/१ 


०.९ ६ 


९ ३ 


२६१/१ 


०.९ ५ 


१२४ 


२७६/२ 


०.९ ६ 


९ ४ 


२६१/२ 


०.९ ४ 


१२५ 


२७६/३ 


०.९ ५ 


९ ५ 


२६१/३ 


०.९ ० 


१२६ 


२८६/ १ / अ 


१.५६ 


९ ६ 


२६१ / १/ अ/ १ 


०.४६ 


१२७ 


२८६/ १/ क 


१.५६ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


- 


अनुसूची-ब -- चालू 


अनुसूची- ब-- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव हलदहिवडी -- चालू 


गाव हलदहिवडी -- चालू 

२८६/ १ / ब 


१२८ 


१.५७ 


१६० 


३०४ / १ / अ 


०.९ ७ 


१२ ९ 


२८६/२ 


१.५६ 


१६१ 


३०४/ १/ ब 


०.९ ७ 


१३० 


२८६ / २/ अ 


१.५६ 


१६२ 


३०४/२ 


१.९ ४ 


१३१ 


२८६/ २/ ब 


१.५६ 


१६३ 


३०४/ ३ / अ 


१.९ ३ 


१३२ 


२८७/१ 


३.६७ 


१६४ 


३०५/१ 


२.२० 


१३३ 


२८७/ २ / अ 


२.०० 


१६५ 


३०५/२ 


१.२१ 


१३४ 


२८७/ २ / ब 


२.०० 


१६६ 


३०५/३ 


१.२० 


१३५ 


२८७/ ३ / अ 


०.९ २ 


१६७ 


३०५/ ४ / अ 


०.२१ 


१३६ 


२८७/ ३/ क 


०.९ २ 


१६८ 


३०५ / ४ / ब 


०.३ ९ 


१३७ 


२८७/ ३ / ब 


०.९ ७ 


१६ ९ 


३०६/१ 


१.३३ 


१३८ 


२८८ / १ / अ 


०.६१ 


१७० 


३०६/२ 


१.३३ 


१३ ९ 


२८८ / १ / क 


०.४० 


१७१ 


३०७ 


२.२८ 


१४० 


२८८ / १/ ब 


०.४० 


१७२ 


३०८ 


१.७० 


१४१ 


२८८/ २ / अ / १ 


२.०५ 


१७३ 


३० ९ 


१.६५ 


१४२ 


२८८/ २ / अ / २ 


२.०५ 


१७४ 


३२७/ २ / अ 


१.४० 


१४३ 


२८८ / २/ ब / १ 


१.१० 


१७५ 


३२७/ २/ इ 


१.४० 


१४४ 


२८८ / २/ ब / २ 


१.१० 


१७६ 


३२७/ २ / ई 


०.६० 


१४५ 


२ ९९ 


३.२० 


१७७ 


३२७/ २ / क 


१.४० 


१४६ 


३००/१ 


०.३० 


१७८ 


३२७ / २ / ख 


०.६० 


१४७ 


३००/२ 


०.४८ 


१७ ९ 


३२७/ २ / ग 


३०० / ३/ क 


०.६० 


१४८ 


१.४२ 


१८० 


३०० / ३/ अ 


३२७ / २/ ज / १ 


१४ ९ 


०.५८ 


०.६१ 


१८१ 


३०० / ३/ ब / १ 


३२७/ २ / अ / २ 


१५० 


०.५८ 


१.०० 


३००/ ३ / ब / २ 


१५१ 


०.४२ 


१८२ 


३२७/ २ / ज / ३ 


०.५ ९ 


१५२ 


३०१/१ 


०.५० 


१८३ 


३२७/ २/ ड 


१.४० 


१५३ 


३०१/ २/ अ 


०.५६ 


१८४ 


३२७ / २ / फ 


१.४० 


१५४ 


३०१/ २/ ब 


०.४० 


१८५ 


३२७/ २ / ब 


१.४० 


१५५ 


३०१/ ३/ अ / १ 


२.१० 


१८६ 


३२७/ २ / म 


०.६० 


१५६ 


३०१/ ३/ अ / २ 


२.१५ 


१८७ 


३२७/ २/ ल 


०.६० 


१५७ 


३०१/ ३ / ब 


०.८० 


१८८ 


३२७/ २/ ह 


०.६० 


१५८ 


३०२ 


०.१८ 


१८ ९ 


३२८/१ 


०.५५ 


१५ ९ 


३०३ 


०.२३ 


१ ९ ० 


३२८/२ 


०.५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , शके १९४१ 


२५ 


अनुसूची-ब -- चालू 


अ . क्र . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


गाव हलदहिवडी - चालू 

३२९ / १ 


१ ९ १ 


०.३१ 


१ ९ २ 


३२९ / २ 


०.३० 


Canal Division , Phaltan , district Satara hereby 
delineate the areas of operation of following 
WUA s and direct that the certified copy of the 
updated map and list of landholders and / or 
occupiers of said WUAs shall be displayed on 
the notice board of the offices of concerned 
Grampanchayat, Tahasil Office , Irrigation Section , 
Sub - Division and Division and other prominent 
public places. 

I, S. R. Bodkhe, Executive Engineer also hereby 
declare that, no water shall be supplied by the 
Appropriate Authority to an individual or occupier 
of such land and the system of supply of water 
through Water User Associations shall be binding 
on all the holders and the occupiers of the lands 
under Maharashtra Management of Irrigation 
System by Farmers Act, 2005 . 

Any Person affected by this Notification or part 
thereofmay file an appeal before Superintending 
Engineer, Pune Irrigation Circle , Pune within 30 
days from the date of publication in the Maharashtra 
GovernmentGazette . 

Schedule - A 


१ ९ ३ 


३३५/१ 


०.६१ 


१ ९ ४ 


३३५/२ 


०.६० 


१ ९ ५ 


३३५/३ 


०.६० 


१ ९ ६ 


३३५/४ 


०.६४ 


१ ९ ७ 


३३६/१ 


०.८ ९ 


१ ९ ८ 


३३६/२ 


०.८७ 


१ ९९ 


३३६/३ 


०.८७ 


२०० 


३३७/१ 


१.१६ 


२०१ 


३३७/२ 


१.१६ 


२०२ 


३३७/३ 


१.१६ 


२०३ 


३३७/४ 


१.१६ 


- 


- 


२०४ 


३३८/१ 


०.६ ९ 


२०५ 


३३८/२ 


०.६८ 


एकूण 


२१ ९ .६५ 


सं . रा . बोडखे, 

कार्यकारी अभियंता, 
नीरा उजवा कालवा विभाग , 


Division : Neera Right Bank Canal Division 

Phaltan , taluka Phaltan , district Satara . 
Sub - Division : Pandharpur Irrigation Sub 
Division , Pandharpur, taluka Pandharpur, 

district Solapur. 
Name of the Project : Neera Right Bank Canal 

Area Notified : 661.09 Ha . 
No. of Villages : 3 -Waki, Shivane, Haldahiwadi, 

taluka Sangola , district Solapur. 
Description of area Notified : Dy. No. 4 - A (New ) 

of Branch 3 of Neera Right Bank Canal. 
Name and address of WUA (Existing/Proposed ) 
: Proposed " Shri Siddhanath W.U.A." Waki, 

taluka Sangola , district Solapur. 

Details of Area Notified 

District Solapur, taluka Songola 
Name of 

Area Notified 
Village 

(As per Schedule - B ) 
Gat Nos. 

Area 


फलटण. 


फलटण , २० नोव्हेंबर २०१ ९ . 


N 


1 


3 


Ha. 


MMISF ACT, 2005 
(See Sections 5.0 , 6.0 , 7.7 and 

Rule 3.00 ) 

(Notification III) 
क्रमांक प्रशा-४/ -नीउका/ अधि-३/ ५२८४/ २०१९.- Whereas, it 
has been decided to delineate the Area of 
Operation of Water User Associations (WUAS) 
on Volumetric basis and as per Administrative 
Convenience under Sections 5.0 , 6.0 , 7.7 and 
Rule 3.0 of the MMISF Act, 2005. I, S. R. 
Bodkhe, Executive Engineer, Neera Right Bank 


238 


332.42 


Waki 
Shivane 
Haldahiwadi 


78 


109.02 
219.65 


205 


- 


Total 


521 


661.09 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


Schedule - B 


Schedule - B - contd . 


District Solapur, taluka Sangola 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos. 

Area 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


1 


2 


3 


Ha . 


1 


2 


3 
Ha . 


Village Waki - contd . 

440/3 


34 


1.60 


Village Waki 

433 / 1 / A 


35 


440/4 


1.60 


1 


1.20 


36 


440/5 


4.05 


2 


433 / 1 / B 


1.20 


37 


441/ 1 / A / 1 


0.71 


3 


433 / 1 / 


0.53 


38 


2.00 


4 


433/2 


0.81 


441/ 1 /A /2 
441/ 1 / A / 3 / A 


39 


0.60 


5 


434 


2.54 


40 


441/ 1 / A / 3 / B 


1.40 


6 


435/1 


1.00 


41 


441/ 1/ B 


2.00 


7 


435 / 2 / A 


1.37 


42 


441/2 


6.71 


435 / 2 / B 


0.50 


43 


444/1 


2.85 


8 

9 


435 / 2 /k 


0.50 


44 


444/2 


0.81 


10 


436/1 


1.13 


45 


445/1 


1.67 


11 


436/2 


1.13 


46 


445/2 


1.67 


12 


436/3 


0.92 


47 


445/3 


1.67 


13 


436/4 


0.54 


48 


445/4 


1.69 


14 


436/5 


0.82 


49 


445/5 


1.69 


15 


437 


1.91 


50 


446 


15.75 


16 


438 / 1 / A 


1.37 


51 


447 PART 


10.90 


52 


448 PART 


438 / 1 / B 


17 


0.76 


1.37 


53 


449 PART 


0.68 


18 


438 / 1 / 


1.50 


54 


451 PART 


6.70 


19 


438 / 1 / D 


0.80 


55 


452/1 


2.64 


20 


438/2 


5.04 


56 


452/2 


2.63 


21 


438 / 3 / A 


0.80 


57 


453 / 1/ A / 1 


1.00 


22 


438 / 3 / B 


0.80 


58 


453 / 1 / A / 2 


1.00 


23 


438 / 3 / k 


0.92 


59 


453 / 1 / A / 3 


1.00 


24 


438 / 3 / D 


0.50 


60 


453 / 1 / A / 4 


0.77 


25 


438/4 


2.02 


61 


453 / 1 / B 


2.80 


26 


439/1 


3.37 


62 


453/ 2 /A 


1.49 


27 


439 / 2 / A 


0.97 


63 


453 / 2 / B 


1.48 


28 


439 / 2 / B / 1 


1.20 


64 


453 / 2 /k 


1.80 


29 


439 / 2 / B / 2 


1.20 


65 


453 /2 / D 


1.80 


30 


439 / 3 / A 


2.97 


66 


453 / 3 / A 


0.91 


31 


439 / 3 / B 


0.41 


67 


453 / 3 / B 


0.64 


32 


440/1 


1.60 


68 


454/1 


1.35 


33 


440/2 


1.60 


69 


454/2 


2.23 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, शके १९ ४१ 


२७ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


1 


2 


3 


2 


3 
Ha . 


Ha . 


Village Waki - contd . 


Village Waki- contd . 


70 


458 PART 


0.77 


106 


485 PART 


0.29 


71 


459 PART 


0.34 


107 


486 PART 


0.17 


72 


460 


1.82 


108 


487 PART 


0.11 


73 


461/1 


3.45 


109 


0.82 


488 PART 
489 PART 


74 


461/2 


2.00 


110 


0.46 


75 


461/3 


3.44 


111 


490 PART 


0.22 


76 


462/1 


1.20 


112 


491 PART 


0.33 


77 


462/2 


1.27 


113 


492 PART 


0.72 


78 


463/1 


0.84 


114 


493 PART 


0.81 


79 


463/2 


0.85 


115 


494 PART 


0.46 


80 


463/3 


0.85 


116 


495 PART 


3.58 


81 


464/1 


0.70 


117 


496 PART 


5.86 


82 


464/2 


0.53 


118 


497 PART 


0.58 


83 


465 


4.31 


119 


498 PART 


0.03 


84 


466/1 


0.21 


120 


499 PART 


0.57 


85 


466/2 


0.20 


121 


500 PART 


7.61 


86 


467 


0.48 


122 


501 PART 


2.78 


87 


468 


0.19 


123 


502 PART 


2.78 


88 


469/1 


0.30 


124 


503 PART 


0.02 


89 


469/2 


0.25 


125 


504/1 


1.61 


90 


470 


0.11 


126 


504 / 2 / A 


0.81 


91 


471 


7.03 


127 


504 / 2 / B 


0.31 


92 


472 


0.69 


128 


504 /2 /k 


0.81 


93 


473/1 


1.91 


129 


505 


2.92 


94 


473/2 


1.92 


130 


506/1 


1.86 


95 


474 


5.62 


131 


506/2 


1.86 


96 


475 PART 


1.77 


132 


506/3 


1.86 


97 


476 PART 


1.76 


133 


507 PART 


1.87 


98 


477 PART 


1.75 


134 


509 PART 


0.70 


99 


478 PART 


2.19 


135 


510 PART 


0.48 


100 


479 PART 


2.30 


136 


511 


0.59 


101 


480 PART 


3.22 


137 


512 


0.42 


102 


481 PART 


0.74 


138 


513 


0.50 


103 


482 PART 


0.11 


139 


514/1 


0.59 


104 


483 PART 


0.57 


140 


514/2 


0.59 


105 


484 PART 


0.58 


141 


514/3 


0.59 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १९ ४१ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


1 


2 


1 


2 


3 
Ha. 


3 
Ha. 


Village Waki - contd . 

515 


Village Waki - contd . 

529 / 2 / A/ 2 


142 


0.03 


178 


0.69 


143 


516 


0.86 


179 


529/ 2/ B 


1.60 


144 


517 


0.78 


180 


529/ 2 / k 


1.20 


145 


0.30 


181 


529/3 


0.10 


146 


518/ 1/ A 
518 / 1/ B 
518/ 2 / A 


0.80 


182 


530/1 


0.71 


147 


0.74 


183 


530 / 1 / B 


0.65 


148 


518 / 2 / B 


0.35 


184 


530/2 


2.62 


149 


519/1 


0.64 


185 


531 


0.03 


150 


519/2 


0.40 


186 


532 


0.56 


151 


520/1 


0.45 


187 


533/ 1/ A/ 1 


0.42 


152 


520/2 


1.08 


188 


533/ 1/ A/ 2 


0.43 


153 


521/1 


0.93 


189 


533/ 1/ B/ 1 


0.32 


154 


521/2 


0.92 


190 


533/ 1/ B/ 2 


0.56 


155 


522/1 


2.82 


191 


533/ 1 / k 


0.07 
0.24 


156 


522/ 2/ A 


2.40 


192 


533/ 2 / A 


157 


522/ 2 / B 


3.00 


193 


533/ 2/ B 


0.23 


158 


523/1 


0.80 


194 


537/1 


1.72 


159 


523/2 


1.22 


195 


537/2 


1.72 


160 


524 


1.37 


196 


538 


0.13 


161 


525 


1.26 


197 


539 


1.32 


162 


526 


1.16 


198 


540 


3.64 


163 


527/1 


1.20 


199 


541 


0.82 


164 


527/2 


1.20 


200 


543 


0.75 


165 


527/3 


2.52 


201 


544 


0.84 


166 


527/4 


1.20 


202 


545/1 


1.61 


167 


527/5 


1.20 


203 


545/ 2 / A/ 1 


1.00 


168 


528/ 1 / A 


0.45 


204 


545/ 2 / A/ 2 


1.29 


169 


528/ 1 / B 


0.45 


205 


545/ 2 / A/ 3 


1.00 


170 


528/ 1/ k 


0.45 


206 


545/ 2 / B 


1.62 


171 


528/ 1 / D 


0.45 


207 


546/1 


3.60 


172 


528 / 2 / A 


0.30 


208 


546/ 2/ A 


1.60 


173 


528/ 2/ B 


0.30 


209 


546/ 2/ B / 1/ A 


2.00 


174 


528 / 2 / k 


0.60 


210 


546/ 2/ B / 1 / B 


0.60 


175 


529/ 1/ A 


1.58 


211 


546/ 2 / B / 2 


1.00 


176 


529/ 1/ B 


1.91 


212 


546/3 


2.81 


177 


529/ 2 / A/ 1 


0.40 


213 


546/ 4/ A 


1.33 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 


शके १ ९ ४१ 


२ ९ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


1 


2 


1 


2 


3 
Ha . 


3 
Ha . 


Village Waki - contd . 

546 / 4 / B 


Village Shivane - contd . 

113 / 1/ A 


214 


1.33 


9 


0.40 


215 


547 


0.02 


10 


113 / 1 / B 


0.41 


216 


548/1 


0.60 


11 


113/2 


1.62 


217 


548/2 


0.60 


12 


113 / 3 / A 


0.41 


218 


548/3 


0.55 


13 


113 / 3 / B 


0.40 


219 


548/4 


0.44 


14 


113 /4 / A 


1.10 


220 


548/5 


0.44 


15 


113 / 4 / E 


1.00 


221 


549/1 


0.45 


16 


113 / 4 /K 


2.24 


222 


549/2 


0.45 


17 


113/ 4 / D 


1.15 


223 


549/3 


1.00 


18 


113 / 4 / B 


1.10 


224 


549/4 


1.00 


19 


113/5 


6.60 


225 


550 


0.48 


20 


151/1 


1.76 


226 


551 


0.41 


21 


151/2 


1.77 


227 


552 


0.11 


22 


152/1 


1.32 


228 


553 


0.20 


23 


152/2 


1.32 


229 


554 


0.16 


24 


152/3 


1.32 


230 


555/1 


1.14 


25 


152/4 


1.32 


231 


555/2 


1.14 


26 


153 / 1/ A 


1.65 


232 


556/1 


0.20 


27 


153 / 1 / B 


0.81 


233 


556/2 


0.20 


28 


153/2 


1.21 


234 


556/3 


1.42 


29 


154 


3.87 


235 


556/4 


1.42 


30 


155/1 


1.30 


236 


559/1 


1.44 


31 


155/2 


1.31 


237 


559/2 


1.11 


32 


155/3 


2.61 


238 


560 


0.33 


33 


156/1 


1.03 


34 


156/2 


1.04 


Total 


332.42 


35 


156/3 


1.05 


Village Shivane 


36 


156/4 


1.03 


111/1 


1.50 


37 


159/1 


1.52 


2 


111/2 


1.51 


38 


159/2 


1.52 


111/3 


39 


1.00 


159/3 


1.52 


w 


111/4 


1.00 


40 


159 / 4 / A 


0.80 


111/5 


0.86 


41 


159 / 4 / K 


1.30 


4 
5 
6 
7 

8 


111/6 


0.37 


42 


159 / 4 / B 


1.90 


112/1 


3.10 


43 


160/1 


1.77 


112/2 


6.22 


44 


160/2 


1.50 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


93 , 


शके १ ९ ४१ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


1 


2 


1 


2 . 


3 
Ha . 


3 
Ha . 


Village Haldahiwadi 


Village Shivane - contd . 

160/3 


45 


0.40 


216 


0.34 


46 


160/4 


1.50 


217 


0.27 


2 
3 


47 


160/5 


1.50 


218/1 


0.63 


48 


161 


1.49 


4 


218/2 


0.67 


49 


162 


0.03 


LO 


219/1 


0.21 


50 


163 


0.05 


6 


219/2 


0.21 


51 


164/1 


2.23 


220 


0.43 


52 


164/2 


2.23 


7 
8 

9 


221 


0.44 


53 


165/1 


2.06 


223/1 


0.57 


54 


165/2 


2.06 


10 


223/2 


0.57 


55 


166/1 


0.64 


11 


224 


0.34 


56 


166/2 


0.64 


12 


225 


0.48 


57 


166/3 


2.00 


13 


227 


0.44 


58 


167 


0.03 


14 


228 / 1 / A 


0.95 


59 


168/1 


2.53 


15 


228 / 1 / A / 1 / B 


1.35 


60 


168/2 


0.78 


16 


228 / 1 / A / 3 


1.34 


61 


170/1 


3.77 


17 


228 / 1/ K 


0.93 


62 


170/2 


4.14 


18 


228 / 1 / B 


0.93 


63 


171/1 


0.30 


19 


228 / 2 / A 


0.40 


64 


171/2 


3.32 


20 


228 / 2 / B 


2.57 


65 


172 


0.45 


21 


229 


1.54 


66 


173 


0.39 


22 


230 


2.02 


67 


174/1 


0.21 


23 


231 


2.13 


68 


174/2 


0.21 


24 


232/1 


1.09 


69 


175 


1.16 


25 


232/2 


1.19 


70 


0.40 


26 


233/1 


176 


1.14 


71 


177/1 


0.61 


27 


233/2 


1.14 


72 


0.60 


28 


233/3 


1.15 


177 /2 / A 


29 


233/4 


1.15 


73 


177 / 2 / B 


0.40 


30 


234/1 


178/1 


74 


0.35 


0.31 


31 


234 / 2 / A 


1.02 


75 


178/2 


0.30 


32 


234 / 2 / B 


1.02 


76 


179 


0.71 


33 


235 


1.24 


77 


180 


1.11 


34 


236/1 


0.67 


78 


181 


0.92 


35 


236/2 


0.67 


Total 


109.02 


36 


236/3 


0.68 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, शके १९ ४१ 


३१ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos. 

Area 


Delineated Area 
Gat Nos. 

Area 


1 


2 


د) 


1 


2 


3 
На . 


Ha. 
Village Haldahiwadi - contd . 
236/4 

2.02 


Village Haldahiwadi - contd . 

255 / 1/ A 


37 


73 


1.13 


38 


237/1 


2.31 


74 


255 / 1 / B 


1.13 


39 


237/2 


0.90 


75 


0.93 


255 /2 / A 
255 / 2 / B 


40 


238/1 


0.92 


76 


0.94 


41 


238/2 


0.93 


77 


256/1 


1.58 


42 


239 


1.60 


78 


256/2 


1.60 


43 


240/1 


0.61 


79 


256/3 


1.99 


44 


240/2 


1.35 


80 


257/1 


0.43 


45 


241/1 


1.00 


81 


257/2 


0.43 


46 


241/2 


0.99 


82 


257/3 


0.43 


47 


242/1 


0.96 


83 


257/4 


0.54 


48 


242/2 


1.00 


84 


257/5 


0.54 


49 


242/3 


1.00 


85 


257/6 


0.54 


50 


242/4 


1.00 


86 


257/7 


0.26 


51 


243/1 


1.39 


87 


257/8 


0.26 


52 


243/2 


1.39 


88 


257/9 


0.29 


53 


250/1 


3.00 


89 


257/10 


0.74 


54 


250/2 


3.00 


90 


258/1 


1.21 


55 


250 / 4 / A 


1.60 


91 


258/2 


1.21 


56 


250 / 4 / B 


1.40 


92 


259 


0.14 


57 


251/ 1 / A 


1.56 


93 


261/1 


0.95 


58 


251/ 1 / B 


1.56 


94 


261/2 


0.94 


59 


251/ 1/ K 


1.56 


95 


261/3 


0.90 


60 


251/2 


1.56 


96 


261/ 1 / A / 1 


0.46 


61 


252/1 


2.20 


97 


262/ 1/ A / 2 


0.46 


62 


252 / 2 / A 


0.98 


98 


262 / 1 / B 


0.40 


63 


0.98 


99 


262/2 


1.21 


252 / 2 /K 
252/ 2 / B 


64 


0.97 


100 


265/1 


0.93 


65 


253 / 1 / A 


0.60 


101 


265/2 


0.50 


66 


253/ 1/ B 


0.65 


102 


266/1 


0.44 


67 


253/2 


1.25 


103 


266/2 


1.65 


68 


253/3 


1.26 


104 


267 / 1 / A 


1.06 


69 


254 / 1 / A 


1.95 


105 


267 / 1 / K 


1.90 


70 


254/ 1 / B 


1.96 


106 


267 / 1 / B 


0.40 


71 


254 / 2 / A 


1.96 


107 


267 /2 / A 


1.21 


72 


254 / 2 / B 


1.95 


108 


267 / 2 /B 


0.41 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १९ ४१ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


2 


در 


1 


2 


3 
Ha . 


Ha . 
Village Haldahiwadi - contd . 
109 268 / 1 / A 

0.79 


Village Haldahiwadi - contd . 
300/1 

0.30 


146 


110 


268 / 1 / B 


0.79 


147 


300/2 


0.48 


111 


268 / 2 / A 


0.41 


148 


300 / 3 / K 


1.42 


112 


268 /2 / K 


0.76 


149 


300 / 3 / A 


0.61 


113 


268 / 2 / B 


0.40 


150 


300 / 3 / B / 1 


1.00 


114 


269 


1.73 


151 


300 / 3 / B / 2 


0.42 


115 


270/1 


0.71 


152 


301/1 


0.50 


116 


270/2 


0.71 


153 


301/21A 


0.56 


117 


271 


1.76 


154 


301/ 2 / B 


0.40 


118 


272 


1.63 


155 


301/ 3 / A / 1 


2.10 


119 


273 


1.38 


156 


301 / 3 / A / 2 


2.15 


120 


274/1 


2.11 


157 


301/ 3 / B 


0.80 


121 


274/2 


0.11 


158 


302 


0.18 


122 


275 


1.96 


159 


303 


0.23 


123 


276/1 


0.96 


160 


304 / 1 / A 


0.97 


124 


276/2 


0.96 


161 


304 / 1 / B 


0.97 


125 


276/3 


0.95 


162 


304/2 


1.94 


126 


286 / 1 / A 


1.56 


163 


304 / 3 / A 


1.93 


127 


286 / 1 / K 


1.56 


164 


305/1 


2.20 


128 


286 / 1 / B 


1.57 


165 


305/2 


1.21 


129 


286/2 


1.56 


166 


305/3 


1.20 


130 


286 / 2 / A 


1.56 


167 


305 / 4 / A 


0.21 


131 


286 / 2 / B 


1.56 


168 


305 / 4 / B 


0.39 


132 


287/1 


3.67 


169 


306/1 


1.33 


133 


287 /2 / A 


2.00 


170 


306/2 


1.33 


134 


287 / 2 / B 


2.00 


171 


307 


135 


2.28 


287 / 3 / A 


0.92 


287 / 3 / K 


172 


136 


0.92 


308 


1.70 


137 


287 / 3 / B 


0.97 


173 


309 


1.65 


138 


288 / 1/ A 


0.61 


174 


327 / 2 / A 


1.40 


139 


288 / 1 /K 


0.40 


175 


327 / 2 / E 


1.40 


140 


288 / 1 / B 


0.40 


176 


327 / 2 / E 


0.60 


141 


288 / 2 / A / 1 


2.05 


177 


327 / 2 / K 


1.40 


142 


2.05 


178 


327 / 2 /KH 


0.60 


288 / 2 / A / 2 
288 /2 / B / 1 


143 


1.10 


179 


327 / 2 /G 


0.60 


144 


288 /2 / B / 2 


1.10 


180 


327 / 2 / J / 1 


0.58 


145 


299 


3.20 


181 


327 / 2 / A / 2 


0.58 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, शके १९ ४१ 


३३ 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos. 

Area 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले :( १ ) उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी , 

सातारा यांचेकडील पत्र जा . क्र . निवडणूक / कावि 

३१०६/ १९ , दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१९ . 
( २) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १ ९ ७३ चे कलम २१, २२ , 


N 


1 


w 


Ha. 


Village Haldahiwadi - contd . 
182 

327/ 2 / J/ 3 


0.59 


२३, १२९ , १३३, १४३ व १४४ . 


183 


327/ 2 / D 


1.40 


आदेश 


184 


327/ 2 / F 


1.40 


185 


327/ 2 / B 


1.40 


186 


327/ 2 / M 


0.60 


187 


327 / 2/ L 


0.60 


188 


327/ 2/ H 


0.60 


क्रमांक डीसी / एमएजी-२ / एसआर -४२/ २०१ ९ . ज्याअर्थी, 
उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी त्यांचेकडील 
पत्र क्रमांक निवडणूक/ कावि -३१०६ /१९, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१९ 
रोजीचे पत्रान्वये लोकसभा पोट -निवडणूक, २०१९ व विधानसभा सार्वत्रिक 
निवडणूक, २०१९ साठी मतमोजणी गुरुवार, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ 
रोजी एमआयडीसी, सातारा DMO येथील गोदामामध्ये होणार असलेचे 
कळविले आहे, तसेच सदर मतमोजणीची प्रक्रिया शांततेत व सुरळीत 
पार पाडणेकामी मतमोजणीचेठिकाणी रवींद्र रांजणे (नायब तहसीलदार ), 
कुळ कायदा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा यांची कार्यकारी 
दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत कळविले आहे. 


189 


328/1 


0.55 


190 


328/2 


0.58 


191 


329/1 


0.31 


192 


329/2 


0.30 


193 


335/1 


0.61 


194 


335/2 


0.60 


दिनांक २४ 


195 


335/3 


0.60 


सातारा जिल्ह्यातील लोकसभा पोट-निवडणूक , २०१९ व विधानसभा 
सार्वत्रिक निवडणूक, २०१९ 

साठी गुरुवार , 

ऑक्टोबर 

२०१ ९ 
रोजी मतदान मोजणी प्रक्रिया एमआयडीसी , सातारा DMO येथील 
गोदामामध्ये होणार असून मतमोजणीची प्रक्रिया शांततेत व सुरळीत पार 
पाडणेकामी मतमोजणीचेठिकाणी कार्यकारी दंडाधिकारी यांची नियुक्ती 
करणेची आवश्यकता असलेची माझी खात्री झाली आहे . 


196 


335/4 


0.64 


197 


336/1 


0.89 


198 


336/2 


0.87 


199 


336/3 


0.87 


200 


337/1 


1.16 


201 


337/2 


1.16 


202 


337/3 


1.16 


त्याअर्थी, मी सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा , 
या आदेशान्वये, गुरुवार, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजीची मतदान 
मोजणी प्रक्रिया सुरळीत पार पाडणेकामी दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ 
रोजी सकाळी ६.०० वाजलेपासून ते मतमोजणी प्रक्रिया पार पडेपर्यंत 
एमआयडीसी DMO गोदाम परिसरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
राखणेकामी रवींद्र व्ही . रांजणे, नायब तहसीलदार (कुळ कायदा शाखा), 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा यांची कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून 
नियुक्ती करणेत येत आहे . 


203 


337/4 


1.16 


204 


338/1 


0.69 


205 


338/2 


0.68 


Total 


219.65 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१९ रोजी 
माझ्या सही -शिक्क्यानिशी दिला. 


S. R. BODKHE, 

Executive Engineer, 
Neera Right Bank Canal Division , 

Phaltan. 


सुनील थोरवे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


सातारा. 


Phaltan , 20th November 2019 . 


सातारा , १८ ऑक्टोबर २०१ ९. 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३ , 


शके १ ९ ४१ 


आदेश 


क्रमांक आर-४८७/ व.अ./ म.स.का.क.१५६/ स्था.ज./ शै.स.गांगर्डे/२०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील नियम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , ओ. आर . काशिद , वसुली 
अधिकारी, श्री कुलस्वामी को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाशी, नवी मुंबई, विभागीय कार्यालय, मंचर , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . शैलेश सर्जेराव गांगर्डे, राहणार माऊली ऑटो कन्सलटंट , शॉप 
नंबर ६, साई आर्केड , लाईफ लाइन हॉस्पिटलजवळ, ता. पनवेल, जि . रायगड , गावचा पत्ता मु. पो . निमगाव गांगर्डा, ता . कर्जत, जि . अहमदनगर यांचेकडील 

श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई , शाखा पनवेल यांचे वसुली दाखल्यावरील एकूण येणे कर्ज रक्कम रुपये ७,१६,८१२ अधिक 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१६ पासून मुद्दल रकमेवर होणारे १५ टक्के व्याज, वसुली खर्च व आदेशिका खर्च रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


आकार 


आदेश ज्या इसमाविरुद्ध 
दिला त्याचे नाव 


स्थावर मालमत्तेचा 

तपशील 


जमीन क्षेत्रफळ हे . आर/ स्थावर 

मालमत्तेचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


रु ./ पैसे 


कर्जदार : 


कर्जदार : 


: 


वसुली दाखला 
क्र . १०१/१०११/२०१६, श्री . शैलेश सर्जेराव गांगर्ड श्री . शैलेश सर्जेराव गांगर्डे 
दि . ९ मे २०१६ . जामीनदार : 

यांचे वडील श्री . सर्जेराव 
१. श्री . मनोहर कृष्णा म्हात्रे , कोंडीबा गांगर्डे यांच्या नावा 
२. श्री . विनायक विठ्ठल कडू. वरील मौजे मु. पो . निमगाव 

गांगर्डा, ता . कर्जत, 

अहमदनगर . 


मौजे निमगाव गांगर्डा येथील गट नं . ३६/ १०- ब, ०.२६ 
क्षेत्र ० हे. ० ९ आर, गट नं . ३०/ ३- अ, क्षेत्र ० हे. 

०.४१ 
१६ आर + पो.ख. ० हे. ०१ आर, गट नं. ३६/१३, ०.२५ 
क्षेत्र ० हे. १० आर, गट नं . ३० / ३- ब, क्षेत्र ० हे. ०.१ ९ 
३४ आर + पो.ख. क्षेत्र ० हे. ०४ आर पैकी 
क्षेत्र ० हे. ०८ आर ही श्री . शैलेश सर्जेराव गांगर्ड 
यांच्या हिश्श्यापुरता व त्यांचे वडील श्री . सर्जेराव 
कोंडीबा गांगर्डे यांच्या नावावरील. 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, वसुली खर्च, आदेशिकेचा खर्च होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., वाशी, नवी मुंबई, शाखा पनवेल यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


ओ. आर. काशिद , 

वसुली व विक्री अधिकारी 
द्वारा- श्री कुलस्वामी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., 

मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे . 


पुणे, १० ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक-विवि / स्था.ज./०४/ २०१८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील 
नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , दीपक शशिकांत शेवकरी, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ 
मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. कैलास एकनाथ सस्ते, राहणार साकुर्डे, ता . पुरंदर, जि . पुणे यांच्याकडील कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ३,२२,२ ९ २ ( अक्षरी रुपये तीन लाख बावीस हजार दोनशे ब्यान्नव फक्त) 
वसुलीसाठी त्यांची स्थावर दिनांक १ मार्च २०१६ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज , वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणी कसलाही करार गहाण , लिज, लीन, ताबा खरेदी हस्तांतरण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे घडल्यास तर त्याबाबी कडेपठार 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, ता. पुरंदर , जि . पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


३५ 


परिशिष्ट 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


मिळकतीचे वर्णन 


क्रमांक व दिनांक 


वसुली दाखला 
क्र . १०१/ ७८ / १७ ९ / २०१६ , 
दि . १ जुलै २०१६. 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 
श्री. कैलास एकनाथ सस्ते , 
राहणार साकुर्डे, ता . पुरंदर , 
जि . पुणे. 


तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका पुरंदर, मे . सब रजिस्ट्रार सो ., पुरंदर यांचे हद्दीतील 
तसेच जिल्हा परिषद , पुणे, तालुका पंचायत समिती, पुरंदर यांचे स्थळ सीमेतील तसेच 
गाव मौजे साकुर्डे, ता . पुरंदर , जि . पुणे येथील शेतजमीन मिळकत. 
( १) गट नंबर १२८ , क्षेत्र ०१ हे . ९१ आर व पो . ख . ०० हे . ०३ आर असे क्षेत्र यांसी 

आकार ०५ रुपये ३१ पैसे यापैकी क्षेत्र , ०० हे. १५.९ १ आर अशी शेतजमीन 
मिळकत . 
( २ ) गट नंबर ३२४ , क्षेत्र ०१ हे. ९ ० आर व पो.ख. ०० हे. ०१ आर असे क्षेत्र यांसी 

आकार ०६ रुपये ३४ पैसे यापैकी क्षेत्र ०० हे. १५.८३ आर अशी शेतजमीन 
मिळकत. 
(३ ) गट नंबर ३४७, क्षेत्र ०० हे. १७ आर असे क्षेत्र यांसी आकार ०० रुपये ६९ पैसे 
यापैकी क्षेत्र ०० हे. ०१.४१ आर अशी शेतजमीन मिळकत . 
( ४ ) गट नंबर ११/१, क्षेत्र ०१ हे . ४१ आर व पो.ख. ०० हे . ०७ आर असे क्षेत्र यांसी 

आकार ०३ रुपये ०४ पैसे यापैकी क्षेत्र ०० हे. ११.७५ आर अशी शेतजमीन 
मिळकत. 
( ५ ) गट नंबर ४४१, क्षेत्र ०२ हे . ४२ आर व पो.ख. ०० हे . १७ आर असे क्षेत्र यांसी 

आकार ०३ रुपये ३१ पैसे यापैकी क्षेत्र ०० हे. २०.१६ आर अशी शेतजमीन 
मिळकत . 
( ६) गट नंबर २४७, क्षेत्र ०० हे. ३० आर व पो.ख. ०० हे. ०१ आर असे क्षेत्र यांसी 

आकार ०० रुपये ६ ९ पैसे यापैकी क्षेत्र ०० हे ०२.५ आर अशी शेतजमीन 
मिळकत . 


ज्या अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज, इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत कडेपठार ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जेजुरी, ता. पुरंदर , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १२ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दीपक शशिकांत शेवकरी, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा- पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., 
पुणे, १२ ऑगस्ट २०१८. 

पुणे. 


आदेश 


क्रमांक-विव / स्था.ज./ ०६ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील 
नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , दीपक शशिकांत शेवकरी, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ 
मधील नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . रघुनाथ सखाराम सस्ते , राहणार साकुर्डे, ता . पुरंदर, जि . पुणे यांच्याकडील कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, ता . पुरंदर , जि. पुणे यांचेकर्ज रक्कम रुपये ३,२७,४२५ ( अक्षरी रुपये तीन लाख सत्तावीस हजार चारशे पंचवीस फक्त) 
वसुलीसाठी त्यांची स्थावर दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१७ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज , वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणी कसलाही करार गहाण , लिज, लीन, ताबा खरेदी हस्तांतरण करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. तसे घडल्यास तर त्याबाबी कडेपठार ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, ता . पुरंदर, जि . पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट 


स्थावर मालमत्तेचेवर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


मिळकतीचे वर्णन 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


क्रमांक व दिनांक 


वसुली दाखला 
क्र . १०१/११/१४ ९ / २०१७, 
दि . ३० जून २०१७. 


श्री . रघुनाथ सखाराम सस्ते, 
राहणार साकुर्डे, ता . पुरंदर , 


जि . पुणे. 


तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका पुरंदर, मे. सब रजिस्ट्रार सो ., पुरंदर यांचे हद्दीतील 
तसेच जिल्हा परिषद, पुणे, तालुका पंचायत समिती, पुरंदर यांचे स्थळ सीमेतील तसेच 
गाव मौजे साकुर्डे, ता . पुरंदर , जि . पुणे येथील शेतजमीन मिळकत . 
( १) गट नंबर १०७, क्षेत्र ०० हे. ६३ आर व पो . ख . ०० हे. ०३ आर असे क्षेत्र यांसी 

आकार ०२ रुपये ३१ पैसे यापैकी श्री . रघुनाथ सखाराम सस्ते , रा . साकुर्डे, ता . पुरंदर, 
जि . पुणे यांचे मालकीचे व वहिवाटीचे क्षेत्र अशी शेतजमीन मिळकत. 
( २ ) गट नंबर ३० ९ , क्षेत्र ०० हे. ४१ आर व पो.ख. ०० हे. ०१ आर असे क्षेत्र यांसी 
आकार ०१ रुपये ७५ पैसे यापैकी श्री. रघुनाथ सखाराम सस्ते , रा. साकुर्डे, ता . पुरंदर , 
जि . पुणे यांचे मालकीचे व वहिवाटीचे क्षेत्र अशी शेतजमीन मिळकत. 
( ३ ) गट नंबर ३३२, क्षेत्र ०० हे. १२ आर असे क्षेत्र यांसी आकार ०० रुपये ५३ पैसे 
यापैकी श्री . रघुनाथ सखाराम सस्ते , रा. साकुर्डे, ता . पुरंदर, जि . पुणे यांचे मालकीचे 
व वहिवाटीचे क्षेत्र अशी शेतजमीन मिळकत . 
( ४ ) गट नंबर २९ , क्षेत्र ०० हे. ४३ आर असे क्षेत्र यांसी आकार ०१ रुपये ०० पैसे 
यापैकी श्री . रघुनाथ सखाराम सस्ते , रा. साकुर्डे, ता . पुरंदर, जि . पुणे यांचे मालकीचे 
व वहिवाटीचे क्षेत्र अशी शेतजमीन मिळकत. 
( ५ ) गट नंबर ४०१, क्षेत्र ०० हे. ९ ३ आर व पो.ख. ०० हे. ०२ आर असे क्षेत्र यांसी 

आकार ०२ रुपये ८१ पैसे यापैकी श्री. रघुनाथ सखाराम सस्ते, रा. साकुर्डे, ता. पुरंदर , 
जि . पुणे यांचे मालकीचे व वहिवाटीचे क्षेत्र अशी शेतजमीन मिळकत. 
( ६ ) गट नंबर ४४२, क्षेत्र ०२ हे. ९ ४ आर असे क्षेत्र यांसी आकार ०५ रुपये ३२ पैसे 
यापैकी श्री . रघुनाथ सखाराम सस्ते , रा. साकुर्डे, ता . पुरंदर, जि . पुणे यांचे मालकीचे 
व वहिवाटीचे क्षेत्र अशी शेतजमीन मिळकत. 
( ७ ) गट नंबर ६६१, क्षेत्र ०० हे. २० आर व पो.ख. ०० हे. ३२ आर असे क्षेत्र यांसी 

आकार ०० रुपये २२ पैसे यापैकी श्री. रघुनाथ सखाराम सस्ते , रा. साकुर्डे, ता . पुरंदर, 
जि . पुणे यांचे मालकीचे व वहिवाटीचे क्षेत्र अशी शेतजमीन मिळकत. 


ज्या अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज, इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत कडेपठार ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, ता . पुरंदर, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १२ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


दीपक शशिकांत शेवकरी , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि . , 


पुणे, १२ ऑगस्ट २०१८ . 


पुणे . 


आदेश 


क्रमांक-विव / स्था.ज./०३/ २०१८. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील 
नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , दीपक शशिकांत शेवकरी, विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी 
सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि . , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


३७ 


१०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की, श्री . किरण अशोक रोमण, राहणार पांडेश्वर , ता . पुरंदर , जि . पुणे यांच्याकडील कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, ता . पुरंदर, जि. पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ३,३६,४९ ८ ( अक्षरी रुपये तीन लाख छत्तीस हजार चारशे अठ्याण्णव फक्त ) 
वसुलीसाठी त्यांची स्थावर दिनांक १ जुलै २०१७ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज, वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणी कसलाही करार गहाण , लिज , लीन, ताबा खरेदी हस्तांतरण करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. तसे घडल्यास तर त्याबाबी कडेपठार ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, ता . पुरंदर , जि . पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


परिशिष्ट्र 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


मिळकतीचे वर्णन 


चर्तु: सीमा 


क्रमांक व दिनांक 


वसुली दाखला क्रमांक 
१०१/ ६४७/ ६७ ९/ २०१७, 
दि . २७ ऑक्टोबर 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 
श्री . किरण अशोक रोमण, 
राहणार पांडेश्वर , ता . पुरंदर, 
जि . पुणे. 


: 


२०१७. 


: 


तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका पुरंदर , मे. सब पूर्वेस : गट नं . २१२ 
रजिस्ट्रार सो. , पुरंदर यांचे हद्दितील तसेच जिल्हा दक्षिणेस : पिंपरी रोमणवाडी 
परिषद , पुणे तालुका पंचायत समिती, पुरंदर यांचे 

रस्ता . 
स्थळ सीमेतील तसेच गाव मौजे पांडेश्वर, ता . पुरंदर, 

मौजे पांडेश्वर, ता . पुरंदर , पश्चिमेस : पिंपरी पांडेश्वर 
जि . पुणे येथील शेतजमीन मिळकत . गट नं . २११ , 

गावाची शीव . 
क्षेत्र ०८ हे. १० आर व पो.ख. ०० हे. ३५ आर असे उत्तरेस : गट नं . २१२ 
एकूण क्षेत्र ०८ हे. ४५ आर यांसी आकार ०८ रुपये 
७५ पैसे यापैकी श्री . किरण अशोक रोमण, रा . पांडेश्वर 
ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचे मालकीचे व वहिवाटीचे क्षेत्र 
०० हे. ६१ आर व पो.ख. ०० हे. ०२ आर असे एकूण 
क्षेत्र ०० हे . ६३ आर यांसी अशी शेतजमीन. 


: 


ज्या अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज, इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत कडेपठार ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, ता. पुरंदर , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १२ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


दीपक शशिकांत शेवकरी, 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., 

पुणे . 


पुणे, १२ ऑगस्ट २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक-विव / स्था.ज./०५/ २०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील 
नियम १०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , दीपक शशिकांत शेवकरी,विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी 
सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि. , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम 
१०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. दीपक प्रकाश ताकवले , राहणार जेजुरी, ता . पुरंदर, जि . पुणे यांच्याकडील कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, ता . पुरंदर, जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ९, ४४,६६० ( अक्षरी रुपये नऊ लाख चव्वेचाळीस हजार सहाशे साठ फक्त ) वसुलीसाठी 
त्यांची स्थावर दिनांक १ जून २०१७ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज, वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही 
करार गहाण, लिज, लीन, ताबा खरेदी हस्तांतरण करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. तसे घडल्यास तर त्याबाबी कडेपठार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, जेजुरी, ता . पुरंदर , जि . पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


मिळकतीचे वर्णन 


चर्तु: सीमा 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


क्रमांक व दिनांक 


२ 


३ 


४ 


वसुली दाखला क्रमांक 
१०१/६४१/६८८/२०१७, 
दि . २७ ऑक्टोबर 


श्री . दीपक प्रकाश ताकवले , 
राहणार जेजुरी, ता . पुरंदर, 
जि . पुणे. 


२०१७. 


: ओढा 


: 


: 


तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका पुरंदर, मे. सब रजिस्ट्रार 
सो ., पुरंदर यांचे हद्दितील तसेच जिल्हा परिषद, पुणे , 
तालुका पंचायत समिती, पुरंदर यांचे स्थळ सीमेतील तसेच 
गाव मौजे हरगुडे ता . पुरंदर , जि . पुणे येथील शेतजमीन 
(१ ) मिळकत . गट नं . ४ ९ ८ , क्षेत्र ०३ हे . २४ आर व पूर्वेस 
पो.ख. ०० हे. ५३ आर असे एकूण क्षेत्र यांसी आकार दक्षिणेस : गट नं . ४८२ 
०४ रुपये ०६ पैसे यापैकी क्षेत्र ०० हे. ८१ आर व पो.ख. पश्चिमेस : गट नं. ४ ९ ४ 
०० हे. १३.२४ आर असे एकूण क्षेत्र ०० हे. ९ ४.२४ आर उत्तरेस : गट नं . ५१८ 
अशी शेतजमीन मिळकत. 
(२ ) मिळकत. गट नं. ७३३, क्षेत्र ०० हे. ५३ आर असे पूर्वेस गट नं . ७३२ 
एकूण क्षेत्र यांसी आकार ०१ रुपये ७५ पैसे यापैकी क्षेत्र दक्षिणेस : गट नं . ७३४ 
०० हे. १२.२४ आर अशी शेतजमीन मिळकत . 

पश्चिमेस : ओढा 

उत्तरेस : गट नं . ७२५ 
( ३ ) मिळकत गट नं. १९ ३, क्षेत्र ०२ हे. ०८ आर व पो.ख. पूर्वेस : गट नं . ४८० 
०० हे . १० आर असे एकूण क्षेत्र यांसी आकार ०१ रुपये दक्षिणेस : गट नं . ५१९ 
८७ पैसे यापैकी क्षेत्र ०० हे. ०८.६६ आर व पो.ख. ०० हे. पश्चिमेस : गट नं. ५०५ 
०० आर ४० पॉइंट असे एकूण क्षेत्र ०० हे. ० ९ .०६ आर उत्तरेस : गट नं . ५१६ 
अशी शेतजमीन मिळकत . 
( ४) मिळकत गट नं . ५ क्षेत्र ०० हे. ३० आर व पो.ख. पूर्वेस : ओढा 
०० हे. ०१ आर असे एकूण क्षेत्र यांसी आकार ०० रुपये 

दक्षिणेस : रस्ता 
६५ पैसे यापैकी क्षेत्र ०० हे ०७.५ आर अशी शेतजमीन पश्चिमेस : गट नं . ३ 

उत्तरेस ओढा 


: 


: 


• 
• 


मिळकत . 


ज्या अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज, इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत कडेपठार ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जेजुरी, ता. पुरंदर , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने 
विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १२ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दीपक शशिकांत शेवकरी, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि . , 
पुणे, १२ ऑगस्ट २०१८ . 

पुणे. 


आदेश 


क्रमांक-विव / स्था.ज./२७/२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील 
नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , दीपक शशिकांत शेवकरी, विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी 
सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम 
१०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सुहास मारुती विनोदे, राहणार ढोरेवाडा, वडगाव मावळ, ता. मावळ, जि . पुणे यांच्याकडील श्री डोळसनाथ नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, गणपती चौक, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ४,०४, ९८२ ( अक्षरी रुपये चार लाख चार हजार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


३ ९ 


नऊशे ब्याऐंशी फक्त) व दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज, वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणी कसलाही करार गहाण, लिज, लीन, ताबा खरेदी हस्तांतरण करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. तसे घडल्यास तर त्याबाबी श्री डोळसनाथ नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, गणपती चौक , तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ , जि . पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


परिशिष्ट 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व दिनांक 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


२ 


३ 


वसुली दाखला श्री . सुहास मारुती विनोदे, 

तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका मावळ, मे. सब रजिस्ट्रार सो ., मावळ यांचे हद्दीतील 
क्र . १०१/ ११ ९ ८ /१२१२/ राहणार ढोरेवाडा, वडगाव मावळ , तसेच गाव मौजे वडगाव मावळ येथील तसेच वडगाव मावळ नगर पंचायत कार्य 
२०१८ , ता . मावळ, जि . पुणे . 

क्षेत्रातील ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक २८५ यांसी क्षेत्र ३१ फूट x २२ फूट वीट 
दि . १ फेब्रुवारी २०१८ . 

सिमेंटमध्ये बांधकाम वर पत्रा ३१ फूट x ४ फूट पडवी , ४ फूट x ३ फूट च्या 

शौचालयासह घर एकूण क्षेत्रफळ ९१६ चौ.फूट अशी मिळकत. 
ज्या अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज, इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री डोळसनाथ 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

दीपक शशिकांत शेवकरी, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., 
पुणे, १ सप्टेंबर २०१८ . 

पुणे . 


आदेश 


क्रमांक-विव / स्था.ज. /२५/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील 
नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, दीपक शशिकांत शेवकरी, विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी 
सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९६१ मधील नियम 
१०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . योगेश वसंत वाणी, राहणार श्रीयश अपार्टमेंट, पिंपरी, पुणे-४११ ०१७ यांच्याकडील श्री डोळसनाथ नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ , जि. पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये २४,४२,१५६ ( अक्षरी रुपये चोवीस लाख बेचाळीस हजार 
एकशे छप्पन्न फक्त) व दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज, वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणी कसलाही करार गहाण , लिज , लीन, ताबा खरेदी हस्तांतरण करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. तसे घडल्यास तर त्याबाबी श्री डोळसनाथ नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक, तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ , जि. पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


परिशिष्ट 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


मिळकतीचे वर्णन 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


क्रमांक व दिनांक 


or 


२ 


वसुली दाखला 
क्र . १०१ / ११०७/ ११३५/ 
२०१८ , 
दि . १ फेब्रुवारी २०१८ . 


श्री . योगेश वसंत वाणी, 
राहणार श्रीयश अपार्टमेंट , पिंपरी, 
पुणे-४११ ०१७. 


तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका मुळशी, मे . सब रजिस्ट्रार सो., मुळशी यांचे हद्दीतील 
तसेच गाव मौजे हिंजवडी येथील सर्व्हे नंबर १८६ चा हिस्सा क्रमांक १ -ब/१ यांसी 
क्षेत्र ०१ हे. ५ ९.३ आर अधिक पोट- खराबा ०० हे. २१.०८ आर असे पोट- खराब्या 
सह एकूण क्षेत्र ०१ हे. ८१.१ आर यांसी आकार ०२ रुपये ८० पैसे यापैकी मान्यता 
देणार श्री. वसंत पुंडलिक वाणी यांचे मालकीचे व वहिवाटीचे क्षेत्र ०० हे. ७०.१ आर 
अशी मिळकत. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


ज्या अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज, इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री डोळसनाथ 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, गणपती चौक , तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


दीपक शशिकांत शेवकरी, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा- पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि . , 

पुणे . 


पुणे, १ सप्टेंबर २०१८. 


आदेश 


क्रमांक-विव / स्था.ज. /२६/२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील 
नियम १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , दीपक शशिकांत शेवकरी,विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी 
सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम 
१०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ . प्रतिभा वसंत वाणी, राहणार बेलठिकानगर , थेरगाव, पुणे-४११ ०३३ यांच्याकडील श्री डोळसनाथ नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, गणपती चौक, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये २६,००,३०२ ( अक्षरी रुपये सव्वीस लाख तीनशे दोन फक्त ) 
व दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज, वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार 
गहाण, लिज, लीन, ताबा खरेदी हस्तांतरण करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. तसे घडल्यास तर त्याबाबी श्री डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
गणपती चौक, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


परिशिष्ट 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


मिळकतीचे वर्णन 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


क्रमांक व दिनांक 


१ 


२ 


३ 


वसुली दाखला 
क्र . १०१/ ११०६/ ११३४/ 
२०१८ , 
दि . १ फेब्रुवारी २०१८ . 


श्री . प्रतिभा वसंत वाणी, 
राहणार बेलठिकानगर , थेरगाव, 
पुणे-४११ ०३३. 


तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका मुळशी, मे. सब रजिस्ट्रार सो., मुळशी यांचे हद्दीतील 
तसेच गाव मौजे हिंजवडी येथील सर्व्हे नंबर १८६ चा हिस्सा क्रमांक १- ब/१ यांसी 
क्षेत्र ०१ हे. ५ ९.३ आर अधिक पोट- खराबा ०० हे. २१.०८ आर असे पोट- खराब्या 
सह एकूण क्षेत्र ०१ हे . ८१.१ आर यांसी आकार ०२ रुपये ८० पैसे यापैकी मान्यता 
देणार श्री. वसंत पुंडलिक वाणी यांचे मालकीचे व वहिवाटीचे क्षेत्र ०० हे. ७०.१ आर 
अशी मिळकत. 


ज्या अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज, इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री डोळसनाथ 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि. पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दीपक शशिकांत शेवकरी, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा- पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., 
पुणे, १ सप्टेंबर २०१८ . 

पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


४१ 


आदेश 


क्रमांक- विवि / स्था.ज./२ ९/ २०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील 
नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, दीपक शशिकांत शेवकरी, विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी 
सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम 
१०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अरुण बबनराव घुले , राहणार ३६, अथर्व हॉस्पिटलमागे , तळेगाव स्टेशन , ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याकडील 
श्री डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक, तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ , जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ११,८५,७४० ( अक्षरी रुपये 
अकरा लाख पंचाऐंशी हजार सातशे चाळीस फक्त) व दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज, वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार गहाण , लिज, लीन, ताबा खरेदी हस्तांतरण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे 
घडल्यास तर त्याबाबी श्री डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, गणपती चौक, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व 
निष्फळ ठरेल. 


परिशिष्ट 


स्थावर मालमत्तेचेवर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


मिळकतीचे वर्णन 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


क्रमांक व दिनांक 


१ 


२ 


वसुली दाखला श्री . अरुण बबनराव घुले, तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका मावळ, मे . सब रजिस्ट्रार सो . , मावळ यांचे हद्दीतील 
क्र . १०१/ १० ९ ५ / १२० ९ / राहणार ३६, अथर्व हॉस्पिटलमागे, तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद कक्षेतील गाव मौजे तळेगाव दाभाडे येथील सर्व्हे नंबर 
२०१८ , तळेगाव स्टेशन, ता . मावळ , 

१७-ब/ ५/१ + ६/ १, प्लॉट नंबर २६ व २७ च २९ ते ३३, सिटी सर्व्हे क्रमांक २३२८ चा 
दि . १ फेब्रुवारी २०१८ . जि . पुणे. 

१ ते ५ तसेच सिटी सर्व्हे क्रमांक २३२८ चा १२ व १३ यासी क्षेत्र २८२८.९ ७ चौ.मी. 
सिटी सर्व्हे प्रमाणे त्यावरील शुभम कॉम्प्लेक्स या इमारतीतील तळमजल्यावरील दुकान 

नंबर ३६, पार्ट नंबर २, क्षेत्र ९ ५ चौ . फूट म्हणजेच ८.८२ चौ.मी. अशी मिळकत . 
ज्या अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज, इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री डोळसनाथ 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक , तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दीपक शशिकांत शेवकरी, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., 
पुणे, १ ऑक्टोबर २०१८ . 

पुणे . 


आदेश 


क्रमांक -विवि / स्था.ज./२८ /२०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील 
नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , दीपक शशिकांत शेवकरी, विशेष वसुली अधिकारी, पुणेजिल्हा नागरी 
सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि., पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम 
१०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. विजय प्रल्हाद जाधव, राहणार समता कॉलनी , वराळे रोड, वराळे, ता. मावळ, जि . पुणे यांच्याकडील श्री डोळसनाथ 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक, तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि. पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ३,६२,६२० ( अक्षरी रुपये तीन लाख बासष्ट 
हजार सहाशे वीस फक्त) व दिनांक २० एप्रिल २०१७ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज, वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणी कसलाही करार गहाण , लिज , लीन, ताबा खरेदी हस्तांतरण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे घडल्यास तर त्याबाबी 
श्री डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक , तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ , जि . पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


मिळकतीचे वर्णन 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


क्रमांक व दिनांक 


१ 


२ 


वसुली दाखला श्री . विजय प्रल्हाद जाधव , 

तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका मावळ , मे . सब रजिस्ट्रार सो., मावळ यांचे हद्दीतील 
क्र . १०१/ ६७४/ ९ ८७/ राहणार समता कॉलनी, 

तसेच गाव मौजे वराळे येथील सर्व्हे नंबर ३२/१३ ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक ४५७ 
२०१७, 

वराळे रोड, वराळे , ता. मावळ , यांसी क्षेत्र २५ फूट x १५ फूट वीट , सिमेंटमध्ये बांधकाम वर सिमेंट पत्रा असे एकूण 
दि . ४ सप्टेंबर २०१७. जि . पुणे . 

क्षेत्रफळ ३७५ चौ.फूट बांधकाम अशी मिळकत. 
ज्या अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज, इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री डोळसनाथ 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक , तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


१ 


दीपक शशिकांत शेवकरी, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., 

पुणे. 


पुणे, १ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक -विवि / स्था.ज./ ४२/२०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील 
नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , दीपक शशिकांत शेवकरी, विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी 
सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम 
१०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . शांताराम बबन मराठे, राहणार वराळे , ता. मावळ, जि. पुणे यांच्याकडील श्री डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, गणपती चौक, तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि . पुणे यांचेकर्ज रक्कम रुपये १,७९, ६७३ ( अक्षरी रुपये एक लाख एकोणऐंशी हजार सहाशे त्र्याहत्तर 
फक्त) व दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज, वसुली खर्चइत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही 
करार गहाण, लिज, लीन , ताबा खरेदी हस्तांतरण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे घडल्यास तर त्याबाबी श्री डोळसनाथ नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, गणपती चौक, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


परिशिष्ट 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


मिळकतीचे वर्णन 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


क्रमांक व दिनांक 


२ 


३ 


श्री . शांताराम बबन मराठे, 
राहणार वराळे, ता . मावळ , 


वसुली दाखला 
क्र .१०१/ ९ ११/ ९ ५२/ 
२०१६ , 
दि . १४ जानेवारी २०१६. 


जि . पुणे . 


तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका मावळ, मे. सब रजिस्ट्रार सो ., मावळ यांचे हद्दीतील 
जिल्हा परिषद , पुणे व पंचायत समिती , मावळ यांच्या कार्यक्षेत्रातील तसेच गाव मौजे 
वराळे येथील ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक २४२ यांसी क्षेत्र २८ फूट x ३४ फूट वीट , 
सिमेंटमध्ये बांधकाम वर सिमेंट पत्रा असे एकूण क्षेत्रफळ ९ ५२ चौ.फूट बांधकाम अशी 
मिळकत मान्यता. 


ज्या अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज, इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री डोळसनाथ 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक, तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


४३ 


सदरचा आदेश आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दीपक शशिकांत शेवकरी, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा- पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., 
पुणे, ५ डिसेंबर २०१८ . 

पुणे . 


आदेश 


क्रमांक -विवि / स्था.ज./ ४१/ २०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , दीपक शशिकांत शेवकरी, विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी 
सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम 
१०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , निसार इस्माईल मनियार, राहणार वेहरगाव, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याकडील श्री डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , गणपती चौक , तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि . पुणे यांचेकर्ज रक्कम रुपये २८,१५१ ( अक्षरी रुपये अठ्ठावीस हजार एकशे एकावन्न फक्त ) व 
दिनांक १६ डिसेंबर २०१७ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज, वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली 
स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार गहाण , 
लिज, लीन, ताबा खरेदी हस्तांतरण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे घडल्यास तर त्याबाबी श्री डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , गणपती चौक , तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


परिशिष्ट 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


मिळकतीचे वर्णन 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


क्रमांक व दिनांक 


१ 


२ 


३ 


वसुली दाखला निसार इस्माईल मनियार , 

तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका मावळ, मे. सब रजिस्ट्रार सो ., मावळ यांचे हद्दीतील 
क्र . १०१/ १० ९ २ / १२०६/ राहणार वेहरगाव, ता. मावळ , जिल्हा परिषद , पुणे व पंचायत समिती, मावळ यांच्या कार्यक्षेत्रातील तसेच गाव मौजे 
२०१८ , जि . पुणे. 

कार्ला येथील ग्रामपंचायत मिळकत क्रमांक ४७ यांसी क्षेत्र ३३ फूट x २४ फूट दगड , 
दि . १ फेब्रुवारी २०१८ . 

वीट , माती मध्ये बांधकाम असे एकूण क्षेत्रफळ ७९ २ चौ.फूट बांधकाम अशी मिळकत. 
ज्या अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज, इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री डोळसनाथ 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दीपक शशिकांत शेवकरी, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., 
पुणे, ५ डिसेंबर २०१८ . 

पुणे. 


आदेश 


क्रमांक- विवि /स्था.ज. / ४०/२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील 
नियम १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , दीपक शशिकांत शेवकरी, विशेष वसुली अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी 
सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम 
१०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विनायक नारायण वझे, राहणार १०, पुण्याई, भंडारा दर्शन कॉलनी, तळेगाव स्टेशन, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याकडील 
श्री डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, गणपती चौक, तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ , जि. पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ३,१०,२५६ ( अक्षरी रुपये 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, 


शके १ ९ ४१ 


तीन लाख दहा हजार दोनशे छपन्न फक्त ) व दिनांक १ जून २०१३ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज, वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या 
आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर 
मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार गहाण, लिज , लीन, ताबा खरेदी हस्तांतरण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे घडल्यास तर त्याबाबी 
श्री डोळसनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , गणपती चौक , तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ , जि . पुणे यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


परिशिष्ट 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


मिळकतीचे वर्णन 


ज्या पक्षाविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्यांचे नाव 


क्रमांक व दिनांक 


१ 


२ 


वसुली दाखला 

श्री . विनायक नारायण वझे, तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका मावळ, मे. सब रजिस्ट्रार सो., मावळ यांचे हद्दीतील 
क्र . १०१ / ७२३ / ८६३ / राहणार १० , पुण्याई, भंडारा दर्शन तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद कक्षेतील गाव मौजे तळेगाव दाभाडे येथील सर्व्हे नंबर 
२०१३ , कॉलनी, तळेगाव स्टेशन , 

५२/२, जुना सर्व्हे नंबर ४१, भंडारा दर्शन कॉलनीतील प्लॉट नंबर १० यांचा सिटीएस 
दि . १३ जानेवारी २०१४. ता . मावळ, जि . पुणे. 

क्रमांक श्री . विनायक नारायण वझे, राहणार १० , पुण्याई , भंडारा दर्शन कॉलनी, 
तळेगाव स्टेशन, ता . मावळ, जि . पुणे, १५३६/१० यांचे एकूण क्षेत्र ४१७४ चौ.फूट 
म्हणजेच ३८७.७९ या प्लॉटवरील पुण्याई या इमारतीमधील तळमजल्यावरील फ्लॅट 

नंबर १ याचे क्षेत्रफळ ८५० चौ.फूट म्हणजेच ७८.९९ चौ.मी. अशी मिळकत . 
ज्या अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज, इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री डोळसनाथ 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, गणपती चौक , तळेगाव दाभाडे, ता . मावळ, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दीपक शशिकांत शेवकरी, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., 
पुणे, ५ डिसेंबर २०१८ . 

पुणे . 


आदेश 


क्रमांक- एसआरओ/ १५६/ २३ / २०१८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चेनियम 
१०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, प्रवीण पी . थिटे,विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी 
पतसंस्था फेडरेशन लि ., द्वारा श्री रोकडोबा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मु. पो. रेटवडी, ता . खेड, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की, सौ. सत्यभामा हरिभाऊ शिंदे, राहणार रेटवडी, ता. खेड, जि . पुणे यांचेकडील कर्ज 
रुपये ८६,६१६ व उर्वरित मुद्दल अधिक दिनांक ३१ जुलै २०० ९ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही , कसलाही करार , गहाण, 
लीन, ताबा, खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले तर त्या सर्वबाबी श्री रोकडोबा 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मु . पो . रेटवडी, ता . खेड , जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील. बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल 
व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


(१) १०१ (१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/४५४/४४३/२०१०, दिनांक २७ जानेवारी २०१० . 
(३ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १) चा वसुली दाखला आहे. 
(१) सौ . सत्यभामा हरिभाऊ शिंदे, राहणार मु . पो . रेटवडी, ता . खेड, जि . पुणे 
( २) श्री . शांताराम दत्तात्रय हिंगे , मु. पो . रेटवडी, ता . खेड, जि . पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


४५ 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


सौ . सत्यभामा हरिभाऊ शिंदे यांची जप्ती बोजा नोंद केलेली गाव मौजे होलेवाडी, ता . खेड, जि . पुणे मधील गट क्रमांक व उपविभाग १७५/९ मधील 
जमीन मिळकत एकूण क्षेत्र २९ हे. चौ . मी . तसेच पोट खराबा क्षेत्र ०.०४ हे. चौ.मी. त्याचप्रमाणे गट क्रमांक व उपविभाग १७५/१० मधील ३० हे. चौ . मी . 
व पोट खराबा ०.१० हे . चौ . मी . पैकी त्यांच्या हिश्श्याच्या शेतजमीन मिळकती श्री रोकडोबा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मु. पो. रेटवडी, 
ता . खेड, जि . पुणे यांचेकडील कर्जासाठी सौ . सत्यभामा हरिभाऊ शिंदे, मु. पो . रेटवडी, ता. खेड, जि . पुणे यांच्या मालकीची स्थावर मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री रोकडोबा ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, रेटवडी, ता . खेड, जि. पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

प्रवीण पी . थिटे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे , 

द्वारा- रोकडोबा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, २६ सप्टेंबर २०१८ . 

रेटवडी, ता . खेड, जिल्हा पुणे . 


आदेश 


क्रमांक - एसआरओ/१५६/ २३/ २०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चेनियम 
१०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, प्रवीण पी . थिटे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी 
पतसंस्था फेडरेशन लि ., द्वारा श्री रोकडोबा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मु. पो. रेटवडी, ता . खेड, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. हरिभाऊ तुकाराम शिंदे, राहणार रेटवडी, ता. खेड , जि . पुणे यांचेकडील कर्ज 
रुपये ३५,०१६ व उर्वरित मुद्दल अधिक दिनांक ३१ जुलै २०० ९ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही, कसलाही करार , गहाण, 
लीन, ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले तर त्या सर्वबाबी श्री रोकडोबा 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मु. पो. रेटवडी , ता . खेड , जि. पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील. बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल 
व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १ ) १०१ (१) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/४५४/४४३/२०१० , दिनांक २७ जानेवारी २०१० . 
( ३ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ (१) चा वसुली दाखला आहे. 
(१ ) श्री . हरिभाऊ तुकाराम शिंदे, रा . मु . पो . रेटवडी, ता. खेड , जि . पुणे 
( २) श्री. ज्ञानेश्वर नामदेव रेटवडे, रा . मु. पो. रेटवडी, ता . खेड, जि . पुणे . 
( ३) श्री. काळूराम नामदेव हिंगे, रा. मु. पो. रेटवडी, ता . खेड , जि . पुणे. 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


हरिभाऊ तुकाराम शिंदे यांची जप्ती बोजा नोंद केलेली गाव मौजे होलेवाडी, ता . खेड, जि . पुणे मधील गट क्रमांक व उपविभाग १७५/९ मधील जमीन 
मिळकत एकूण क्षेत्र २९ हे. चौ . मी . तसेच पोट खराबा क्षेत्र ०.०४ हे . चौ.मी. त्याचप्रमाणे गट क्रमांक व उपविभाग १७५/१० मधील ३० हे. चौ. मी . व पोट 
खराबा ०.१० हे. चौ . मी . पैकी त्यांच्या हिश्श्याच्या शेतजमीन मिळकती श्री रोकडोबा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मु . पो . रेटवडी, ता. 
खेड, जि . पुणे यांचेकडील कर्जासाठी श्री . हरिभाऊ तुकाराम शिंदे, रा. मु . पो . रेटवडी, ता . खेड, जि . पुणे यांच्या मालकीची स्थावर मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री रोकडोबा ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , रेटवडी, ता. खेड , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , 


शके १ ९ ४१ 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

प्रवीण पी . थिटे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे , 

द्वारा- रोकडोबा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, २६ सप्टेंबर २०१८ . 

रेटवडी, ता . खेड , जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक - एसआरओ/१५६/ २२ /२०१८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चेनियम 
१०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, प्रवीण पी. थिटे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी 
पतसंस्था फेडरेशन लि ., द्वारा श्री रोकडोबा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मु. पो. रेटवडी , ता . खेड, जि . पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , सौ. सरस्वती महादेव पवार, राहणार रेटवडी, ता . खेड, जि . पुणे यांचेकडील कर्ज 
रुपये ४ ९,८३२ व उर्वरित मुद्दल अधिक दिनांक ३१ जुलै २०० ९ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही, कसलाही करार , गहाण, 
लीन, ताबा, खरेदी , खाजगी हस्तांतरण, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले तर त्या सर्वबाबी श्री रोकडोबा 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मु. पो . रेटवडी, ता . खेड , जि. पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील. बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल 
व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


(१) १०१ ( १) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/३६५/ ३९ ०/ २०० ९, दिनांक १६ डिसेंबर २००९. 
( ३) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ (१) चा वसुली दाखला आहे. 
( १) सौ . सरस्वती महादेव पवार , रा . रेटवडी, ता . खेड, जि . पुणे 
( २) श्री . प्रभाकर शंकर पवार , रा . रेटवडी, ता . खेड , जि . पुणे . 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


सौ. सरस्वती महादेव पवार यांची जप्ती बोजा नोंद केलेली गाव मौजे रेटवडी, ता . खेड, जि . पुणे मधील गट क्रमांक व उपविभाग १३ मधील जमीन 
मिळकत एकूण क्षेत्र ५२. तसेच पोट खराबा क्षेत्र २.१ ९ मधील त्यांच्या हिश्श्याच्या शेतजमीन मिळकत श्री रोकडोबा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, मु. पो . रेटवडी, ता . खेड , जि . पुणे यांचेकडील कर्जासाठी सौ. सरस्वती महादेव पवार , मु. पो. रेटवडी, ता . खेड, जि . पुणे यांच्या मालकीची स्थावर 
मिळकत . 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री रोकडोबा ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, रेटवडी, ता . खेड, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

प्रवीण पी . थिटे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे, 

द्वारा- रोकडोबा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, २६ सप्टेंबर २०१८ . 

रेटवडी, ता . खेड , जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक- एसआरओ/ १५६/ २२/ २०१८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ चेनियम 
१०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , प्रवीण पी . थिटे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी 
पतसंस्था फेडरेशन लि. , द्वारा श्री रोकडोबा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मु . पो. रेटवडी, ता. खेड , जि. पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. महादेव बजु पवार , राहणार रेटवडी, ता . खेड, जि . पुणे यांचेकडील कर्ज रुपये 
४८,५४९ व उर्वरित मुद्दल अधिक दिनांक ३१ जुलै २०० ९ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही, कसलाही करार , गहाण, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


४७ 


लीन , ताबा, खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे . तसे व्यवहार करण्यात आले तर त्या सर्वबाबी श्री रोकडोबा 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मु. पो . रेटवडी , ता. खेड , जि . पुणे यांचेबाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील. बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल 
व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


(१) १०१ (१ ) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१/ ३७४/३९ ५/ २०० ९, दिनांक १६ डिसेंबर २०० ९. 
( ३) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ (१) चा वसुली दाखला आहे. 
(१ ) श्री . महादेव बजु पवार, रा. मु . पो. रेटवडी, ता . खेड, जि . पुणे. 
(२) श्री . अंकुश बबन पवळे, रा. मु. पो . रेटवडी, ता. खेड, जि. पुणे. 
(३ ) श्री . एकनाथ बबन पवळे, रा. मु . पो . रेटवडी, ता . खेड , जि. पुणे. 

स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
महादेव बजु पवार यांची जप्ती बोजा नोंद केलेली गाव मौजे रेटवडी, ता. खेड , जि . पुणे मधील गट क्रमांक व उपविभाग १३ मधील जमीन मिळकत 
एकूण क्षेत्र ५२ चौ . मी . तसेच पोट खराबा क्षेत्र २.१ ९ चौ . मी. मधील पैकी त्यांच्या हिश्श्याच्या शेतजमीन मिळकत श्री रोकडोबा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, मु. पो. रेटवडी, ता . खेड, जि . पुणे यांचेकडील कर्जासाठी श्री . महादेव बजु पवार, मु. पो . रेटवडी, ता. खेड, जि . पुणे यांच्या मालकीची 
स्थावर मिळकत. 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री रोकडोबा ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, रेटवडी, ता . खेड , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

प्रवीण पी . थिटे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे, 

द्वारा- रोकडोबा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, २६ सप्टेंबर २०१८ . 

रेटवडी , ता . खेड , जिल्हा पुणे. 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ (१० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप /८२/२०१८.- ज्याअर्थी, चेअरमन, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई यांनी मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक 
११०९/२०१७, दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये ३१,८ ९, ७८७ ( अक्षरी रुपये एकतीस लाख एकोणनव्वद हजार आठशे 
अठ्याहत्तर फक्त ) थकबाकीदार सभासद श्री. दिनेश प्रकाश नरळे, राहणार मु. लक्ष्मीनगर, पो . महुद बु ||, ता . सांगोला, जि . सोलापूर प्रतिवादी यांची खाली 
नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत 
अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी, दत्तात्रय बाबुराव राऊत , वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये 
आदेश देतो की, खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल. तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत. 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


कर्जदार 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट / 
मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


रु . पै. 


श्री . दिनेश प्रकाश नरळे 


मु . लक्ष्मीनगर , 


he 


दि . १४ डिसेंबर 
२०१७. 


२ रु . ७५ पै. 


एकूण क्षेत्र ४ हे . १० आर पो.ख. ० 
२१ आर. 


पो . महुद बु || 


भू.मा.क्र . 
८५०/१, ८५०/२, 
८५०/३ , ८५०/४, 
८५०/५ . 


ता . सांगोला, 


जि . सोलापूर . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, 


शके १ ९ ४१ 


दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी कर्ज येणे बाकी रक्कम रुपये ३७,६५,८०६, त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे 
आत भरणा न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


दत्तात्रय बाबुराव राऊत , 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , 

तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर . 


सोलापूर, २४ जुलै २०१८. 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे. 


क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप /८४/ २०१८.— ज्याअर्थी, चेअरमन, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई यांनी मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक 
११०७/२०१७, दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये ८७,५६४ ( अक्षरी रुपये सत्त्याऐंशी हजार पाचशे चौसष्ट फक्त ) 
थकबाकीदार सभासद श्री . इकबाल चाँदसाहेब मुल्ला व सहकर्जदार सौ. बेबी इकबाल मुल्ला, राहणार नागज , ता. कवठे महांकाळ, जि . सांगली प्रतिवादी 
यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री 
होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 


त्याअर्थी, मी , दत्तात्रय बाबुराव राऊत, वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये 
आदेश देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत . 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


कर्जदार 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट / 
मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


रु . पै. 


दि . १४ डिसेंबर 


मालमत्ता क्र . ८१८ 


२०१७. 


कर्जदार : श्री . इकबाल मु . पो . मौजे नागज, 
चाँदसाहेब/ चाँदसो मुल्ला. ता. कवठे महांकाळ, 

जि . सांगली . 


दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी कर्ज येणे बाकी रक्कम रुपये १,११,१०२ , त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे 
आत भरणा न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


दत्तात्रय बाबुराव राऊत, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, 

तालुका कवठे महांकाळ , जिल्हा सांगली. 


सांगली, २४ जुलै २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे. 


क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप/८३/२०१८.— ज्याअर्थी, चेअरमन, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई यांनी मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक 
११२९/ २०१७, दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये १६,५२,३७१ ( अक्षरी रुपये सोळा लाख बावन्न हजार तीनशे एकाहत्तर 
फक्त) थकबाकीदार सभासद श्री . संजय हणमंत हगवणे व सहकर्जदार श्री. हनुमंत केराप्पा हगवणे, राहणार मु . पो . अचकदाणी, ता . सांगोला, जि. सोलापूर 
प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून 
व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


४ ९ 


त्याअर्थी, मी , दत्तात्रय बाबुराव राऊत, वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ च्या नियम १०७ (१० ) अन्वये 
आदेश देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत . 


मालमत्तेचेवर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


कर्जदार 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट / 
मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


रु . पै. 


दि . ९ सप्टेंबर 


गट क्र . ६/६ 


मु . पो. मौजे अचकदाणी, 
ता . सांगोला, जि . सोलापूर . 


१ हे. ३५ आर 
पो.ख. ० हे. ०६ 


कर्जदार : श्री . संजय 
हणमंत हगवणे , 
सहकर्जदार : श्री . हनुमंत 
केराप्पा हगवणे. 


२०१८ . 


दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी कर्ज येणे बाकी रक्कम रुपये १६ , ९ ६,८०३, त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे 
आत भरणा न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल . 


दत्तात्रय बाबुराव राऊत, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, 

तालुका सांगोला , जिल्हा सोलापूर . 


सोलापूर, २४ जुलै २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ (१०) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप/ बा.म.महांकाळ/ २०१८.— ज्याअर्थी, शाखा व्यवस्थापक , ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा सांगोला यांनी 
मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक ९ ४०, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये २,४ ९ , ४२९ ( अक्षरी रुपये दोन लाख 
एकोणपन्नास हजार चारशे एकोणतीस फक्त) थकबाकीदार सभासद श्री. बापुराव मधुकर महांकाळ, सहकर्जदार श्री. मधुकर मारुती महांकाळ , राहणार मु . 
पो . वाढेगाव, ता. सांगोला, जि . सोलापूर प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी, दत्तात्रय बाबुराव राऊत , वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ च्या नियम १०७ ( १०) अन्वये 
आदेश देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत . 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


कर्जदार। 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट / 
मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


रु . पै. 


: 


गट क्र . १७०/२ 


०२.१० 


मौजे वाढेगाव, 
ता . सांगोला, जि . सोलापूर. 


१ हे . २० आर 
पो.ख. ००.०२ 


दि . २५ ऑक्टोबर कर्जदार : श्री . बापुराव 
२०१८ . 

मधुकर महांकाळ , 
सहकर्जदार : श्री . मधुकर 
मारुती महांकाळ. 


•. 


येणे रक्कम, त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च एकूण येणे बाकी रुपये २,७२,१८५ आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास 
नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल . 


दत्तात्रय बाबुराव राऊत, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, 

तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर . 


सोलापूर , १३ डिसेंबर २०१८ . 


५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप /२५ ९/ २०१८.- ज्याअर्थी, शाखा व्यवस्थापक, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , शाखा सांगोला यांनी 
मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक ९ ४२, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये १५,३१,४४० ( अक्षरी रुपये पंधरा लाख 
एकतीस हजार चारशे चाळीस फक्त ) थकबाकीदार सभासद श्री . अतुल लक्ष्मण भोसले व सहकर्जदार सौ . मंगल लक्ष्मण भोसले व श्री . लक्ष्मण दिगंबर 
भोसले, राहणार मु.पो. धायटी, ता . सांगोला, जि . सोलापूर प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , दत्तात्रय बाबुराव राऊत , वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९६१ च्या नियम १०७ ( १०) अन्वये 
आदेश देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल. तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत . 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


रु . पै. 


•. 


: 


निवाडा/ आदेशाची कर्जदार 

भूमापन गट । जमीन क्षेत्रफळ 

आकार 
तारीख मिळकतदाराचे नाव 

मिळकत क्रमांक 

हेक्टर आर 
दि . २५ ऑक्टोबर कर्जदार : श्री . अतुल 

मौजे धायटी , गट नं . ११/२ ० हे. ८१ आर 

०.४५ 
२०१८ . लक्ष्मण भोसले, 

ता . सांगोला, जि . सोलापूर , 
सहकर्जदार : सौ . मंगल 
लक्ष्मण भोसले व 

श्री . लक्ष्मण दिगंबर भोसले . 
येणे रक्कम, त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च एकूण येणे बाकी रुपये १७,६२,३४० आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास 
नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 

दत्तात्रय बाबुराव राऊत, 

वसुली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , 
सोलापूर , १३ डिसेंबर २०१८ . 

तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर , 


आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप/ २५ ९( अ )/२०१८.– ज्याअर्थी, शाखा व्यवस्थापक , ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , शाखा सांगोला यांनी 
मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक ९ ४२, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये १५,३१,४४० ( अक्षरी रुपये पंधरा लाख 
एकतीस हजार चारशे चाळीस फक्त ) थकबाकीदार सभासद श्री. अतुल लक्ष्मण भोसले व सहकर्जदार सौ . मंगल लक्ष्मण भोसले व श्री . लक्ष्मण दिगंबर 
भोसले, राहणार मु.पो. धायटी , ता . सांगोला, जि . सोलापूर प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , दत्तात्रय बाबुराव राऊत, वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ च्या नियम १०७ (१० ) अन्वये 
आदेश देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल. तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत . 

मालमत्तेचेवर्णन 
निवाडा/ आदेशाची कर्जदार 

भूमापन गट / 

जमीन क्षेत्रफळ 
तारीख मिळकतदाराचे नाव 

मिळकत क्रमांक 

हेक्टर 
दि . २५ ऑक्टोबर कर्जदार : श्री . अतुल 

मौजे धायटी , 

गट नं . १३८ 

१५ बाय १२ पत्रा, 
२०१८ . लक्ष्मण भोसले, ता . सांगोला, जि . सोलापूर. 

उत्तर- दक्षिण १२ , 
सहकर्जदार : सौ . मंगल 

पूर्व- पश्चिम २२ खुली 
लक्ष्मण भोसले व 
श्री . लक्ष्मण दिगंबर भोसले . 


गावाचे नाव 


आकार 


आर 


: 


: 


जागा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


५१ 


येणे रक्कम , त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च एकूण येणे बाकी रुपये १७,६२,३४० आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास 
नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


दत्तात्रय बाबुराव राऊत, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई, 

तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर . 


सोलापूर, १३ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ (१० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप /२६०/ २०१८.– ज्याअर्थी, शाखा व्यवस्थापक , ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा सांगोला यांनी 
मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक ९ ३०, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये १३,३१,६६४ ( अक्षरी रुपये तेरा लाख 
एकतीस हजार सहाशे चौसष्ट फक्त) थकबाकीदार सभासद श्री. महालिंग मल्लिकार्जुन कावळे, सहकर्जदार सौ. सुरेखा महालिंग कावळे व श्री . वसवेश्वर 
मल्लिकार्जुन कावळे, राहणार मु. लक्ष्मीनगर, पो . महूद बु ||, ता . सांगोला, जि . सोलापूर प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , दत्तात्रय बाबुराव राऊत , वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये 
आदेश देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत . 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


कर्जदार 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट/ 
मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


रु . पै. 


: 


गट नं . ३७६/ १ ब / २ / 


०१ हे. ४०.५० आर 


००.३५ 


मौजे लक्ष्मीनगर , 
ता . सांगोला, जि . सोलापूर. 


२/ १ अ . 


: 


: 


गट नं . ३७६/ १ ब/ २/ 


००.१५ 


दि . २५ ऑक्टोबर कर्जदार : श्री . महालिंग 
२०१८ . 

मल्लिकार्जुन कावळे , 
सहकर्जदार : सौ . सुरेखा 
महालिंग कावळे व 
श्री. वसवेश्वर मल्लिकार्जुन 

कावळे . 
दि . २५ ऑक्टोबर कर्जदार : श्री . महालिंग 
२०१८ . 

मल्लिकार्जुन कावळे 
सहकर्जदार : श्री . वसवेश्वर 

मल्लिकार्जुन कावळे. 
दि . २५ ऑक्टोबर कर्जदार : श्री . महालिंग 
२०१८ . 

मल्लिकार्जुन कावळे, 
सहकर्जदार : श्री . वसवेश्वर 
मल्लिकार्जुन कावळे 


मौजे लक्ष्मीनगर, 
ता . सांगोला, जि . सोलापूर , 


०० हे. ३० आर, 
पो.ख. ०.०३ आर 


२/४. 


: 


गट नं . ३७६ / १ अ/ २/ 


०० हे . ४०.०० आर 


००.१५ 


मौजे लक्ष्मीनगर, 
ता . सांगोला, जि . सोलापूर. 


२/२ . 


येणे रक्कम, त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च एकूण येणे बाकी रुपये १३,४४,४२१ आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास 
नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल . 


दत्तात्रय बाबुराव राऊत, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, 

तालुका सांगोला , जिल्हा सोलापूर . 


सोलापूर , १३ डिसेंबर २०१८ . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०७ (१०) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप/२६० ( अ)/२०१८.— ज्याअर्थी, शाखा व्यवस्थापक, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई, शाखा सांगोला यांनी 
मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक ९ ३० , दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये १३,३१,६६४ ( अक्षरी रुपये तेरा लाख 
एकतीस हजार सहाशे चौसष्ट फक्त) थकबाकीदार सभासद श्री . महालिंग मल्लिकार्जुन कावळे, सहकर्जदार सौ . सुरेखा महालिंग कावळे व श्री. बसवेश्वर 
मल्लिकार्जुन कावळे, राहणार मु . लक्ष्मीनगर , पो . महूद बु ||, ता . सांगोला, जि . सोलापूर प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी, दत्तात्रय बाबुराव राऊत , वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ च्या नियम १०७ (१० ) अन्वये 
आदेश देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल. तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत. 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


कर्जदार 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट / 
मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


मिळकत नं . २३० 


: 


दि . २५ ऑक्टोबर कर्जदार : श्री. महालिंग 
२०१८ . 

मल्लिकार्जुन कावळे , 
सहकर्जदार : सौ . सुरेखा 
महालिंग कावळे 


मौजे लक्ष्मीनगर, 
ता . सांगोला, जि . सोलापूर . 


३० बाय १२ पत्रा व ३० बाय ८ 
खुली जागा. 


येणे रक्कम, त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च एकूण येणे बाकी रुपये १३,४४,४२१ आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास 
नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


दत्तात्रय बाबुराव राऊत , 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, 

तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर . 


सोलापूर , १३ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ (१० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप / २६१/ २०१८.– ज्याअर्थी, शाखा व्यवस्थापक , ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा सांगोला यांनी मिळविलेला 
लवाद दाखला क्रमांक ९३६, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये १,३३,३८,३६० ( अक्षरी रुपये एक कोटी तेहतीस 
लाख अडतीस हजार तीनशे साठ फक्त) थकबाकीदार सभासद श्री. प्रताप शामराव येलपले व सहकर्जदार सौ . सुनिता प्रताप येलपले, राहणार मु. पो. अजनाळे, 
ता . सांगोला, जि . सोलापूर प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , दत्तात्रय बाबुराव राऊत, वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ च्या नियम १०७ (१०) अन्वये 
आदेश देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत. 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


भूमापन गट/ 
मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


निवाडा/ आदेशाची कर्जदार 

तारीख मिळकतदाराचे नाव 
दि . २५ ऑक्टोबर कर्जदार : श्री . प्रताप 
२०१८ . 

शामराव येलपले, 
सहकर्जदार : सौ. सुनिता 
प्रताप येलपले. 


: 


गट नं . २६३ 


०० हे. १५ आर 


०.०३ 


मौजे सांगोला, 
ता . सांगोला, जि . सोलापूर. 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


५३ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


: 


गट नं . ३ / १/ ब/ २ 


: 


०.४८ 


मौजे सांगोला, 
ता . सांगोला, जि . सोलापूर . 


कर्जदार : हिस्सा ०० हे. २० आर, 
सहकर्जदार : हिस्सा ०.०६ आर. 


: 


०.१४ 


दि . २५ ऑक्टोबर कर्जदार : श्री . प्रताप 
२०१८ . 

शामराव येलपले, 
सहकर्जदार : सौ. सुनिता 
प्रताप येलपले. 


: 


येणे रक्कम, त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च एकूण येणे बाकी रुपये १,४५,६१,२७ ९ आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास 
नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


दत्तात्रय बाबुराव राऊत, 

वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई, 

तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर . 


सोलापूर , १३ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चा नियम १०७ (१० ) प्रमाणे. 


क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप/ २६१ ( अ) /२०१८.– ज्याअर्थी, शाखा व्यवस्थापक , ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , शाखा सांगोला यांनी 
मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक ९ ३६, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये १,३३,३८,३६० ( अक्षरी रुपये एक कोटी 
तेहतीस लाख अडतीस हजार तीनशे साठ फक्त ) थकबाकीदार सभासद श्री . प्रताप शामराव येलपले व सहकर्जदार सौ . सुनिता प्रताप येलपले, राहणार मु . 
पो . अजनाळे, ता . सांगोला, जि . सोलापूर प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , दत्तात्रय बाबुराव राऊत, वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ च्या नियम १०७ (१० ) अन्वये 
आदेश देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत. 


मालमत्तेचेवर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


कर्जदार 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट / 
मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


रु . पै. 


: 


७०० 


३३ बाय ३४ स्लॅब इमारत 


मौजे अजनाळे , 

मिळकत नं . 
ता . सांगोला, जि . सोलापूर . 


दि . २५ ऑक्टोबर कर्जदार : श्री . प्रताप 
२०१८ . 

शामराव येलपले , 
सहकर्जदार : सौ . सुनिता 
प्रताप येलपले . 


: 


येणे रक्कम , त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च एकूण येणे बाकी रुपये १,४५,६१,२७ ९ आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास 
नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


दत्तात्रय बाबुराव राऊत, 

वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, 

तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर . 


सोलापूर , १३ डिसेंबर २०१८ . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप/ २६२/२०१८.- ज्याअर्थी, शाखा व्यवस्थापक , ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा सांगोला यांनी 
मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक ९ ४२, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये ४१,४९,८ ९ ४ ( अक्षरी रुपये एक्केचाळीस 
लाख एकोणपन्नास हजार आठशे चौऱ्याण्णव फक्त ) थकबाकीदार सभासद श्रीमती सुमन शत्रुघ्न थोरात व सहकर्जदार श्रीमती नानुबाई महादेव मिसाळ , 
राहणार मु . पो. पाचेगाव खुर्द, ता . सांगोला, जि . सोलापूर प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , दत्तात्रय बाबुराव राऊत, वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये 
आदेश देतो की, खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत. 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


कर्जदार। 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट / 
मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर 
आर 


रु . पै . 


दि . २५ ऑक्टोबर श्रीमती सुमन शत्रुघ्न थोरात 


गट नं . १२८/४ 


० हे . ०३ आर 


१.१७ 


मौजे सांगोला, 
ता . सांगोला, जि . सोलापूर . 


२०१८ . 


येणे रक्कम, त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च एकूण येणे बाकी रुपये ४३,०३,२१७ आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास 
नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


दत्तात्रय बाबुराव राऊत, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , 

तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर . 


सोलापूर, १३ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चा नियम १०७ (१०) प्रमाणे . 


क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप/२६२ ( अ)/ २०१८ . ज्याअर्थी, शाखा व्यवस्थापक, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई, शाखा सांगोला यांनी 
मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक ९ ४२, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये ४१,४ ९,८ ९ ४ ( अक्षरी रुपये एक्केचाळीस 
लाख एकोणपन्नास हजार आठशे चौऱ्याण्णव फक्त) थकबाकीदार सभासद श्रीमती सुमन शत्रुघ्न थोरात , राहणार मु. पो. पाचेगाव खुर्द, ता . सांगोला, जि . 
सोलापूर प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त 
करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 


त्याअर्थी, मी, दत्तात्रय बाबुराव राऊत, वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ च्या नियम १०७ (१०) अन्वये 
आदेश देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल. तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत. 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


कर्जदार। 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट / 
मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


रु . पै . 


दि . २५ ऑक्टोबर श्रीमती सुमन शत्रुघ्न थोरात 


गट नं . ७१ 


० हे . २५ आर 


००.६० 


मौजे पाचेगाव खुर्द, 
ता . सांगोला, जि . सोलापूर . 


२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


५५ 


येणे रक्कम, त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च एकूण येणे बाकी रुपये ४३,०३,२१७ आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास 
नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


दत्तात्रय बाबुराव राऊत, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई, 

तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर , 


सोलापूर, १३ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे. 


क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप/ २६२(ब)/२०१८.— ज्याअर्थी, शाखा व्यवस्थापक, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा सांगोला यांनी 
मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक ९ ४२, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये ४१,४ ९, ८ ९ ४ ( अक्षरी रुपये एक्केचाळीस 
लाख एकोणपन्नास हजार आठशे चौऱ्याण्णव फक्त) थकबाकीदार सभासद श्रीमती सुमन शत्रुघ्न थोरात व सहकर्जदार श्रीमती नानुबाई महादेव मिसाळ , 
राहणार मु . पो. पाचेगाव खुर्द , ता . सांगोला, जि . सोलापूर प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , दत्तात्रय बाबुराव राऊत, वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ च्या नियम १०७ (१०) अन्वये 
आदेश देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत . 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


जमीन क्षेत्रफळ 


आकार 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


कर्जदार 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट 
मिळकत क्रमांक 


हेक्टर 


आर 


रु . पै. 


गट नं . २१५ 


दि . २५ ऑक्टोबर श्रीमती सुमन शत्रुघ्न थोरात , 
२०१८ . 

श्रीमती नानुबाई महादेव 
मिसाळ . 


मौजे पाचेगाव खुर्द, 
ता . सांगोला, जि . सोलापूर . 


५५ बाय ३५ दगड, वीट , 
सिमेंट बांधकाम पत्रा, 

हॉटेल 


जोतिबा राजा. 


येणे रक्कम, त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च एकूण येणे बाकी रुपये ४३,०३,२१७ आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास 
नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


दत्तात्रय बाबुराव राऊत, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, 

तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर . 


सोलापूर , १३ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./ज्ञानदीप /२६२( क) /२०१८.– ज्याअर्थी, शाखा व्यवस्थापक , ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा सांगोला यांनी 
मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक ९ ४२, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये ४१,४ ९,८ ९ ४ ( अक्षरी रुपये एक्केचाळीस 
लाख एकोणपन्नास हजार आठशे चौऱ्याण्णव फक्त) थकबाकीदार सभासद श्रीमती सुमन शत्रुघ्न थोरात, राहणार मु. पो . पाचेगाव खुर्द, ता. सांगोला, जि . 
सोलापूर प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त 
करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे . 


त्याअर्थी, मी , दत्तात्रय बाबुराव राऊत, वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ च्या नियम १०७ (१०) अन्वये 
आदेश देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , 

शके १ ९ ४१ 


मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत. 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


कर्जदार 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट/ 
मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


. 


दि . २५ ऑक्टोबर श्रीमती सुमन शत्रुघ्न थोरात मौजे मिसाळवाडी, 

गट नं . १ ० हे. ८० आर 

००.४० 
२०१८ . 

ता . सांगोला, जि . सोलापूर . 
येणे रक्कम , त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च एकूण येणे बाकी रुपये ४३,०३,२१७ आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास 
नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


दत्तात्रय बाबुराव राऊत, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , 

तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर . 


सोलापूर , १३ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप/ २६३/२०१८ . – ज्याअर्थी, शाखा व्यवस्थापक, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा सांगोला यांनी 
मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक ९ ५१, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये ९, २०,८५ ९ ( अक्षरी रुपये नऊ लाख 
वीस हजार आठशे एकोणसाठ फक्त ) थकबाकीदार सभासद श्री . अमोल बाबुराव भोसले, सहकर्जदार श्री . तानाजी बाबुराव भोसले, राहणार मु. पो . वाढेगाव, 
ता . सांगोला, जि . सोलापूर प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी, दत्तात्रय बाबुराव राऊत , वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ च्या नियम १०७ (१० ) अन्वये 
आदेश देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत . 


मालमत्तेचेवर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


कर्जदार 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट / 
मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


रु . पै . 


: 


गट नं . ८४५ 


०२.१० 


दि . २५ ऑक्टोबर कर्जदार : श्री . अमोल 
२०१८ . 

बाबुराव भोसले 
सहकर्जदार : श्री . तानाजी 


मौजे वाढेगाव, 
ता . सांगोला, जि . सोलापूर . 


०१ हे . २७ आर 
पो.ख. ००.०२. 


: 


बाबुराव भोसले. 


येणे रक्कम , त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च एकूण येणे बाकी रुपये १०,१०,०८८ आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास 
मूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


दत्तात्रय बाबुराव राऊत, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , 

तालुका सांगोला , जिल्हा सोलापूर . 


सोलापूर , १३ डिसेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


५७ 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चा नियम १०७ (१० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप/ २६४/२०१८.- ज्याअर्थी, शाखा व्यवस्थापक, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा सांगोला यांनी 
मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक ९ ३१, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये ७,३०,६०० ( अक्षरी रुपये सात लाख 
तीस हजार सहाशे फक्त ) थकबाकीदार सभासद श्री. विजय गुंडाप्पा चव्हाण , राहणार मु. पो . चोपडी , ता . सांगोला, जि . सोलापूर प्रतिवादी यांची खाली नमूद 
केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत 
अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , दत्तात्रय बाबुराव राऊत , वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये 
आदेश देतो की, खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत. 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


जमीन क्षेत्रफळ 


आकार 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


कर्जदार। 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट/ 
मिळकत क्रमांक 


हेक्टर 


आर 


रु . पै . 


गट नं . १५२४ 


००.४० 


दि . २५ ऑक्टोबर कर्जदार : श्री . विजय गुंडाप्पा मौजे कोसारी , ता. जत , 
२०१८ . चव्हाण . 

जि . सांगली. 


२ हे . २८ आर 
पो.ख. ० हे. ०१ आर. 


येणे रक्कम, त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च एकूण येणे बाकी रुपये ७,४८,२६५ आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास 
नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल . 


दत्तात्रय बाबुराव राऊत, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, 

तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर . 


सोलापूर , १३ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप / २६६/ २०१८.– ज्याअर्थी, शाखा व्यवस्थापक, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई, शाखा सांगोला यांनी 
मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक ९५२, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये ९८, ९९, ५०० ( अक्षरी रुपये अठ्याण्णव 
लाख नव्याण्णव हजार पाचशे फक्त) थकबाकीदार सभासद श्री . नारायण सुखदेव बाबर, राहणार मु. पो . मानेगाव, ता . सांगोला, जि . सोलापूर प्रतिवादी 
यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री 
होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 


त्याअर्थी, मी, दत्तात्रय बाबुराव राऊत , वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ च्या नियम १०७ ( १०) अन्वये 
आदेश देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत . 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


आकार 


कर्जदार 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट / 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


मिळकत क्रमांक 


रु . पै. 


गट नंबर ४१६ 


०१ हे. ०७ आर 


०२.३० 


मौजे मानेगाव, 
ता . सांगोला, जि . सोलापूर . 


दि . २५ ऑक्टोबर कर्जदार : श्री . नारायण 
२०१८ . 

सुखदेव बाबर , 
दि . २५ ऑक्टोबर 

कर्जदार : श्री . नारायण 
२०१८ . 

सुखदेव बाबर , 


मौजे मानेगाव, 


गट नंबर ४३६ 


०३ हे. ९ ५ आर 


०२.५६ 


ता . सांगोला, जि . सोलापूर . 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , 

शके १ ९ ४१ 


येणे रक्कम, त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च एकूण येणे बाकी रुपये १,०७,१३,८८५ आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास 
नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


दत्तात्रय बाबुराव राऊत, 

वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, 

तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर. 


सोलापूर , १३ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०७ (१०) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप/ २६६( अ)/२०१८.- ज्याअर्थी, शाखा व्यवस्थापक , ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा सांगोला यांनी 
मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक ९५२, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये ९ ८, ९९, ५०० ( अक्षरी रुपये अठ्याण्णव 
लाख नव्याण्णव हजार पाचशे फक्त ) थकबाकीदार सभासद श्री. नारायण सुखदेव बाबर व सहकर्जदार श्री. सुखदेव ज्ञानू बाबर , राहणार मु. पो . मानेगाव , 
ता . सांगोला, जि . सोलापूर प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी, दत्तात्रय बाबुराव राऊत , वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ च्या नियम १०७ (१० ) अन्वये 
आदेश देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत . 


मालमत्तेचेवर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


कर्जदार 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट/ 
मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


रु . पै. 


दि . २५ ऑक्टोबर 


: 


मिळकत नं . १३५ 


२०१८ . 


कर्जदार : श्री . नारायण 
सुखदेव बाबर , 
सहकर्जदार : श्री. सुखदेव 


मौजे मानेगाव , 
ता . सांगोला, 
जि . सोलापूर . 


२४७ चौ . फूट पत्रा, १२२० चौ. 
फूट माळवद, ३२.४५ चौ . फूट 
खुली जागा. 


: 


ज्ञानू बाबर . 


येणे रक्कम, त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च एकूण येणे बाकी रुपये १,०७,१३,८८५ आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास 
नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


दत्तात्रय बाबुराव राऊत, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, 

तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर . 


सोलापूर , १३ डिसेंबर २०१८. 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०७ (१० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप/ २७५/२०१८.– ज्याअर्थी, चेअरमन, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा सांगोला यांनी मिळविलेला लवाद 
दाखला क्रमांक ११२२/२०१७, दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये ५४,००८ ( अक्षरी रुपये चौपन्न हजार आठ फक्त ) 
थकबाकीदार सभासद श्री. दत्तात्रय महादेव पवार , राहणार मु . जुजारपूर, पो . जुनोनी, ता . सांगोला , जि. सोलापूर प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली 
मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज 
केला आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


५ ९ 


त्याअर्थी, मी , दत्तात्रय बाबुराव राऊत, वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये 
आदेश देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल. तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत. 


मालमत्तेचे वर्णन 


रु . पै . 


: 


निवाडा/ आदेशाची कर्जदार 

गावाचे नाव भूमापन गट/ जमीन क्षेत्रफळ 

आकार 
तारीख मिळकतदाराचे नाव 

मिळकत क्रमांक 

हेक्टर 
आर 
दि . १४ डिसेंबर कर्जदार : श्री . दत्तात्रय मु . जुजारपूर , 

मिळकत नं . २८० 

२५० चौ.फूट तणघर 
२०१७. महादेव पवार , 

पो . जुनोनी , 
सहकर्जदार : श्री . महादेव ता . सांगोला, 
ज्ञानू पवार . 

जि . सोलापूर, 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी कर्ज येणे बाकी रक्कम रुपये ६७,९ ६० त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे 
आत भरणा न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 

दत्तात्रय बाबुराव राऊत, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, 
सोलापूर, १८ डिसेंबर २०१८ . 

तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ (१० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप/ २७६/२०१८.- ज्याअर्थी, चेअरमन, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा सांगोला यांनी मिळविलेला लवाद 
दाखला क्रमांक १११७/२०१७, दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये १७८७० ( अक्षरी रुपये सतरा हजार आठशे सत्तर 
फक्त) थकबाकीदार सभासद श्री . अंकुश मोहन पाटील, राहणार मु. पो . वझरे, ता . सांगोला, जि . सोलापूर प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली 
मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज 
केला आहे . 

त्याअर्थी, मी , दत्तात्रय बाबुराव राऊत , वसुली व विक्री अधिकारी, सहकार खाते, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९६१ च्या नियम १०७ ( १०) अन्वये 
आदेश देतो की, खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या 
मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा 
धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत. 


मालमत्तेचेवर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


कर्जदार। 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट / 
मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


रु . पै. 


•. 


मु . पो . वझरे, 


भू.मा.क्र . ३७०/१ 


० हे. ५० आर 


दि . १४ डिसेंबर 
२०१७ . 


कर्जदार : श्री . अंकुश मोहन 
पाटील 
सहकर्जदार : श्री . मोहन 
रामचंद्र पाटील . 


ता . सांगोला, 
जि . सोलापूर . 


• 
• 


दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी कर्ज येणे बाकी रक्कम रुपये २४,२८५ त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे 
आत भरणा न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल . 


दत्तात्रय बाबुराव राऊत, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, 

तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर . 


सोलापूर , १८ डिसेंबर २०१८ . 


६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चा नियम १०७ (१०) प्रमाणे. 


क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप/ रा.ग.सुर्वे/ २०१८.– ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., पाटण, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा या संस्थेने 
निबंधक , सहकारी संस्था, पाटण यांचा दिलेला क्रमांक ८ ९, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८ च्या वसुली प्रमाण पत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६/ ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसुलपात्र रक्कम रुपये २,७६,६३७ असून दिनांक १० जुलै २०१८ अखेर 
रुपये २,७६,६३७ येणे बाकी आहे. 


त्याअर्थी, मी, अनिल पी. जगदाळे, वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि . , शाखा पाटण महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . रामचंद्र गणपती सुर्वे, मु . पो . रामापूर , पाटण, ता. पाटण, जि . सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली 
मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणेकिंवा तिच्यावर निर्माण 
केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या सोसायटीच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल. 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव व 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


आकारणी चतु:सीमा 


भार 


प्रमाणपत्र 
क्रमांक व 
दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले त्याचे नाव 


सि.स.नं. , गट नं . 


तालुका, पेठ , 

घर नं . 


हेक्टर 


आर 


रु . पै. 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


M 


संपूर्ण हिस्सा 


क्रमांक ८ ९, 


ज्ञानदीप को - ऑप. 
क्रेडिट सोसायटी लि ., 
मुंबई शाखा, पाटण . 


वसुली दाखला श्री . रामचंद्र गणपती सुर्वे मु . पो . वाडीकोतावडे, भूमापन गट क्र . 
मु . पो . रामापूर , पाटण , 

ता . पाटण, 

२४, २६, ३८ , ४ ९ , 
दिनांक जि . सातारा . 

जि . सातारा . 

५६, ५७, ६७,६९ , 
१६ फेब्रुवारी 

११० , १ ९ ३, १ ९ ५ , 
२०१८ . 

२५५, २५८ , २६० , 
२७२ , २८७, २८८ , 
२ ९ ६ , ३०७. 


( शेरा : 


ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थकीत रक्कम भार रुपये २,७६,६३७ देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


अनिल पी . जगदाळे, 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., पाटण, 

तालुका पाटण, जिल्हा सातारा. 


सातारा, १० जुलै २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे. 

क्रमांक व.अ./ ज्ञानदीप/ स्थावर जप्ती/ ७४/ २०१८.– ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , शाखा दहिवडी, तालुका माण , जिल्हा 
सातारा या संस्थेने निबंधक, सहकारी संस्था, दहिवडी यांचा दिलेला क्रमांक ३२४, दिनांक १९ एप्रिल २०१८ च्या वसुली प्रमाण पत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६/९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसुलपात्र रक्कम रुपये २७,०३० असून व्याजासह येणे 
बाकी रक्कम दिनांक १९ जुलै २०१८ अखेर मुद्दल रुपये १,६५,११७ असून व्याजासह येणे बाकी रुपये १,७९ ,९ ७५ आहे. 

त्याअर्थी, मी, राजेंद्र जिजाबा निकम, वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा दहिवडी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६१ च्या नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , जाब देणार क्रमांक १ श्री . बजरंग परशुराम पवार व जाबदार क्रमांक २ श्रीमती सरस्वती 
परशुराम पवार , राहणार बिदाल, ता. माण, जि. सातारा यांचे थकरकमेच्या वसुलीकामी त्यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावरनिर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा 
ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या सोसायटीच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल. 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


६१ 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्र 


पत्ता 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


आकारणी 


चतु: सीमा 


भार 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 


क्रमांक व 


सि.स.नं., गट नं . 


दिनांक 


आले त्याचे नाव 


हेक्टर 


आर 


रु . पैसे 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


८ 


वसुली दाखला श्री . बजरंग परशुराम 


मौजे बिदाल , 


भूमापन क्र ./ गट नं . 


क्रमांक ३२४ , 


ता . माण, 


३३७/ १ + ३/ २ , 


पवार व जाबदार क्र . २ 
श्रीमती सरस्वती 


जि . सातारा . 


दिनांक 
१ ९ एप्रिल 


परशुराम पवार . 


३३७ / १ + ३/ २ 


२०१८ . 


क्षेत्र २२ आर मधील 
५ आणे ४ पै हिस्सा 
क्षेत्र २२ आर मधील 
५ आणे ४ पै हिस्सा 
क्षेत्र १८ आर मधील 
५ आणे ४ पै हिस्सा 
क्षेत्र १८ आर मधील 
५ आणे ४ पै हिस्सा 
क्षेत्र १० आर मधील 
५ आणे ४ पै हिस्सा 
क्षेत्र १० आर मधील 
५ आणे ४ पै हिस्सा 


ज्ञानदीप 
०.४० गट नं . ३३७ 

को - ऑप. 
पू-- रामभाऊ क्रेडिट 
०.४० द -- श्रीराम 

सोसायटी, 
प . - पांगरी रस्ता लि., मुंबई, 
०.४५ उ -- नारायण शाखा, 

गट नं . ३३८/२/२ दहिवडी. 
०.४५ पू -- श्रीराम 

द -- गोरख 


३३८/२/२ 


३३८/२/२ 


३३८/११/३ 


०.१५ प -- बबन 


उ - बबना 


३३८/११/३ 


०.१५ गट नं . 

गट नं . ३३८/११/३ 


पू -- बबन 


द -- बबन 
प -- श्रीराम 
उ -- पांडुरंग 


( शेरा : 


: --- ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थकीत रक्कम भार रुपये १,७ ९, ९ ७५ देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


राजेंद्र जिजाबा निकम , 


वसुली अधिकारी , 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि . , सातारा , 

तालुका पाटण, जिल्हा सातारा . 


सातारा, १९ जुलै २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ (१०) प्रमाणे. 


क्रमांक वि.व.अ. /स्थावर जप्ती/ ७२/२०१८.— ज्याअर्थी, चेअरमन, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुबई, शाखा कराड यांनी मिळविलेला लवाद 
दाखला क्रमांक १०१/४६७/२०१६, दिनांक १३ एप्रिल २०१६ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये ७७,८१८ ( अक्षरी रुपये सत्त्याहत्तर हजार आठशे 
अठरा फक्त ) थकबाकीदार सभासद श्री. नजीर बाबू पटेल, राहणार मु . पो . वाघेरी, ता . कराड, जि. सातारा प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , के. एस . खामकर , वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक ९ जून २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील 
हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल. 
तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत . 


६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , 


शके १ ९ ४१ 


मालमत्तेचेवर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


कर्जदार 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट / 
मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर 

आर 


रु . 


पै . 


क्रमांक ४६७ , 


श्री . नजीर 

बाबू 

पटेल 


गट नं . ६६३, ७५ 


मु . पो. वाघेरी , 
ता . कराड, 
जि . सातारा . 


एकूण क्षेत्रापैकी श्री . नजीर बाबू पटेल 
यांच्या हिश्श्यामधील क्षेत्र . 


दिनांक १३ एप्रिल 
२०१६. 


आज अखेर कर्ज येणे बाकी रक्कम रुपये १,२३,७६८ अधिक त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा 
न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल . 

के . एस . खामकर , 

वसुली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., कराड, 
सातारा ( कराड ), ९ जून २०१८ . 

तालुका कराड, जिल्हा सातारा. 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे. 

क्रमांक व.अ./ ज्ञानदीप /स्थावर जप्ती/ ३२ /२०१८.– ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा वाटार , तालुका कोरेगाव , जिल्हा 
सातारा या संस्थेने सहायक निबंधकसाहेब, सहकारी संस्था, कोरेगाव यांचा दिलेला जावक क्रमांक ८५३, दिनांक १० नोव्हेंबर २००९ च्या वसुली प्रमाण पत्रान्वये 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६/९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसुलपात्र रक्कम 
रुपये ५५,७ ९ ५ अधिक व्याज असून दिनांक ९ ऑगस्ट २०१८ अखेर मुद्दल रुपये ४६,२४२ बाकी असून व्याजासह येणे बाकी रुपये १,५१,०४० आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम, वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाठार, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ 
च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, जाबदार क्रमांक १ श्री. हकिम इम्रान भोरी यांचे वसुलीकामी जाबदार क्रमांक २ श्री. हणमंत जगन्नाथ सणस, 
राहणार वाठार स्टेशन, ता . कोरेगाव, जि . सातारा याची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट 
सोसायटी लि . , मुंबई या सोसायटीच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


१ 


मालमत्तेचेवर्णन 


प्रमाणपत्र 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


आकारणी चतु: सीमा 


भार 


क्रमांक व 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले त्याचे नाव 


गावाचे नाव 
व तालुका, 
पेठ , घर नं . 


सि.स.नं., गट नं . 


दिनांक 


हेक्टर 


आर 


रु . पैसे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


भूमापन क्र . ६०८ 


४१ आर पैकी 


४.९ ० 


नकाशाप्रमाणे 


ज्ञानदीप 


इम्रान भोरी 


श्री . हणमंत सणस. 


को - ऑप . 


वसुली दाखला कर्जदार : श्री . हकिम वाठारस्टेशन, 
क्रमांक ८५३, 

ता . कोरेगाव, 
दिनांक 

जामीनदार : श्री . हणमंत जि . सातारा . 
११ नोव्हेंबर 

जगन्नाथ सणस. 
२०० ९ . 


क्रेडिट 


सोसायटी , 
लि ., मुंबई, 


शाखा , 


वाठार स्टेशन. 
( शेरा : 

: --- ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थकीत रक्कम भार रुपये १,५१,०४० देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 

राजेंद्र जिजाबा निकम , 

वसुली अधिकारी, 

द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., सातारा , 
सातारा , ९ ऑगस्ट २०१८ . 

तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


६३ 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चा नियम १०७ (१० ) प्रमाणे. 


क्रमांक व.अ./ ज्ञानदीप /स्थावर जप्ती/ २१/ २०१८.— ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई , शाखा वाठार , तालुका कोरेगाव, जिल्हा 
सातारा या संस्थेने सहायक निबंधकसाहेब, सहकारी संस्था, कोरेगाव यांचा दिलेला जावक क्रमांक ७ ९ , दिनांक ४ सप्टेंबर २०१७ च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६/९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे . वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम 
रुपये ७४,३०७ असून दिनांक ९ ऑगस्ट २०१८ अखेर मुद्दल रुपये ७६,२१२ बाकी असून व्याजासह येणे बाकी रुपये ९ ४,१२२ आहे. 

त्याअर्थी, मी, राजेंद्र जिजाबा निकम , वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाठार , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ 
च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. रमेश अर्जुनराव जाधव, राहणार करंजखोप, ता . कोरेगाव, जि . सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली 
मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणेकिंवा तिच्यावर निर्माण 
केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या सोसायटीच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्र 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


आकारणी 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 


चतु: सीमा 


भार 


गावाचे नाव 
व तालुका , 
पेठ, घर नं . 


क्रमांक व 
दिनांक 


सि.स.नं., गट नं . 


आले त्याचे नाव 


हेक्टर 


आर 


रु . पैसे 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


८ 


वसुली दाखला श्री. रमेश अर्जुनराव 


भूमापन क्र . ९ ५ ९ 


२.५६ 


ज्ञानदीप 


करंजखोप, 
ता . कोरेगाव, 


क्रमांक ७ ९, 


जाधव . 


को - ऑप. 


क्षेत्र २ हे . ५२ आर 
पैकी ३ आणे ७ पै 
मधील श्री . रमेश जाधव 
यांचा हिस्सा. 


जि . सातारा . 


दिनांक 
४ सप्टेंबर 


क्रेडिट 
सोसायटी, 
लि ., मुंबई , 


२०१८ . 


शाखा, 


वाठार स्टेशन. 


( शेरा :: 


ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थकीत रक्कम भार रुपये ९ ४,१२२ देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


राजेंद्र जिजाबा निकम , 

वसुली अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., सातारा , 

तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा . 


सातारा , ९ ऑगस्ट २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ ( १०) प्रमाणे . 

क्रमांक वि.व.वि.अ./ ज्ञानदीप/स्थावर जप्ती/ ७ ९/ २०१८.— ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , शाखा दहिवडी, तालुका माण, जिल्हा 
सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दहिवडी यांचा दिलेला क्रमांक ३३१, दिनांक १९ एप्रिल २०१८ च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६/९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसुलपात्र मुद्दल रक्कम 
रुपये ७७,२४० असून व्याजासह येणे बाकी रक्कम दिनांक २२ जुलै २०१८ अखेर रुपये ९ २,३४५ येणे बाकी आहे. 

त्याअर्थी, मी, राजेंद्र जिजाबा निकम, वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा दहिवडी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, सौ. मोहिनी संजय इनामदार , सहकर्जदार श्री . संजय श्रीधर इनामदार, राहणार मु. पो. 
कुळकजाई , ता. माण, जि . सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., 
मुंबई या सोसायटीच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , 


शके १ ९ ४१ 


मालमत्तेचेवर्णन 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


आकारणी 


चतु: सीमा 


भार 


प्रमाणपत्र 
क्रमांक व 
दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले त्याचे नाव 


गावाचे नाव 
व तालुका, 
पेठ, घर नं . 


सि.स.नं., गट नं . 


हेक्टर 


आर 


रु . पैसे 


w 


१ 


२ 


४ 


७ 


: 


-- 


को - ऑप . 


श्रीधर इनामदार . 


वसुली दाखला कर्जदार : सौ . मोहिनी मु. पो . मालमत्ता क्र . १ ९ ३ 

वर्णन मोकळी जागा रुपये 

ज्ञानदीप 
क्रमांक ३३१ , संजय इनामदार. कुळकजाई, 

२ ९ .१० X १ ९.१० ६७४ 
दिनांक सहकर्जदार : श्री . संजय ता . माण, 

क्रेडिट 
१२ सप्टेंबर जि . सातारा . 

सोसायटी, 
२०१७. 

लि . , मुंबई, 
शाखा 

दहिवडी. 
( शेरा : --- ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थकीत रक्कम भार रुपये ९ २,३४५ देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 

राजेंद्र जिजाबा निकम , 

वसुली अधिकारी, 

द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., दहिवडी, 
सातारा , २६ ऑगस्ट २०१८ . 

तालुका माण, जिल्हा सातारा. 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.वि.अ./ ज्ञानदीप /स्थावर जप्ती/८०/ २०१८.— ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , शाखा दहिवडी, तालुका माण, जिल्हा 
सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दहिवडी यांचा दिलेला क्रमांक ३२६, दिनांक १९ एप्रिल २०१८ च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६/९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र मुद्दल रक्कम 
रुपये ७८,१ ९ ६ असून व्याजासह येणे बाकी रक्कम दिनांक २१ जुलै २०१८ अखेर रुपये ९ ८,७७६ येणे बाकी आहे. 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम, वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा दहिवडी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . रवींद्र विष्णू राऊत , सहकर्जदार सौ. शोभा रवींद्र राऊत, मु. पो . नाभिक गल्ली, 
म्हसवड , ता . माण, जि . सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या 
सोसायटीच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल. 


मालमत्तेचेवर्णन 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


आकारणी 


चतु: सीमा 


भार 


प्रमाणपत्र 
क्रमांक व 
दिनांक 


गावाचे नाव 
व तालुका, 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले त्याचे नाव 


सि.स.नं., गट नं . 


पेठ, घर नं . 


हेक्टर 


आर 


रु . 


पैसे 


१ 


२ 


ew 


४ 


६ 


७ 


८ 


मु . पो . नाभिक 


क्रमांक ३२६ , 


वसुली दाखला कर्जदार : श्री. रवींद्र 

विष्णू राऊत. 
दिनांक सहकर्जदार : सौ . शोभा 
१२ सप्टेंबर 
२०१७. 


: 


रवींद्र राऊत. 


मालमत्ता क्र . ड-७ ९ वर्णन आयुष्यमान रुपये पू.-- सुनील 

ज्ञानदीप 
गल्ली , म्हसवड , 

३३ वर्षे, सिमेंट, वीट ७९ २ सदाशिव राऊत, को - ऑप. 
ता . माण, 

बांधकाम, खोल्या दोन द .--मारुती विठ्ठल क्रेडिट 
जि . सातारा . भ्रा.क्र . २ निवास पत्रा 

सोसायटी , 
२.८० X ३ 

प .--जिल्हा परिषद लि ., मुंबई, 
२.८० x ४ 

शाळा नं . १, शाखा 
३० २० . 

उ .-- श्री . बद्री दहिवडी. 
विकास वास्ते . 


राऊत , 


%3D 


४४ चौ.मी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १९ ४१ 


६५ 


( शेरा : 


ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) थकीत रक्कम भार रुपये ९ ८,७७६ देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 

राजेंद्र जिजाबा निकम, 

वसुली अधिकारी, 

द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि . , दहिवडी, 
सातारा , २६ ऑगस्ट २०१८ . 

तालुका माण , जिल्हा सातारा. 


आदेश 


१ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ (१०) प्रमाणे. 

क्रमांक व.अ./ ज्ञानदीप /स्थावर जप्ती/३४/२०१८.– ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा वाठार , तालुका कोरेगाव, जिल्हा 
सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कोरेगाव यांचा दिलेला जावक क्रमांक ५२५ , दिनांक १ ऑक्टोबर २०११ च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६/९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसुलपात्र रक्कम 
रुपये १०,५०८ असून दिनांक ९ ऑगस्ट २०१८ अखेर मुद्दल रुपये २,८७० बाकी असून व्याजासह येणे बाकी रुपये १०,५०८ आहे 

त्याअर्थी, मी, राजेंद्र जिजाबा निकम , वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., वाठार, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ 
च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . धनंजय बाळकृष्ण महाजन , राहणार पिंपोड बु ||, ता . कोरेगाव, जि . सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली 
मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण 
केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या सोसायटीच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्र 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


आकारणी चतु :सीमा 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 


भार 


क्रमांक व 


गावाचे नाव 
व तालुका, 
पेठ, घर नं . 


सि.स.नं. , गट नं . 


हेक्टर 


आर 


दिनांक 


आले त्याचे नाव 


रु . पैसे 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


भूमापन क्र . ३७ ९ , 


वसुली दाखला श्री. धनंजय बाळकृष्ण 
क्रमांक ५२५ , 

महाजन . 
दिनांक 
१ ऑक्टोबर 
२०११ . 


पिंपोडे 

बु || 
ता . कोरेगाव, 
जि . सातारा . 


१० आर पैकी ७.५० 
आर हिस्सा. 
२ हे. ४६ आर. 


३७८ . 


१६.२५ 


नकाशाप्रमाणे ज्ञानदीप 

को - ऑप . 
क्रेडिट 
सोसायटी, 
लि ., मुंबई , 
शाखा 


वाठार स्टेशन. 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थक रक्कम भार रुपये १०,५०८ देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह 
या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 

राजेंद्र जिजाबा निकम , 

वसुली अधिकारी, 

द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., वाठार , 
सातारा , ९ ऑगस्ट २०१८ . 

तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ (१० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./स्थावर जप्ती/ ४५/२०१८.— ज्याअर्थी, चेअरमन, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , शाखा कराड, यांनी मिळविलेला 
लवाद दाखला क्रमांक १०१ ८१० / २०० ९, दिनांक २८ जानेवारी २०१० यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये ३० ,९०७ ( अक्षरी रुपये तीस हजार नऊशे 
सात फक्त ) थकबाकीदार सभासद श्री . समीर बशीर पटवेगार, राहणार मु . पो . ११०, मंगळवार पेठ, कराड, ता . कराड, जि . सातारा प्रतिवादी यांची पुढे 
नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत 
अर्ज केला आहे . 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , 

शके १ ९ ४१ 


त्याअर्थी, मी , के . एस. खामकर, वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १० जून २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील 
हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल. 
तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत. 


मालमत्तेचेवर्णन 


गावाचे नाव 


निवाडा / आदेशाची 

तारीख 


कर्जदार । 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट / 
मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


आकार 
रु . पै. 


क्रमांक ८१०, 


गट नं . ७८ /१ - अ/ १- ब/ १ 


श्री . समीर बशीर 
पटवेगार . 


मु . पो . कराड, 
ता . कराड, 
जि . सातारा . 


एकूण क्षेत्रापैकी श्री . समीर बशीर 
पटवेगार यांच्या हिश्श्यामधील क्षेत्र. 


दिनांक २८ जानेवारी 
२०१० . 


आज अखेर कर्ज येणे बाकी रक्कम रुपये ७९ ,५३१ अधिक त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा 
न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


के . एस . खामकर , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., कराड, 

तालुका कराड , जिल्हा सातारा. 


सातारा ( कराड ), ३ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./ स्थावर जप्ती/ ७४/ २०१८.— ज्याअर्थी, चेअरमन, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई, शाखा कराड , यांनी मिळविलेला 
लवाद दाखला क्रमांक १०१/२८/२०१० , दिनांक २१ जून २०१० यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये १६,८४१ ( अक्षरी रुपये सोळा हजार आठशे 
एकेचाळीस फक्त ) थकबाकीदार सभासद श्री . सुनील नेताजी साळुखे, राहणार मु. पो. ५४, बुधवार पेठ , कराड, ता . कराड, जि . सातारा प्रतिवादी यांची 
खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन 
मिळणेबाबत अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी , के. एस . खामकर, वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक ९ जून २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील 
हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल. 
तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत. 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


कर्जदार । 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट / 
मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


रु . 


पै . 


गट नं . ३४१- अ/ २ / ३- अ 


क्रमांक २८ , 
दिनांक २१ जून 


श्री . सुनील नेताजी 
साळुखे. 


मु . पो. कराड, 
ता . कराड, 
जि . सातारा. 


एकूण क्षेत्रापैकी श्री . सुनील नेमाजी 
साळुखे यांच्या हिश्श्यामधील क्षेत्र, 


२०१० . 


आज अखेर कर्ज येणे बाकी रक्कम रुपये ४१,८३३ अधिक त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा 
न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल . 


के . एस . खामकर , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., कराड, 

तालुका कराड, जिल्हा सातारा. 


सातारा , ९ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


६७ 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./स्थावर जप्ती आ ./ ७५/ २०१८.– ज्याअर्थी, चेअरमन, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , शाखा कराड, यांनी मिळविलेला 
लवाद दाखला क्रमांक १०१/४४३/२०१७, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये ५,९ २,७५२ ( अक्षरी रुपये पाच लाख 
ब्याण्णव हजार सातशे बावन्न फक्त ) थकबाकीदार सभासद सौ. लता सर्जेराव पाटील, सहकर्जदार श्री. सर्जेराव ज्ञानदेव पाटील, श्री . अर्जुन ज्ञानदेव पाटील, 
श्रीमती इंदुबाई ज्ञानदेव पाटील, सौ. शांता बाजीराव पाटील, राहणार मु. पो . गोकूळ शिरगाव , ता . करवीर , जि . कोल्हापूर प्रतिवादी यांची खाली नमूद 

केलेली 
मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज 
केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , के. एस . खामकर , वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
खाली नमूद 

केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा 
त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक 
होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत. 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


भूमापन गट / 
मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


पै . 


निवाडा/ आदेशाची 

कर्जदार 
तारीख 

मिळकतदाराचे नाव 
क्रमांक ४४३ , 

श्रीमती इंदुबाई ज्ञानदेव पाटील, 
दिनांक २३ नोव्हेंबर श्री. सर्जेराव ज्ञानदेव पाटील, 
२०१७. 

श्री . अर्जुन ज्ञानदेव पाटील, 
सौ . शांता बाजीराव पाटील . 


मु . पो . गोकूळ शिरगाव, 
तालुका करवीर , 


मिळकत नं . २७८/१, 
व २६८/३ . 


२१० चौ . फूट व 
६१२ चौ . फूट . 


जिल्हा कोल्हापूर . 


आज अखेर कर्ज येणे बाकी रक्कम रुपये ४,८०,००० अधिक त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा 
न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 
सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ रोजी दिला असे. 

के . एस . खामकर , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., कागल, 
कोल्हापूर , १२ डिसेंबर २०१८ . 

तालुका कागल , जिल्हा कोल्हापूर. 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ (१० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./स्थावर जप्ती/१६४/ २०१८.— ज्याअर्थी, चेअरमन, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा कराड, यांनी मिळविलेला 
लवाद दाखला क्रमांक १०१/२५४/२०१८, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये ४,७ ९,८४३ थकबाकीदार सभासद 
श्री . गणेश बाबासाहेब राजमाने व श्री. बाबासो बापू राजमाने , राहणार मु. पो. यशवंतनगर , मलकापूर , ता. कराड, जि. सातारा प्रतिवादी यांची खाली नमूद 
केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत 
अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी, के . एस . खामकर , वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा 
त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरणकिंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक 
होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत. 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


भूमापन गट / 


आकार 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


मिळकत क्रमांक 


निवाडा/ आदेशाची 

कर्जदार 
तारीख 

मिळकतदाराचे नाव 
क्रमांक २५४, 

कर्जदार : श्री . गणेश बाबासाहेब 
दिनांक २८ फेब्रुवारी राजमाने व श्री . बाबासो बापू 
२०१८ . 

राजमाने. 


: 


मु . पो . मलकापूर , 
तालुका कराड , 
जिल्हा सातारा . 


गट नं . ३११/ २ - अ, क्षेत्र ०.०१ आर 
नगरपंचायत मलकापूर 

मिळकत ३७६ चौ.फूट क्षेत्र 
मिळकत नं . जीसी -१३७१ , क्षेत्र ०.०१ आर. 
सिटी सर्व्हे नं . ३११/२. 


६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


आज अखेर कर्ज येणे बाकी रक्कम रुपये ४,५१,६१७ अधिक त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा 
न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या कार्यालयाच्या शिक्का व सहीनिशी जारी करण्यात आला. 


के . एस . खामकर , 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., कराड, 

तालुका कराड, जिल्हा सातारा. 


सातारा, २१ सप्टेंबर २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०७ (१० ) प्रमाणे . 

क्रमांक वि.व.अ./ स्थावर जप्ती/ १६७/२०१८.– ज्याअर्थी, चेअरमन, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , शाखा कराड, यांनी मिळविलेला 
लवाद दाखला क्रमांक १०१/ ८ ९/२०१६ , दिनांक २४ जुलै २०१६ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये ९ २,८२२ थकबाकीदार सभासद श्री. अमीर ईस्माईल 
सय्यद , राहणार मु. पो. गोटे , ता . कराड , जि . सातारा प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , के. एस . खामकर, वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ च्या नियम १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , 
खाली 

नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक २९ जुलै २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा 
त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरणकिंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक 
होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत . 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


कर्जदार। 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट / 
मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर 
आर 


रु . 


पै . 


कर्जदार : श्री . अमीर ईस्माईल 


: 


मु . पो . गोटे 


४५४.०० 


क्रमांक ८ ९, 
दिनांक २८ जुलै 


मि . नं . ६ ९ ५ मधील 
प्लॉट नं . १०६. 


४०० चौ . फूट जागा व 
त्यामधील 


सय्यद. 


तालुका कराड, 


२०१६ . 


जिल्हा सातारा . 


मिळकत क्र . ६ ९ ५ . 


आज अखेर कर्ज येणे बाकी रक्कम रुपये १,३४,४३० अधिक त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा 
न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २९ जुलै २०१८ रोजी माझ्या कार्यालयाच्या शिक्का व सहीनिशी जारी करण्यात आला. 


के . एस . खामकर , 

वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., कराड , 

तालुका कराड, जिल्हा सातारा. 


सातारा , २९ जुलै २०१८. 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ (१० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./स्थावर जप्ती/ १६८/ २०१८. – ज्याअर्थी, चेअरमन, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा कराड, यांनी मिळविलेला 
लवाद दाखला क्रमांक १०१/१३२/२०१५, दिनांक १५ डिसेंबर २०१५ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये ६८,४५७ थकबाकीदार सभासद श्री. दिलीप 
दत्तात्रय पाटील, राहणार मु. पो . लेंगरे, ता . खानापूर, जि . सांगली प्रतिवादी यांची पुढे नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


६ ९ 


त्याअर्थी, मी , के . एस. खामकर, वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ च्या नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , 
खाली 

नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक २२ ऑगस्ट २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा 
त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक 
होईल. तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत . 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


कर्जदार 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट / 
मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


रु . पै. 


• 
• 


०१.३७ 


क्रमांक १३२, 
दिनांक १५ डिसेंबर 
२०१५ . 


कर्जदार 
श्री . दिलीप दत्तात्रय शिंदे पाटील व 
सौ . सुमित्रा दिलीप शिंदे पाटील . 


०३.३१ 


००.२२ 


मु . पो . लेंगरे, 

गट नं . ११४३ , क्षेत्र ५ आणे ४ पै . 
तालुका खानापूर (विटा), २३३ ९/ अ क्षेत्र ८ आणे 
जिल्हा सांगली. 

११३ ९ / ब 

क्षेत्र ५ आणे ४ पै. 
२३३८ 

क्षेत्र १६ आणे 
२३ ९ ५ 

क्षेत्र ५ आणे ४ पै . 
११४६ 

क्षेत्र ५ आणे ४ पै. 
ग्रामपंचायत लेंगरे मिळकत. 


००.६२ 


००.३४ 


००.१६ 


हद्दीमधील घर. 


आज अखेर कर्ज येणे बाकी रक्कम रुपये १,१३,८१२ अधिक त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा 
न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या कार्यालयाच्या शिक्का व सहीनिशी जारी करण्यात आला. 


के . एस . खामकर, 

वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., कराड , 

तालुका कराड, जिल्हा सातारा. 


सातारा, २२ ऑगस्ट २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चा नियम १०७ (१० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./ स्थावर जप्ती/ २१८/ २०१८.– ज्याअर्थी, चेअरमन , ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई, शाखा कराड, यांनी मिळविलेला 
लवाद दाखला क्रमांक १०१/२५५/२०१८, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ यात नमूद केलेली येणे बाकी रक्कम रुपये ६४,२४,६९ ३ थकबाकीदार सभासद श्री . 
हणमंत दिनकर चव्हाण व सौ . राजश्री हणमंत चव्हाण, राहणार मु . पो . सैदापूर , विद्यानगर, ता . कराड , जि . सातारा प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली 
मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज 
केला आहे . 


त्याअर्थी, मी, के . एस . खामकर , वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ च्या नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , 
खाली 

नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १ डिसेंबर २०१८ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा 
त्यातील हितसंबंधांचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरणकिंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही बोजा धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक 
होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खाते उतारे देण्यात यावेत. 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


आकार 


निवाडा/ आदेशाची 

तारीख 


कर्जदार । 
मिळकतदाराचे नाव 


भूमापन गट / 
मिळकत क्रमांक 


जमीन क्षेत्रफळ 
हेक्टर आर 


रु . पै . 


•. 


गट नं . २१७/ ४ - ब 


क्रमांक २५५, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी 
२०१६. 


कर्जदार : श्री . हणमंत दिनकर चव्हाण व 

सौ. राजश्री हणमंत चव्हाण . 


मु . पो . सैदापूर , 
विद्यानगर , 


क्षेत्र ०.०४.२५ आर 
मिळकत ३३७६/२, 


तालुका कराड , 


३३७६/४. 


जिल्हा सातारा. 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, 


शके १ ९ ४१ 


आज अखेर कर्ज येणे बाकी रक्कम रुपये ७५,५१,१२६ अधिक त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा 
न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या कार्यालयाच्या शिक्का व सहीनिशी जारी करण्यात आला. 


के . एस . खामकर , 


वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., कराड, 

तालुका कराड , जिल्हा सातारा. 


सातारा , १ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.वि.अ./ ज्ञानदीप/ १३/ २०१८.— ज्याअर्थी, चेअरमन, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा दहिवडी, तालुका माण,जिल्हा 
सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दहिवडी यांचा दिलेला जावक क्रमांक २१ , दिनांक १२ सप्टेंबर २०१७ च्या वसुली प्रमाण पत्रान्वये 
वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६/९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसुलपात्र मुद्दल रक्कम 
रुपये २१,२१० असून व्याजासह येणे बाकी रक्कम दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१८ अखेर रुपये २१,२१० येणे बाकी आहे 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्र जिजाबा निकम, वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, शाखा दहिवडी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६१ च्या नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ. शोभा राजेंद्र वाघमारे , राहणार दुर्गा कॉलनी, मांजरी, हडपसर , पुणे यांचे जामीनदार 
श्री . समीर निवृत्ती दळवी, राहणार पाल, गोरे आळी, ता. कराड, जि . सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा 
आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप 
को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या सोसायटीच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक 


आकारणी 


चतु: सीमा 


भार 


प्रमाणपत्र 
क्रमांक व 
दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले त्याचे नाव 


क्षेत्र 
हेक्टर 


सि.स.नं. , गट नं . 


आर 


व तालुका, 
पेठ , घर नं . 


रु . पैसे 


१ 


२ 


४ 


६ 


७ 


८ 


गट नंबर १० ९ १ 


मु . पो . पाल, 
गोरे आळी, 


क्रमांक २१ , 


वसुली दाखला जामीनदार : 

श्री . समीर निवृत्ती दळवी. 
दिनांक 
१२ सप्टेंबर 


ता . कराड, 


०० हे. २१.५० आर २ रु. ३१ पै. नकाशाप्रमाणे ज्ञानदीप 

को - ऑप. 
क्रेडिट 
सोसायटी, 
लि ., मुंबई, 


जि . सातारा . 


२०१७. 


शाखा 


दहिवडी. 


( शेरा ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थकीत रक्कम भार रुपये २१,२१० देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह 
या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


राजेंद्र जिजाबा निकम , 


वसुली अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., दहिवडी, 

तालुका माण , जिल्हा सातारा. 


सातारा , ३० नोव्हेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


७१ 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ (१० ) प्रमाणे . 

क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप /१७०/ २०१८.— ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., पाटण, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा या संस्थेने सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था , पाटण यांचा दिलेला क्रमांक ९१, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१८ च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६/९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसुलपात्र रक्कम रुपये ९, ७७,७०१ असून दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ 
अखेर रुपये ११,३३,६५ ९ येणे बाकी आहे 


त्याअर्थी, मी, अनिल पी . जगदाळे, वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., शाखा पाटण, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री. राजेंद्र विष्णू कांबळे, श्री . रवींद्र विष्णू कांबळे व श्रीमती पार्वती विष्णू कांबळे, मु. पो . तासगाव , 
ता . हातकणंगले, जि . कोल्हापूर यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या 
सोसायटीच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल. 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्र 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक 


आकारणी 


चतु: सीमा 


भार 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 


क्षेत्र 
सि.स.नं., गट नं . हेक्टर 


आर 


क्रमांक व 
दिनांक 


व तालुका , 
पेठ , घर नं . 


आले त्याचे नाव 


रु . पैसे 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


८ 


भूमापन गट क्र . 
१. ३०६, 


९ .५ आर 


०.४७ 


वसुली दाखला 
क्रमांक ९ १, 
दिनांक 
३ फेब्रुवारी 
२०१८ . 


१. प्रमिला राजेंद्र कांबळे, मु . पो . तासगाव 
२. श्री. राजेंद्र विष्णू कांबळे , 

ता . हातकणंगले 
३. श्री . रवींद्र विष्णू कांबळे , जि . कोल्हापूर . 
४. पार्वती विष्णू कांबळे . 


२. ३०७, 


७.५ आर 


०.२१ 


ज्ञानदीप 
को - ऑप. 
क्रेडिट 
सोसायटी , 
लि ., मुंबई, 


३. ३१५ . 


२६.५ आर 


०.६४ 


शाखा पाटण . 


( शेरा : 

: --- ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थकीत रक्कम भार रुपये ११,३३,६५ ९ देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


अनिल पी . जगदाळे , 

विशेष वसुली अधिकारी , 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., पाटण, 

तालुका पाटण , जिल्हा सातारा. 


सातारा , १६ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ (१० ) प्रमाणे. 


क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप/ २०४/ २०१८.— ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., पाटण, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा या संस्थेने सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पाटण यांचा दिलेला क्रमांक ३०, दिनांक २६ जुलै २०१८ च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९ ६० चे कलम १५६/९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसुलपात्र रक्कम रुपये ३,६८,५४७ असून दिनांक २ डिसेंबर २०१८ अखेर 
रुपये ४,१३,४०५ येणे बाकी आहे 


२ 


त्याअर्थी, मी, अनिल पी . जगदाळे, वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., शाखा पाटण, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९ ६१ च्या नियम १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की, श्री. देवेंद्र आबाजी भिसे, मु. पो. नाडे, ता . पाटण, जि . सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता 
जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला 
कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या सोसायटीच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , 


शके १ ९ ४१ 


मालमत्तेचे वर्णन 


भूमापन क्रमांक 


आकारणी 


चतु: सीमा 


भार 


प्रमाणपत्र 
क्रमांक व 
दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 
आले त्याचे नाव 


गावाचे नाव 
व तालुका, 
पेठ , घर नं . 


क्षेत्र 
हेक्टर 


मिळकत नंबर 


आर 


रु . 


पैसे 


१ 


२ 


३ 


४ 


७ 


८ 


श्री . देवेंद्र आबाजी भिसे 


मु . पो. नाडे, 


घर मिळकत 


नंबर ५२६. 


१७ x १२ 


वसुली दाखला 
क्रमांक ३० , 
दिनांक 
२६ जुलै २०१८ . 


ता . पाटण , 
जि . सातारा . 


ज्ञानदीप 
को - ऑप. 
क्रेडिट 
सोसायटी. 
लि ., मुंबई, 
शाखा पाटण. 


( शेरा : 


ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थकीत रक्कम भार रुपये ४,१३,४०५ देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 

अनिल पी . जगदाळे, 

विशेष वसुली अधिकारी, 

द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., पाटण, 
सातारा , २ डिसेंबर २०१८ . 

तालुका पाटण, जिल्हा सातारा. 


आदेश 


२ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप/ २०७/२०१८.— ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., पाटण, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा या संस्थेने सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पाटण यांचा दिलेला क्रमांक ३० , दिनांक २६ जुलै २०१८ च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० चे कलम १५६/९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसुलपात्र रक्कम रुपये ३,६८,५४७ असून दिनांक २ डिसेंबर २०१८ अखेर 
रुपये ४,१३,४०५ येणे बाकी आहे 

त्याअर्थी, मी , अनिल पी. जगदाळे, वसुली अधिकारी , ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., शाखा पाटण, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . देवेंद्र आबाजी भिसे , मु . पो. नाडे, ता . पाटण, जि . सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता 
जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला 
कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या सोसायटीच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 


भूमापन क्रमांक 


आकारणी 


चतु: सीमा 


भार 


प्रमाणपत्र 
क्रमांक व 
दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले त्याचे नाव 


गावाचे नाव 
व तालुका, 
पेठ, घर नं . 


क्षेत्र 
हेक्टर आर 


मिळकत नंबर 


रु . पैसे 


१ 


२ 


३ 


४ 


७ 


८ 


वसुली दाखला 


श्री . देवेंद्र आबाजी भिसे, 


मु . पांढरवाडी, 


क्रमांक ३० , 


पो . नाडे, 


१. गट नं . १८० 
२. गट नं . ३०५ 
३. गट नं . ३०६ 


१.७५ आर 

६.८ ९ आर 
१४.७ ९ आर 


ता . पाटण , 


दिनांक 
२६ जुलै २०१८. 


ज्ञानदीप 
को - ऑप. 
क्रेडिट 
सोसायटी , 
लि ., मुंबई , 
शाखा पाटण. 


जि . सातारा. 


( शेरा : 


ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थकीत रक्कम भार रुपये ४,१३,४०५ देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 

अनिल पी . जगदाळे . 

विशेष वसुली अधिकारी , 

द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., पाटण, 
सातारा, २ डिसेंबर २०१८ . 

तालुका पाटण , जिल्हा सातारा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


७३ 


आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ (१० ) प्रमाणे. 

क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप/ २१६/ २०१८.— ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., पाटण, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा या संस्थेने सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पाटण यांचा दिलेला क्रमांक २८ , दिनांक २६ जुलै २०१८ च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० चे कलम १५६/९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसुलपात्र रक्कम रुपये १,६०,०१३ असून दिनांक २ डिसेंबर २०१८ अखेर रुपये 
१,३१,४५८ येणे बाकी आहे 


त्याअर्थी, मी, अनिल पी. जगदाळे, वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., शाखा पाटण, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . निलेश प्रकाश पाटील, श्री . प्रकाश आनंदा पाटील व सौ . मालन प्रकाश पाटील, मु. पो . मारुल 
हवेली, ता . पाटण, जि . सातारा यांची खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या 
सोसायटीच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्र 


भूमापन क्रमांक 


आकारणी चतु: सीमा 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 


भार 


गावाचे नाव 
व तालुका, 
पेठ, घर नं . 


क्षेत्र 
हेक्टर आर 


क्रमांक व 


मिळकत नंबर 


दिनांक 


आले त्याचे नाव 


रु . पैसे 


१ 


२ 


३ 


४ 


७ 


८ 


२८ ९ चौ . 

फूट 


नंबर ३६५ , 


वसुली दाखला 
क्रमांक २८ , 
दिनांक 
२६ जुलै २०१८ . 


श्री . निलेश प्रकाश पाटील , मु . पो . मारुल हवेली, १. मिळकत 
श्री . प्रकाश आनंदा पाटील , ता . पाटण, 
सौ . मालन प्रकाश पाटील. 

जि . सातारा . 

२. मिळकत 
नंबर ३७६. 


५०६ चौ . 

फूट 


ज्ञानदीप 
को - ऑप. 
क्रेडिट 
सोसायटी. 
लि ., मुंबई , 
शाखा पाटण. 


( शेरा : 


: 


ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) थकीत रक्कम भार रुपये १,३१,४५८ देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 

अनिल पी . जगदाळे , 

विशेष वसुली अधिकारी, 

द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., पाटण, 
सातारा, २ डिसेंबर २०१८ . 

तालुका पाटण , जिल्हा सातारा. 


आदेश 


क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप /०२/२०१८.— ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., तालुका व जिल्हा सोलापूर या संस्थेने सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पंढरपूर/ न्यायाधीश, सहकारी न्यायालय, पंढरपूर यांचा दिलेला क्रमांक १३०२, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६/ ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , अविनाश सोपान काटकर , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६१ च्या नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात 
आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट 
सोसायटी लि ., मुंबई या सोसायटीच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल. 

मालमत्तेचे वर्णन 


भूमापन क्रमांक 


वार्षिक कर 


चतु: सीमा 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 
दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 
आले असेल त्याचे नाव 


गावाचे नाव 
व तालुका, 
पेठ , घर नं . 


सि.स.नं., 


क्षेत्र 
हेक्टर आर 

चौ . मीटर 


आकारणी 
रुपये पैसे 


गट नंबर 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


: 


१३०२ 
दिनांक 
१० सप्टेंबर 


कर्जदार : 
श्री . गोरख अंबादास काळे , 
सहकर्जदार : 
श्री . मच्छिद्र अंबादास काळे . 


मौजे मजरेवाडी, 
ता . उ. सोलापूर, 
जि . सोलापूर, 


जुना ३११, नवीन सर्व्ह 
नंबर १३१, प्लॉट नं . 
८६/ ४१/ अ, सो.म.न.प. 


क्षेत्र ४२० चौ.मी. 
पैकी २१० चौ.मी. 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


२०१८ . 


मि.नं. ६११८२६ 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , 


शके १ ९ ४१ 


( शेरा : - ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून 
१५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 

अविनाश सोपान काटकर , 

वसुली अधिकारी, 

द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , सोलापूर , 
सोलापूर, १४ डिसेंबर २०१८ . 

तालुका उत्तर सोलापूर , जिल्हा सोलापूर . 


आदेश 


क्रमांक वि.व.अ./ ज्ञानदीप/ ०२ /२०१८.– ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., तालुका व जिल्हा सोलापूर या संस्थेने सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पंढरपूर/न्यायाधीश सहकारी न्यायालय, पंढरपूर यांचा दिलेला क्रमांक १३०२, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६/९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 


त्याअर्थी, मी , अविनाश सोपान काटकर , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६१ च्या नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , खालील उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात 
आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवातिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट 
सोसायटी लि ., मुंबई या सोसायटीच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


भूमापन क्रमांक 


वार्षिक कर 


चतु: सीमा 


क्रमांक व 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 
आले असेल त्याचे नाव 


गावाचे नाव 
व तालुका, 
पेठ, घर नं . 


सि.स.नं., 


क्षेत्र 
हेक्टर आर 

चौ . मीटर 


आकारणी 
रुपये पैसे 


दिनांक 


गट नंबर 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


कर्जदार : 


मौजे अ.नगर , 


गट नंबर ६ ९ 


०१ हे . २० आर 


०१ रु. १२ पै . 


१३०२ , 
दिनांक 


श्री . गोरख अंबादास काळे , 
सहकर्जदार : 
श्री . मच्छिद्र अंबादास काळे. 


ता . मोहोळ , 
जि . सोलापूर . 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 
दक्षिणेस 
उत्तरेस 


१० सप्टेंबर 


: 


२०१८ . 


( शेरा : 


ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार) देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून 
१५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


अविनाश सोपान काटकर, 

वसुली अधिकारी , 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., सोलापूर , 

तालुका मोहोळ, जिल्हा सोलापूर . 


सोलापूर , १४ नोव्हेंबर २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चा नियम १०७ (१०) प्रमाणे . 


क्रमांक वि.व.अ./ कोळसेवाडी/ ७४ ९/६२० / २०१८.— ज्याअर्थी, चेअरमन, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई-८१ या संस्थेने मे. उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , परसेवा मुंबई विभागीय पतसंस्था फेडरेशन लि ., मुंबई यांनी दिलेला जावक क्रमांक ५१५/ वसुलीदाखला/ ज्ञानदीप/ सन २०१५-१६, दिनांक 
२६ ऑगस्ट २०१६ च्या प्रमाणपत्राद्वारे वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६/९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , व्ही. के. मोहिते, वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० च्या 
नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, पुढे उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या 
सोसायटीच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . जप्ती आदेशाची नोंद करून इंडेक्स-२ व फेरफार देण्यात यावा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


७५ 


मालमत्तेचे वर्णन 


निवाडा व 


गावाचे नाव 


आकारणी 


कर्जदार व 
मिळकतदाराचे नाव 


चतु: सीमा 


गट/ भूमापन नंबर 

क्षेत्रफळ 


आदेशाची 
तारीख 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


मु . पो . वेळे , 


मिळकत नं . ६८० , 


: 


५१५ , 

श्री . विनायक मुगुटराव 
दिनांक नलावडे व श्री . दत्तात्रय 
२६ ऑगस्ट विनायक नलावडे. 
२०१६ . 


ता . वाई , 


: 


पूर्वेस : श्री . नारायण ढमाळ , 
पश्चिमेस : श्री . ज्ञानेश्वर नलावडे, 
दक्षिणेस श्री . ज्ञानेश्वर नलावडे, 
उत्तरेस : रस्ता. 


भूमापन गट नं . ७०७ मधील 
५० गुंठे जमीन रजिस्टर 
गहाणखताने तारण 


जि . सातारा . 


: 


स्थानिक नाव :- दरा . 


( शेरा : -- ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून 
१५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


व्ही . के . मोहिते , 

वसुली अधिकारी, 
द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई, 

तालुका वाई , जिल्हा सातारा. 


मुंबई , १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०७ (१०) प्रमाणे. 

क्रमांक व.अ./ ज्ञानदीप / ४२४/ २०१८.— ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., माळशिरस, ता . माळशिरस, जि . सोलापूर या संस्थेने सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, अकलूज यांचा दिलेला क्रमांक ८०९ , दिनांक १ जून २०१८ च्या वसुली प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६/९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. वसुली दाखलानुसार वसुलपात्र रक्कम रुपये १०,७९, १६२ असून दिनांक ११ डिसेंबर २०१८ 
अखेर रुपये ११,५०,१२८ येणे बाकी आहे 

त्याअर्थी, मी , नागेश दत्तात्रय बोंद्रे, वसुली अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., माळशिरस, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ 
च्या नियम १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की, श्री . मनोजकुमार यशवंत दडस, राहणार रेडे, पो. माणकी, ता . माळशिरस, जि . सोलापूर याची खाली उल्लेख 
केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर 
निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या सोसायटीच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल. 


मालमत्तेचे वर्णन 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 


आकारणी चतु: सीमा 


भार 


प्रमाणपत्र 
क्रमांक व 
दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले त्याचे नाव 


गावाचे नाव 
व तालुका , 


मिळकत नंबर 


पेठ , घर नं . 


हेक्टर आर 


रु . पैसे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


व ५४ . 


८० ९ , श्री . मनोजकुमार यशवंत राहणार रेडे, 

गट क्र . ५२, ५३, गट क्र . ५२ मधील 

०.९ ५ 

ज्ञानदीप को - ऑप . 
दिनांक दडस. पो . माणकी, २७ आर. 

क्रेडिट सोसायटी 
१ जून २०१८ . 

ता . माळशिरस, 

गट क्र . ५३ मधील 

२.३५ 

लि ., मुंबई, 
जि . सोलापूर. १ हे. २० आर . 

शाखा 
गट क्र . ५४ मधील 

१.०० 

माळशिरस . 

३ ९ आर शेतजमीन . 
( शेरा : --- ज्या भारास मालमत्ता प्राप्त असेल असा कोणताही भार ) दिनांक ११ डिसेंबर २०१८ अखेर थकीत रक्कम भार रुपये ११,५०,१२८ देणे 
असलेली रक्कम व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस 
काढण्यात येईल . 

नागेश दत्तात्रय बोंद्रे, 

वसुली अधिकारी , 

द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई, 
सोलापूर, ११ डिसेंबर २०१८. 

माळशिरस, तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर . 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


, 


आदेश 


क्रमांक-० ९/वि.वअ./ वसूली/ श्री . बाबुराव रामचंद्र घाटे / स्थावर मालमत्ता जप्ती/ २०१८.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्या खालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चेनियम १०७ अन्वये) द्वारा राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , करंजे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री. बाबुराव रामचंद्र घाटे, 
राहणार, को -हाळे बु ||, ता. बारामती, जि . पुणे यांचेकडील राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, ता. बारामती, जि . पुणे या संस्थेचे 
कर्ज रुपये ३,५२,७२२ अधिक दिनांक १ जुलै २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज , 
वसूलीसाठीचा खर्च, दावा फी व इतर खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूलीसाठी त्यांची खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मौजे कोहाळे बु ||, 
ता . बारामती, जि. पुणे, मे. दुय्यम निबंधक, बारामती, जिल्हा परिषद , पुणे, पंचायत समिती, बारामती यांचे स्थल सीमेतील भूमापन गट क्रमांक ४६ मधील 
० हे. ४३ आर शेतजमीन ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) नुसार 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण, दान , लीज , बक्षीस, साठेखत किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट क्रमांक 


क्षेत्र 


आकार 


चतु: सीमा 


तालुका व जिल्हा 


हेक्टर 


आर 


० : ९ ० 


मौजे को -हाळे बु || 

४६ ४३ 

सरकारी नकाशाप्रमाणे 
ता . बारामती, जि . पुणे. 

जर ॲवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्वहोणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, करंजे, ता. बारामती, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या स्थावर मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर जाहीर लिलाव विक्रीतंर्गत होणारा खर्च ही सदर विक्री रकमेतून वसूल 
केला जाईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


( दुर्वाचनीय), 

विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे , 

तालुका बारामती , जिल्हा पुणे . 


पुणे, ११ जुलै २०१८ . 


आदेश 


१ 


क्रमांक -१०/वि.वअ./ वसूली/ श्री. जयराम कृष्णा भगत/स्थावर मालमत्ता जप्ती/२०१८.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्या खालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चेनियम १०७ अन्वये ) द्वारा राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , करंजे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . जयराम कृष्णा भगत , 
राहणार, को -हाळे बु ||, ता. बारामती, जि . पुणे यांचेकडील राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, ता . बारामती, जि . पुणे या संस्थेचे 
कर्ज रुपये ४,४६,९ ३१ अधिक दिनांक १ मे २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज, 
वसूलीसाठीचा खर्च, दावा फी व इतर खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूलीसाठी त्यांची खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मौजे कोहाळे बु ||, 
ता . बारामती , जि. पुणे, मे . दुय्यम निबंधक , बारामती जिल्हा परिषद , पुणे, पंचायत समिती बारामती यांचे स्थल सीमेतील भूमापन गट क्रमांक ४५ ९ मधील 
० हेक्टर ३५ आर, तसेच गट क्रमांक ६०१ मधील ० हेक्टर ३४ आर व गट क्रमांक ४८० मधील ० हेक्टर ८२ आर शेतजमीन ही महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) नुसार या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण, दान , लीज, बक्षीस, साठेखत किंवा बोजा 
निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३ , शके १ ९ ४१ 


७७ 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट क्रमांक 


आकार 


क्षेत्र 
हेक्टर 


चतु: सीमा 


तालुका व जिल्हा 


आर 


४५ ९ 


३५ 


०.४४ 


सरकारी नकाशाप्रमाणे 


मौजे को -हाळे बु || 
ता . बारामती, जि . पुणे. 


६०१ 


०.३० 


४८० 


८२ 


२.४३ 


जर ॲवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांच्या आत राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, करंजे, ता. बारामती, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर जाहीर लिलाव विक्रीतंर्गत होणारा खर्च ही सदर विक्री रकमेतून वसूल केला 
जाईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

(दुर्वाचनीय), 

विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, करंजे , 
पुणे, ११ जुलै २०१८ . 

तालुका बारामती , जिल्हा पुणे. 
६६०५ 


आदेश 


क्रमांक-१३/ वि.वअ./ वसूली/ श्री . एकनाथ दत्तात्रय चव्हाण/स्थावर मालमत्ता जप्ती/२०१८.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्या खालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , विशेष वसूली व विक्री अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) द्वारा राजहंस ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, करंजे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. एकनाथ दत्तात्रय 
चव्हाण , राहणार मुरूम, ता . बारामती, जि . पुणे यांचेकडील राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, ता. बारामती, जि . पुणे या संस्थेचे 
कर्ज रुपये ७,००,८४१ अधिक दिनांक १ एप्रिल २०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज , 
वसूलीसाठीचा खर्च, दावा फी अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूलीसाठी त्यांची खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मौजे मुरूम, ता. बारामती , जि . पुणे 
येथील शेतजमीन ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) नुसार या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , 
दान, लीज, बक्षीस, साठेखत किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गट 


आकार 


चतु: सीमा 


तालुका व जिल्हा 


आर 


६१ 


जि . पुणे. 


गावाचे नाव क्षेत्र 

शेरा 
क्रमांक हेक्टर 
मौजे मुरूम , ता . बारामती, ३६३ 

१:८४ 

सरकारी श्री . एकनाथ दत्तात्रय चव्हाण यांचे कर्जासाठी 
नकाशाप्रमाणे मौजे मुरूम, ता . बारामती , जि . पुणे येथील 

स्वमालकी हिश्श्याची संपूर्ण मिळकत जप्त. 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून १५ 
दिवसांच्या आत राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, करंजे, ता. बारामती, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर जाहीर लिलाव विक्रीतंर्गत होणारा खर्च ही सदर विक्री रकमेतून वसूल केला 
जाईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


(दुर्वाचनीय), 

विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, करंजे , 

तालुका बारामती , जिल्हा पुणे. 


पुणे, ६ सप्टेंबर २०१८ . 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


, 


आदेश 


क्रमांक-१४/वि.वअ /वसूली/ श्री . संदीप एकनाथ चव्हाण/ स्थावर मालमत्ता जप्ती/२०१८.– ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्या खालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) द्वारा राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, करंजे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६१ मधीलनियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . संदीप एकनाथ चव्हाण , 
राहणार मुरूम, ता . बारामती, जि . पुणे यांचेकडील राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, ता. बारामती, जि. पुणे या संस्थेचे कर्ज 
रुपये ८,५३,६६४ अधिक दिनांक १ एप्रिल २०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज , 
वसूलीसाठीचा खर्च, दावा फी अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूलीसाठी त्यांची खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मौजे मुरूम, ता . बारामती, जि . पुणे 
येथील शेतजमीन ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) नुसार या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण, 
दान, लीज, बक्षीस, साठेखत किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट 


आकार 


क्षेत्र 
हेक्टर 


चतु: सीमा 


शेरा 


तालुका व जिल्हा 


क्रमांक 


आर 


४८४ 


जि . पुणे. 


मौजे मुरूम , ता . बारामती, 

०२ ६२ ७:३४ सरकारी श्री . संदीप एकनाथ चव्हाण यांचे कर्जासाठी 

नकाशाप्रमाणे 

मौजे मुरूम, ता . बारामती, जि . पुणे येथील 

स्वमालकी हिश्श्याची संपूर्ण मिळकत जप्त. 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्वहोणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
१५ दिवसांच्या आत राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, ता . बारामती, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या स्थावर मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर जाहीर लिलाव विक्रीतंर्गत होणारा खर्च ही सदर विक्री रकमेतून वसूल 
केला जाईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

( दुर्वाचनीय ), 

विशेष वसूली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा- राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, 
पुणे, ६ सप्टेंबर २०१८ . 

तालुका बारामती, जिल्हा पुणे . 
६ ९ ४६ 


आदेश 


क्रमांक -२० /वि.वअ./ वसूली/ श्री. विठ्ठल बाळू बंगारे /स्थावर मालमत्ता जप्ती/ २०१८.– ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्या खालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) द्वारा राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, करंजे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . विठ्ठल बाळू बेंगारे , 
राहणार पारवडी, ता . बारामती, जि . पुणे यांचेकडील राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, ता . बारामती, जि. पुणे या संस्थेचे कर्ज 
रुपये ३,७२,३०८ अधिक दिनांक १ एप्रिल २०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज, 
वसूलीसाठीचा खर्च, दावा फी अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूलीसाठी त्यांची खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मौजे पारवडी, ता. बारामती , जि . 
पुणे येथील शेतजमीन ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) नुसार 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण, दान , लीज, बक्षीस , साठेखत किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट 


क्षेत्र 


आकार 


चतु: सीमा 


शेरा 


तालुका व जिल्हा 


क्रमांक 


हेक्टर 


आर 


९ ०४ 


३८ 


०:३२ 


मौजे पारवडी, 
ता . बारामती, जि . पुणे, 


सरकारी 
नकाशाप्रमाणे 


श्री . विठ्ठल बाळू बेंगारे यांचे कर्जासाठी 
मौजे मुरूम, ता . बारामती, जि . पुणे येथील 
स्वमालकी हिश्श्याची संपूर्ण मिळकत जप्त. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३ , शके १ ९ ४१ 


७ ९ 


जर ॲवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
१५ दिवसांच्या आत राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, ता . बारामती , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या स्थावर मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर जाहीर लिलाव विक्रीतंर्गत होणारा खर्च ही सदर विक्री रकमेतून वसूल 
केला जाईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

( दुर्वाचनीय ), 

विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे , 
पुणे (बारामती ), ७ सप्टेंबर २०१८. 

तालुका बारामती, जिल्हा पुणे. 


आदेश 


१ ९ ६० चे 


कलम 


क्रमांक-२१/ १/वि.वअ./ वसूली/ श्री. संजय जालींधर गाढवे /स्थावर मालमत्ता जप्ती/ २०१८.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्या खालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) द्वारा राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , करंजे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री. संजय जालींधर गाढवे, 
राहणार रावणगाव , ता . दौंड, जि . पुणे यांचेकडील राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, करंजे, ता. बारामती , जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज 
रुपये ७,७३,२४७ अधिक दिनांक १ एप्रिल २०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज, 
वसूलीसाठीचा खर्च, दावा फी अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूलीसाठी श्री . संजय जालींधर गाढवे (कर्जदार ) यांची स्वत: ची व श्री. सचिन साहेबराव 
गाढवे ( जामीनदार तथा सहकर्जदार ) याची खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मौजे रावणगाव, ता . दौंड , जि . पुणे येथील शेतजमीन ही महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) नुसार या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. 

आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण, दान, लीज, बक्षीस , साठेखत किंवा बोजा 
निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट 


क्षेत्र 


आकार 


चतु: सीमा 


शेरा 


तालुका व जिल्हा 


क्रमांक 


हेक्टर 


आर 


मौजे रावणगाव , 


६ ९ ३ ०१ १८ + पो.ख. 

०१:२६ सरकारी श्री . संजय जालींधर गाढवे यांचे कर्जासाठी त्यांची 
ता. दौंड, जि. पुणे. 

०२ आर. 

नकाशाप्रमाणे 

स्वत: ची व श्री . सचिन साहेबराव गाढवे 
( जामीनदार तथा सहकर्जदार ) यांची मौजे रावणगाव, 
ता . दौंड , जि . पुणे येथील सामाईक हिश्श्याची 

संपूर्ण मिळकत जप्त . 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
१५ दिवसांच्या आत राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, करंजे, ता . बारामती , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या स्थावर मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर जाहीर लिलाव विक्रीतंर्गत होणारा खर्च ही सदर विक्री रकमेतून वसूल 
केला जाईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

( दुर्वाचनीय ), 

विशेष वसूली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा- राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, 
पुणे, १४ सप्टेंबर २०१८ . 

तालुका बारामती , जिल्हा पुणे. 


आदेश 


चे कलम 


क्रमांक -२१/३/ वि.वअ./ वसूली/ श्री . प्रितम उत्तम आटोळे/ स्थावर मालमत्ता जप्ती/२०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्या खालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) द्वारा राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


- 


पतसंस्था मर्यादित , करंजे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . प्रितम उत्तम आटोळे, 
राहणार रावणगाव, ता . दौंड , जि . पुणे यांचेकडील राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, करंजे, ता . बारामती, जि. पुणे या संस्थेचे कर्ज 
रुपये १ ,९ ८,७७५ अधिक दिनांक १ एप्रिल २०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज, 
वसूलीसाठीचा खर्च, दावा फी अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूलीसाठी त्यांची खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मौजे रावणगाव , ता. दौंड, जि . पुणे 
येथील शेतजमीन ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) नुसार या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण, 
दान, लीज , बक्षीस, साठेखत किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट 


क्षेत्र 


आकार 


चतु: सीमा 


शेरा 


तालुका व जिल्हा 


क्रमांक 


हेक्टर 


आर 


मौजे रावणगाव, 

२८३ 

९९ + पो.ख. 

०१ : ८१ सरकारी श्री . प्रितम उत्तम आटोळे यांचे कर्जासाठी 
ता . दौंड , जि . पुणे. 

११ आर. 

नकाशाप्रमाणे 

मौजे रावणगाव, ता . दौंड, जि . पुणे येथील 

स्वमालकी हिश्श्याची संपूर्ण मिळकत जप्त. 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून १५ 
दिवसांच्या आत राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, ता . बारामती, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर जाहीर लिलाव विक्रीतंर्गत होणारा खर्च ही सदर विक्री रकमेतून वसूल केला 
जाईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


( दुर्वाचनीय), 

विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे , 

तालुका बारामती, जिल्हा पुणे . 


पुणे, १४ सप्टेंबर २०१८. 


आदेश 


क्रमांक-२८ /वि.वअ./वसूली/ श्री. चंद्रकांत संभाजी देवकर /स्थावर मालमत्ता जप्ती /२०१८.– ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्या खालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
मी , विशेष वसूली व विक्री अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) द्वारा राजहंस ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, करंजे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . वैभव सुधीर 
देवकर, राहणार कळाशी, ता . इंदापूर, जि . पुणे यांचेकडील राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, ता . बारामती, जि . पुणे या संस्थेचे 
कर्ज रुपये १,१३,६०५ अधिक दिनांक १ एप्रिल २०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज , 
वसूलीसाठीचा खर्च, दावा फी व इतर खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूलीसाठी त्यांचे जामीनदार तथा सहकर्जदार श्री . चंद्रकांत संभाजी देवकर 
यांची खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मौजे कळाशी, ता. बारामती , जि. पुणे येथील शेतजमीन ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) नुसार या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर 
पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण, दान , लीज, बक्षीस, साठेखत किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट क्रमांक 


क्षेत्र 


आकार 


चतु: सीमा 


शेरा 


तालुका व जिल्हा 


हेक्टर 


आर 


९ ४ / १/ ब 


८० 


१:०१ 


मौजे कळाशी, 
ता. इंदापूर , जि . पुणे. 


सरकारी 
नकाशाप्रमाणे 


श्री . वैभव सुधीर देवकर यांचे कर्जासाठी 
श्री. चंद्रकांत संभाजी देवकर ( जामीनदार तथा 
सहकर्जदार ) यांचे मौजे कळाशी, ता . इंदापूर , 
जि . पुणे येथील स्वमालकी हिश्श्याची संपूर्ण 


मिळकत जप्त . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३ , शके १ ९ ४१ 


८१ 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून १५ 
दिवसांच्या आत राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, ता . बारामती , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर जाहीर लिलाव विक्रीतंर्गत होणारा खर्च ही सदर विक्री रकमेतून वसूल केला 
जाईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


( दुर्वाचनीय), 

विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, 

तालुका बारामती , जिल्हा पुणे. 


पुणे, १५ सप्टेंबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक-२७/वि.वअ./ वसूली/ श्री. वैभव सुधीर देवकर /स्थावर मालमत्ता जप्ती/ २०१८.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्या खालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) द्वारा राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , करंजे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . वैभव सुधीर देवकर , 
राहणार कळाशी, ता . इंदापूर , जि. पुणे यांचेकडील राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, ता. बारामती, जि. पुणे या संस्थेचे कर्ज 
रुपये १,१३,६०५ अधिक दिनांक १ एप्रिल २०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज, 
वसूलीसाठीचा खर्च, दावा फी व इतर खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूलीसाठी त्यांची खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मौजे कळाशी, 
ता . इंदापूर , जि . पुणे येथील शेतजमीन ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ ( १० ) नुसार या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण , दान, लीज, बक्षीस, साठेखत किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट क्रमांक 


क्षेत्र 


आकार 


चतु: सीमा 


शेरा 


तालुका व जिल्हा 


हेक्टर 


आर 


७४ 


६० 


०:३७ 


2 


मौजे कळाशी, 

सरकारी श्री . वैभव सुधीर देवकर यांचे कर्जासाठी मौजे 
ता . इंदापूर , जि . पुणे . 

नकाशाप्रमाणे कळशी, ता . इंदापूर , जि . पुणे येथील स्वमालकी 

हिश्श्याची संपूर्णमिळकत जप्त . 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून १५ 
दिवसांच्या आत राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, करंजे, ता. बारामती, जि. पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर जाहीर लिलाव विक्रीतंर्गत होणारा खर्च ही सदर विक्री रकमेतून वसूल केला 
जाईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


(दुर्वाचनीय) , 

विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, करंजे, 

तालुका बारामती, जिल्हा पुणे. 


पुणे, १५ सप्टेंबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक -५१/वि.वअ./ वसूली/ श्री.सुयश सुनील जाधव, श्री. दुर्गेश सुनील जाधव, श्री. महेश भालचंद्र जाधव/स्थावर मालमत्ता जप्ती/ २०१८.— ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्या खालील 
उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसूली व विक्री अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चेनियम 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


- 


१०७ अन्वये) द्वारा राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, करंजे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. सुयश सुनील जाधव, राहणार सुपा , ता. बारामती, जि. पुणे यांचेकडील राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , करंजे, ता . बारामती, जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ८,००,२७३ अधिक दिनांक १ एप्रिल २०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत 
द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज, वसूलीसाठीचा खर्च, दावा फी व इतर खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूलीसाठी श्री . सुयश 
सुनील जाधव, श्री. दुर्गेश सुनील जाधव व श्री . महेश भालचंद्र जाधव याची खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मौजे सुपे, ता . बारामती, जि . पुणे येथील 
स्थावर मालमत्ता ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) नुसार या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , 
दान, लीज , बक्षीस, साठेखत किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव 


सिटी सर्व्हे क्रमांक 


क्षेत्रफळ 


चतु: सीमा 


शेरा 


तालुका व जिल्हा 


१३० 


जि . पुणे. 


मौजे सुपे, ता . बारामती, 

३१५.९ चौ.मी. 

सरकारी श्री. सुयश सुनील जाधव यांचे कर्जासाठी श्री . सुयश 
नकाशाप्रमाणे सुनील जाधव, श्री . दुर्गेश सुनील जाधव व महेश भालचंद्र 

जाधव यांची मौजे सुपे , ता . बारामती , जि . पुणे येथील 

संयुक्त मालकी हिश्श्याची संपूर्ण स्थावर मिळकत जप्त . 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, आदेशिका खर्च व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून १५ 
दिवसांच्या आत राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, ता. बारामती, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
स्थावर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर जाहीर लिलाव विक्रीतंर्गत होणारा खर्च ही सदर विक्री रकमेतून वसूल केला 
जाईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


(दुर्वाचनीय), 

विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, 

तालुका बारामती , जिल्हा पुणे. 


पुणे, १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


क्रमांक एसआरओ/१५६/१३०८ /२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ चे 
नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , प्रवीण प्रल्हाद थिटे , वसूली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी 
सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., द्वारा महालक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , केशवनगर , मुंढवा, पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , अॅन्ड्रयु रॉबर्ट फ्रान्सिस/ अॅन्ड्रयु मनीषा रॉबर्ट, सर्व्हे नंबर २२/१ , थिटे वस्ती, साईनाथ फर्मजवळ, खराडी, 
पुणे-१४ यांचेकडील कर्ज रुपये ७, ९ ६,८०४ अधिक दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसूली खर्च वसूलीसाठी त्यांनी खालील 
परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणताही , कसलाही करार, गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण, तारण करण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये 
या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी महालक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, केशवनगर , 
मुंढवा, पुणे-३६ यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील. बोजा ठरविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्ताचे वर्णन 


(१) १०१/( १) वसूली दाखला क्रमांक व दिनांक -- दाखला क्रमांक १०१/११७६/२०/२०१७, दिनांक १३ एप्रिल २०१७. 
( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १) चा दाखला आहे. 

१. अॅन्ड्रयु रॉबर्ट फ्रान्सिस/ अॅन्ड्रयु मनीषा रॉबर्ट . 
२. श्री . क्षीरसागर शिवाजी सीताराम. 
३. श्री . पिल्लेई मनोहर धनराज . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३ , शके १ ९ ४१ 


८३ 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : --- तुकडी पुणे, पोट- तुकडी ता . हवेली मधील मौजे खराडी, सर्व्हे नं. २२ , हिस्सा नं . १/१ पैकी, क्षेत्र ५०० चौ.फूट 
म्हणजेच ४६.४६ चौ.मी. व त्यावरील दोन मजली आर.सी.सी. बांधकाम मिळकत जर वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत महालक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , केशवनगर , मुंढवा, पुणे-३६ यांचेकडे भरणा केला नाही तर 
उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


चतु: सीमा 


पूर्वेस : लक्ष्मीबाई कांबळे यांची मिळकत . 


: 


दक्षिणेस : श्री . पोकळे यांची मिळकत. 


पश्चिमेस : दहा फुटी रस्ता . 


: 


उत्तरेस : भैया यांची मिळकत . 


: 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

प्रवीण थिटे , 

वसूली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा- महालक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, ३० ऑगस्ट २०१८ . 

केशवनगर , मुंढवा, पुणे -३६. 


आदेश 


क्रमांक वि.वअ./१५६/ स्था.ज. / स.रा.ससाणे/ २०१८.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम क्रमांक 
१०७ ( १० ) व त्या खालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , आर. ए . लोखंडे, विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, पुणे अधीन महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. सचिन रामदास ससाणे यांचेकडील विश्वकल्याण नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जुन्नर , ता . जुन्नर , जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ३२,५०२ अधिक दिनांक ३१ मार्च २०१८ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व 
वसूली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसूलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे. आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन व क्षेत्रफळ 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 
दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 

गावाचे नाव व 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात तालुका / जिल्हा 

आले त्याचे नाव 


जमीन गट नं . / 

सि . स. नं . 


मिळकतीची 
चतु: सीमा 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


२१४ 


१२१.० चौ . मी . एकूण 


१०१/३/३३/१८ , 

दिनांक 
१६ मे २०१८ . 


श्री . सचिन रामदास 
ससाणे . 


मौजे जुन्नर , 
ता . जुन्नर , 
जि . पुणे . 


१५१७ 


१५१८ 


६.६ चौ . मी . पैकी 
७६.५ चौ . मी . 
११८.५ चौ . मी . 


१६५५ 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
विश्वकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जुन्नर , ता. जुन्नर , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


राजू अ . लोखंडे, 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी 

( प्राधिकृत अधिकारी), 
द्वारा- पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन, पुणे , 


पुणे, २३ ऑगस्ट २०१८. 


शिवाजीनगर , पुणे-५ . 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


, 


आदेश 


क्रमांक वि.वअ./शिवतेज/वि.भ.मारणे/ २५ / २०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक ( १०) व त्या खालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, वाय . व्ही . बोराटे, विशेष वसूली तथा विक्री 
अधिकारी, द्वारा शिवतेज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोथरूड, पुणे-४११ ०३८ महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
(१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विजय भगवान मारणे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १,१ ९,९ ५२ अधिक दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१२ पासून १५ टक्के 
प्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज व वसूली खर्च इत्यादी वसूलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही, कसलाही करार , लीज, लीन , ताबा, खरेदी , हस्तांतरण, तारण 
करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे केल्यास अथवा केले असल्यास त्या सर्व बाबी शिवतेज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कोथरूड, 
पुणे-४११ ०३८ बाबतीत रद्द होतील. निरर्थक हायपोथिकेशन बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


.. 


मिळकतीचे वर्णन : तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका मुळशी, येथील मा . दुय्यम निबंधक साहेब , मुळशी ( पौड ) यांचे हद्दीतील व जिल्हा परिषद , पुणे 
व तालुका पंचायत समिती , मुळशी व ग्रामपंचायत मौजे मारणेवाडी, ता . मुळशी, जि . पुणे येथील गट नं . ६६३ यांसी एकूण क्षेत्र १ हे . ९ ८ आर यांसी आकार 
० रुपये ४० पैसे व गट नं. ७५६ यांसी एकूण क्षेत्र १ हे. ८७.२ आर यांसी आकार ६ रुपये ६९ पैसे यापैकी लिहून देणार यांच्या मालकीचे क्षेत्र अशी ही 
मिळकत. 


१ 


येणेप्रमाणे मिळकत तद्गभूत सर्व फिटींग, सुखसोईसहित जर वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम व्याज, सरचार्ज व इतर येणे रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत शिवतेज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कोथरूड, पुणे-४११ ०३८ या संस्थेत भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या मालमत्तेचा रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदर आदेश आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे. 


वाय. व्ही . बोराटे, 


विशेष वसूली तथा विक्री अधिकारी , 
द्वारा- शिवतेज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

कोथरूड, पुणे-४११ ०३८ . 


पुणे, ५ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक-८८/विव / वसूली/ श्री. प्रमोद मधुकर ख्रिस्ती व सौ . पारूबाई लक्ष्मण जाधव/ स्था.मा.ज./ २०१८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील १०७ ( १०) 

अन्वये आदेश देतो की , श्री . प्रमोद मधुकर ख्रिस्ती (कर्जदार ) व सौ. पारूबाई लक्ष्मण जाधव ( सहकर्जदार ) यांनी अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे शाखा, सासवड, ता. पुरंदर, जि. पुणे या संस्थेकडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे सासवड , ता . पुरंदर, जि . पुणे येथील 
सिटी सर्व्हे नंबर ११८ ९ यांसी क्षेत्रफळ ५४ ९.३ चौ. मी. या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या व्यंकटेश हाईट्स या नावाने इमारत मधील A विंगमधील दुसऱ्या 
मजल्यावरील फ्लॅट नंबर A-१२ यांसी क्षेत्रफळ ४३.६८ चौ. मी . म्हणजेच क्षेत्र ४७० चौ. फूट बिल्टअप यात १० चौ . फूट एवढे क्षेत्र पार्किंगसह मिळकत 
नोंदणीकृत गहाणखताने तारण दिली होती व आहे. श्री. प्रमोद मधुकर ख्रिस्ती (कर्जदार ) व सौ . पारूबाई लक्ष्मण जाधव ( सहकर्जदार ) यांच्याकडील अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा सासवड, ता . पुरंदर, जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ४,६२ , ९८६ ( अक्षरी रुपये चार लाख बासष्ट हजार 
नऊशे शहाऐंशी फक्त ) अधिक मुद्दल रकमेवर दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्केप्रमाणे होणारे 
व्याज, वसूली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च, दावा खर्च व तदअनुषंगिक वसूलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूलीसाठी सदरचे 
कर्जदार श्री. प्रमोद मधुकर ख्रिस्ती ( कर्जदार ) व सौ . पारूबाई लक्ष्मण जाधव ( सहकर्जदार ) यांच्या स्वत : च्या मालकीची मिळकत या आदेशांतर्गत खालील 
परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशातंर्गत 
जप्त केलेल्या मिळकतीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३ , शके १ ९ ४१ 


८५ 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव, 


कर्जदार व जामीनदारांची 


कर्जास मिळकत तारण सिटी सर्व्ह 

देणाऱ्यांचे नाव क्रमांक 


चतु: सीमा 


वसूली दाखला 
क्रमांकाहुकुमाचा 
क्रमांक व दिनांक 


क्षेत्र 
चौ . मी ./ 


नावे व पत्ता 


तालुका, 
जिल्हा 


चौ . फूट 


१ 


w 


६ 


७ 


मौजे सासवड 


१. श्री. प्रमोद मधुकर ख्रिस्ती कलम १०१/ सौ . पारूबाई लक्ष्मण जाधव ११८ ९ ४३.६८ चौ.मी. पूर्वेस - लागू बोळ 
ता . पुरंदर , ( कर्जदार ), रा. ५७३, प्रतिभा ६ ९ २/ ८७ ९, ( सहकर्जदार ), रा. व्यंकटेश म्हणजेच क्षेत्र दक्षिणेस - सिटी सर्व्ह 
जि . पुणे. हाउसिंग सोसायटी, फ्लॅट नं . १, दिनांक हाईट्स , लांडगे आळी. 

४७० चौ.फूट नं . ११८ ९ ची मिळकत 
सह्याद्री हॉस्पिटलमागे, २४ ऑक्टोबर फ्लॅट नं . १२, सासवड , 

बिल्टअप व १० पश्चिमेस - लागू रस्ता 
बिबवेवाडी , पुणे -४११ ०३७. २०१६ . ता . पुरंदर , जि . पुणे. 

चौ.फूट एवढे 

उत्तरेस - सिटी सर्व्ह 
२. सौ . पारूबाई लक्ष्मण जाधव 

क्षेत्र पाकिंगसह नं . ११८६ व ११८८ ची 
( सहकर्जदार ), रा. व्यंकटेश 

मिळकत. मिळकत . 
हाईट्स , लांडगे आळी, फ्लॅट नं . 
१२, सासवड, ता. पुरंदर , जि . पुणे. 
३. श्री . वसंत अभिमान रणदिवे 
( जामीनदार क्र . १ ) रा . बोरकर 
वस्ती, खोली नं . १, सोनेरी रोड , 
सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे , 
पिन-४१२ ३०१ . 
४. श्री . भरत साईबाबा श्रीरंग 
( जामीनदार क्र . २) रा. घर नं . 
२ ९१५ , भैरवनाथनगर , कुसगाव , 
माऊली मंगल कार्यालयाशेजारी, 

लोणावळा, पुणे -४१० ४०१. 
जर वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , वसूली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च, दावा खर्च व तद्अनुशंगीक वसूलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी 
एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड, 
सोपाननगर , सासवड, ता. पुरंदर, जि. पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीचा रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात 
येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

( दुर्वाचनीय), 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
पुणे, ६ सप्टेंबर २०१८ . 

हाडको रोड, सोपाननगर , सासवड, ता . पुरंदर, जि . पुणे. 


आदेश 


क्रमांक-८९/विव / वसूली/ श्री. नितीन अरुण मेमाणे व श्री. अविनाश आनंदा मानकर / स्था.मा.ज./ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमाअन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये 
मी , विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड , सोपाननगर , सासवड, ता . 
पुरंदर, जि . पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , कर्जदार श्री. नितीन अरुण मेमाणे यांना अजित नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, उरुळीकांचन , ता . हवेली, जि . पुणे या संस्थेकडून कर्ज घेण्यासाठी सहकर्जदार श्री. अविनाश आनंदा मानकर 
यांनी त्यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे उरुळीकांचन , ता . हवेली, जि . पुणे येथील गट नंबर १६७ मधील एकूण क्षेत्र ४९ आर यापैकी ३४.५ आर म्हणजेच 
३४५० चौ . मी . या मिळकतीवर बांधलेल्या ज्योती दर्शन-२ या इमारतीमधील दुसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट नंबर ३०१ यांसी क्षेत्र ५६३ चौ. फूट म्हणजेच 
५२.३२ चौ . मी. व तिसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट नंबर ४०१ यांसी क्षेत्र ५६३ चौ. फूट म्हणजेच ५२.३२ चौ. मी . इतकी फ्लॅट मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने 
तारणे दिली होती व आहे. कर्जदार श्री. नितीन अरुण मेमाणे यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा उरुळीकांचन , ता. हवेली, 


८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


- 


जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ४,८५,७५८ ( अक्षरी रुपये चार लाख पंच्याऐंशी हजार सातशे अठ्ठावन्न फक्त) अधिक मुद्दल रकमेवर दिनांक १ सप्टेंबर 
२०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्केप्रमाणे होणारे व्याज, वसूली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च, दावा खर्च व 
तदअनुषंगिक वसूलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व 
रक्कम वसूलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री . नितीन अरुण मेमाणे यांना कर्ज घेण्यासाठी कर्जास मिळकत तारण देणार व सहकर्जदार श्री . अविनाश आनंदा 
मानकर यांच्या स्वत: च्या मालकीची फ्लॅट मिळकत की , जी या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या फ्लॅट मिळकतीचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट 


चतु : सीमा 


कर्जदार व सहकर्जदाराची 
व जामीनदारांची 

नावे 


कर्जास मिळकत तारण 

देणाऱ्यांचे नाव 


तालुका , 


वसूली दाखला 
क्रमांक व 
दिनांक 


नंबर 


क्षेत्र चौ . मी./ 

चौ . फूट व 
मिळकतीचे वर्णन 


जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


मधील दुसऱ्या 


जागा . 


मौजे उरुळी १. श्री . नितीन अरुण मेमाणे कलम १०१/ श्री . अविनाश आनंदा गट नं . गट नं . १६७ मधील पूर्वेस - फ्लॅट नं . 
कांचन , ( लवादी थकबाकीदार तथा ७४१/ ९ २४ मानकर ( सहकर्जदार ) . 

१६७ 

क्षेत्र ३४५० चौ.मी. ३०२ 
ता . हवेली, प्रतिवादी क्र . १ ), रा . पारगाव, दिनांक 

या मिळकतीवर दक्षिणेस - पॅसेज 
जि . पुणे मेमाणे, ता. पुरंदर, जि . पुणे. २४ ऑक्टोबर 

बांधलेल्या ज्योती पश्चिमेस - जिना 
२. श्री . अविनाश आनंदा २०१६ . 

दर्शन -२ या इमारती- उत्तरेस - मोकळी 
मानकर ( सहकर्जदार तथा प्रति 
वादी क्र . २ ), रा. सर्व्हे नं . २५७, 

मजल्यावरील फ्लॅट 
मानकर चौक , वाकड , कस्पटेवाडी, 

नं . ३०१ यांसी क्षेत्र 
पुणे- ४११ ०२७. 

५२.३२ चौ . मी . 
३. श्री . हनुमंत अर्जुन खेडेकर 

म्हणजेच ५६३ चौ . 
( जामीनदार क्र . १ तथा प्रतिवादी 

फूट ही मिळकत . 
क्र . ३ ), रा . पुरंदर हाउसिंग 

गट नं . १६७ मधील पूर्वेस - फ्लॅट नं 
सोसायटी , पोलीस स्टेशनच्यामागे, 

क्षेत्र ३४५० चौ.मी. ४०२. 
उरुळीकांचन, ता. हवेली, जि. पुणे . 

या मिळकतीवर दक्षिणेस - पॅसेज 
४. श्री . ज्ञानेश अशोक केकाणे 

बांधलेल्या ज्योती पश्चिमेस - जिना 
( जामीनदार क्र . २ तथा प्रतिवादी 

दर्शन -२ या इमारती उत्तरेस - मोकळी 
क्र . ४) रा . सर्व्हे नं . ३५/१/२/१, 

मधील तिसऱ्या 
अपूर्व प्लाझा, हिंगणे खुर्द रोड, 

मजल्यावरील प्लॅट 
पुणे- ४११ ०५१. 

नं . ४०१ यांसी क्षेत्र 
५२.३२ चौ.मी. 
म्हणजेच ५६३ चौ.फूट 

हि मिळकत . 
जर वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , वसूली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च, दावा खर्च व तद्अनुशंगीक वसूलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी 
एकूण होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड, 
सोपाननगर , सासवड, ता . पुरंदर, जि . पुणे-४१२ ३०१ यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीचा रितसर जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 


जागा . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

( दुर्वाचनीय ), 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, 
पुणे, ६ सप्टेंबर २०१८. 

हाडको रोड, सोपाननगर, सासवड, ता . पुरंदर, जि . पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३ , शके १ ९ ४१ 


८७ 


आदेश 


क्रमांक-५ ९/विवअ/ वसूली/ म.स.का.क.- १५६/ म.स.स.नियम १०७/ श्री . कुमार रघुनाथ जाधव/ स्थावर मालमत्ता जाहीर लिलाव/ २०१८.— महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० च्या कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमाअन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये मी, विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे , मुख्य कार्यालय हाडको 
रोड, सोपाननगर , सासवड, ता . पुरंदर , जि. पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ असे जाहीर करतो की , 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १) लवादी थकबाकीदारांचे नाव 


श्री . कुमार रघुनाथ जाधव (कर्जदार ) व 
श्री . राजाराम पिराजी शिंदे, श्री . भिमाजी पिराजी शिंदे, श्रीमती अंजनाबाई किसन भोसले , 
श्रीमती हिराबाई दादु शेलार , श्रीमती निर्मला वसंत साळवे व श्रीमती प्रमिलाबाई साधु 
गायकवाड ( सहकर्जदार ). 


( २ ) स्थावर मालमत्ता तारण देणारांची नावे 


श्री . राजाराम पिराजी शिंदे, श्री . भिमाजी पिराजी शिंदे, श्रीमती अंजनाबाई किसन भोसले, 
श्रीमती हिराबाई दादु शेलार, श्रीमती निर्मला वसंत साळवे व श्रीमती प्रमिलाबाई साधु 
गायकवाड ( सहकर्जदार ). 


मौजे शिंदवणे, ता . हवेली, जि . पुणे. 


( ३ ) स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे त्या 

गावाचे नाव, तालुका, जिल्हा. 


( ४ ) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र 


मौजे शिंदवणे, ता . हवेली, जि . पुणे येथील गट नंबर ११३५ मधील एकूण ०५ हेक्टर २३ 
आर अधिक ९ ३ आर पोटखराबा असे एकूण क्षेत्र ०६ हेक्टर १६ आर पैकी ०१ हेक्टर 
१२ आर पैकी ५० आर इतकी जमीन मिळकत . 


( ५ ) स्थावर मालमत्तेच्या चतु: सीमा 


मौजे शिंदवणे, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ११३५ 
पूर्वेस 

दक्षिणेस 
ओढा 

गट नं . ११३४ ची मिळकत 
पश्चिमेस 

उत्तरेस 
गट नं. ११३५ पैंकी उर्वरित मिळकत 

गट नं . ११३६ ची मिळकत 


उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिवसाचे दुपारी १२.०० वाजता अजित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पुणे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड , सोपाननगर , सासवड, ता . पुरंदर, जि . पुणे च्या प्रशासकीय कार्यालय, सासवड, ता. पुरंदर, जि . पुणे 
येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ रोजी पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य कार्यालय, सासवड 
व संस्थेच्या सर्व शाखा कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील. 


हा आदेश आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

( दुर्वाचनीय ), 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
पुणे, १८ ऑगस्ट २०१८ . 

हाडको रोड, सोपाननगर , सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे . 


आदेश 


क्रमांक-९ ३/विवअ/वसूली/ न.सु.कटके/ स्था.मा.ज./ २०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमाअन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये मी , विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड , सोपाननगर , सासवड , ता . पुरंदर, जि . पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. नवनाथ सुदाम कटके ( कर्जदार ) व सौ. हिराबाई सुदाम कटके व श्री. गणेश पढंरीनाथ खानोलकर 
व श्री. धोंडीबा सीताराम कटके (सहकर्जदार ) यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा सासवड, ता . पुरंदर, जि . पुणे कडून कर्ज घेण्यासाठी 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , 


शके 


१ ९ ४१ 


- 


श्री . नवनाथ सुदाम कटके ( कर्जदार ) व श्री. गणेश पंढरीनाथ खानोलकर व श्री. धोंडीबा सीताराम कटके ( सहकर्जदार ) यांनी त्यांच्या स्वत : च्या मालकीची 
मौजे भिवरी, ता . पुरंदर, जि . पुणे येथील गट नंबर ६३३ मधील एकूण ०२ हेक्टर ६३ आर अधिक पोटखराबा क्षेत्र ९९ आर अशी एकूण ०३ हेक्टर ६२ 
आर पोटखराबा सह पैंकी ८७ आर अधिक पोटखराबा क्षेत्र ३३ आर अशी एकूण क्षेत्र ०१ हेक्टर २० आर पोटखराबा सह शेतजमीन मिळकत व कर्जदार 
श्री. नवनाथ सुदाम कटके व सहकर्जदार सौ . हिराबाई सुदाम कटके यांनी त्यांच्या स्वत: च्या मालकीची मौजे भिवरी, ता . पुरंदर , जि . पुणे येथील गट नंबर 
१०३३ मधील एकूण ०३ हेक्टर १५ आर अधिक पोटखराबा क्षेत्र १ हेक्टर ४५ आर अशी एकूण ०४ हेक्टर ६० आर पोटखराबा सह पैंकी २९.५० आर 

अधिक पोटखराबा क्षेत्र १२.५० आर अशी एकूण क्षेत्र ४२ आर पोटखराबा सह इतकी शेतजमीन मिळकत, तसेच कर्जदार श्री . नवनाथ सुदाम कटके यांनी 
त्यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे भिवरी, ता. पुरंदर , जि . पुणे येथील गट नंबर १०३३ मधील एकूण ०३ हेक्टर १५ आर अधिक पोटखराबा क्षेत्र १ हेक्टर 
४५ आर अशी एकूण ०४ हेक्टर ६० आर पोटखराबा सह पैंकी ३० आर अधिक पोटखराबा क्षेत्र १० आर अशी एकूण क्षेत्र ४० आर पोटखराबा सह 
इतकी शेतजमीन मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने तारण दिली होती व आहे. श्री. नवनाथ सुदाम कटके ( कर्जदार ) सौ . हिराबाई सुदाम कटके व श्री. गणेश 
पढंरीनाथ खानोलकर व श्री. धोंडीबा सीताराम कटके ( सहकर्जदार ) यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड , ता. पुरंदर, 
जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ४०,४७,७९ २ ( अक्षरी रुपये चाळीस लाख सत्तेचाळीस हजार सातशे ब्याण्णव फक्त) अधिक मुद्दल रकमेवर दिनांक २३ 

ऑक्टोबर २०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्केप्रमाणे होणारे व्याज, वसूली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च, दावा खर्च 
व तदअनुषंगिक वसूलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी 
सर्व रक्कम वसूलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री . नवनाथ सुदाम कटके व सौ . हिराबाई सुदाम कटके व श्री. गणेश पढंरीनाथ खानोलकर व श्री . धोंडीबा सीताराम 
कटके ( सहकर्जदार ) यांनी कर्ज घेण्यासाठी त्यांच्या स्वत: च्या मालकीची जमीन मिळकत की , जी या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन 
मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे/ 
स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या शेतजमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट 


क्षेत्र 


चतु: सीमा 


कर्जदार व सहकर्जदाराची 
व जामीनदारांची 

नावे 


वसूली दाखला 
क्रमांक व 
दिनांक 


कर्जास शेतजमीन 
तारण देणाऱ्यांचे 


तालुका, 
जिल्हा 


नंबर 


हेक्टर / आर 


नाव 


m 


१ 


२ 


४ 


ur 


७ 


गट नं . 


he 


गट नं . 


आर 


मौजे भिवरी, १. श्री . नवनाथ सुदाम कटके कलम १०१/ 

१. श्री . नवनाथ सुदाम 

पूर्वेस - श्री . विठ्ठल म्हस्कू 
ता . पुरंदर, ( लवादी थकबाकीदार तथा १ ९ १ / ५५१ कटके ( लवादी 

६३३ २० आर कटके यांची मिळकत . 
जि . पुणे. प्रतिवादी क्र . १ ), दिनांक ३ जुलै थकबाकीदार ), 

दक्षिणेस - गट नं . ६२० 
२. सौ . हिराबाई सुदाम कटके २०१८ . २. सौ . हिराबाई सुदाम 

६२१ ची मिळकत. 
( सहकर्जदार तथा प्रतिवादी क्र . २) कटके ( सहकर्जदार ) 

पश्चिमेस - गट नं . ६३४ 
३. श्री . गणेश पंढरीनाथ ३. श्री . गणेश पंढरीनाथ 

ची मिळकत. 
खानोलकर ( सहकर्जदार तथा ( सहकर्जदार) 

उत्तरेस - या गटापैंकी 
प्रतिवादी क्र . ३ ) ४. श्री . धोंडीबा सीताराम 

उर्वरित मिळकत. 
४. श्री . धोंडीबा सीताराम कटके 

कटके ( सहकर्जदार ). 
( सहकर्जदार तथा प्रतिवादी क्र . ४ ) 

४२ पूर्वेस - रस्ता 
५. श्री . दिपक चंद्रकांत बडदे 

१०३३ 

दक्षिणेस - श्री . शांताराम 
( जामीनदार क्र . १ तथा प्रतिवादी 

मारुती कटके यांची मिळकत . 

पश्चिमेस - गट नं . १०३३ 
क्र . ५ ). 
६. श्री . गोवर्धन चंद्रकांत पवार 

पैंकी उर्वरित मिळकत. 
( जामीनदार क्र . २ तथा प्रतिवादी 

१०३३ 

उत्तरेस - गट नं . ६४६ ची 

मिळकत. 
क्र . ६ ). 
७. श्री . अभिजीत ज्ञानदेव वेताळ 
( जामीनदार क्र . ३ तथा प्रतिवादी 

क्र . ७ ). 
जर वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , वसूली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च, दावा खर्च व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी 
सर्व रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे , मुख्य कार्यालय हाडको रोड , सोपाननगर, 
सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे-४१२ ३०१ यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीचा रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात 
येईल . 


गट नं . 


४० 


आर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३ , शके १ ९ ४१ 


८ ९ 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

(दुर्वाचनीय ), 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, 
पुणे, २३ ऑक्टोबर २०१८ . 

हाडको रोड, सोपाननगर, सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे. 


आदेश 


क्रमांक-९ ४/विव / वसूली/ श्री. सं.शं.पवार/स्था.मा.ज./ २०१८.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमाअन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये मी , विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 
पुणे द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड, सोपाननगर, सासवड , ता. पुरंदर , जि . पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १ ९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . संजय शंकर पवार (कर्जदार ) व कर्जास मिळकत तारण देण्यास संमती देणारे श्री. अभिमान 
प्रल्हाद कारंडे यांनी अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा दत्तनगर, कात्रज, पुणे यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी मौजे धनकवडी, ता . हवेली, 
जि . पुणे येथील मिळकत सर्व्हे नं . ३५, हिस्सा नं . ८/२/१/६ यांसी क्षेत्र १० आर पैंकी श्री . संजय शंकर पवार व श्री. अभिमान प्रल्हाद कारंडे यांच्या मालकी 
हक्काचे १५० चौ . मीटर जमीन क्षेत्र व त्यावरील बांधकाम मिळकत नोंदणीकृत गहाण खताने तारण दिली होती व आहे. श्री . संजय शंकर पवार (कर्जदार ) 
यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा दत्तनगर , कात्रज, पुणे या संस्थेचे दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ अखेर कर्ज रक्कम 
रुपये ४,३९,८१० (अक्षरी रुपये चार लाख एकोणचाळीस हजार आठशे दहा फक्त) अधिक मुद्दल रकमेवर दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ पासून पुढे ही सर्व 
रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ व्याज दराने होणारे व्याज, वसूली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च, दावा खर्च व तदअनुषंगिक वसूलीसाठी होणारा 
खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री. संजय शंकर पवार ( कर्जदार ) व कर्ज घेण्यासाठी संमती देणारे श्री . अभिमान प्रल्हाद 
कारंडे त्यांच्या स्वत: च्या मालकीची मिळकत या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या मिळकतीचेवर्णन 


गावाचे नाव, 


कर्जदार व जामीनदारांची 


चतु:सीमा 


नावे व पत्ता 


वसूली दाखला 
क्रमांक व 
दिनांक 


तालुका , 
जिल्हा 


कर्जास मिळकत 
तारण देणाऱ्यांची 

नावे 


क्षेत्र 
चौ . मी . 


सिटी 
सर्व्ह 
नंबर 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


मौजे 
धनकवडी, 
ता . हवेली, 


नं . 


३५ हिस्सा १५० चौ.मी. पूर्वेस - अंतर्गत रस्ता. 

व त्यावरील दक्षिणेस - श्री. पाटील यांची 
८/२/१/६. बांधकाम मिळकत. 

मिळकत . पश्चिमेस - १० फूट सामाईक 


जि . पुणे. 


रस्ता. 
उत्तरेस - श्री . भालेराव यांची 
मिळकत . 


१. श्री . संजय शंकर पवार 

कलम १०१/ श्री . संजय शंकर पवार 
( कर्जदार ) रा . शिवपुष्पा , 

७ ९ १/ ९ ७ ९/ (कर्जदार ) व श्री . अभिमान 
सर्व्हे नं. ३५/८ , गजानन हाउसिंग २०१६-१७, प्रल्हाद कारंडे (कर्जास 
सोसायटीमागे, ताजगड, तोरणा दि . ५ डिसेंबर मिळकत तारण देण्यास 
चौक , पीएमटी कॉलनी, मोहननगर , २०१६ . 

संमती देणारे). 
धनकवडी, ता . हवेली, जि. पुणे, 
४११०४३. 
२. श्री . मानसिंग रामचंद्र काटकर 
( जामीनदार क्र . १), रा. सर्व्हे नं . १४५ / 
२/१ , फ्लॅट नं . जी -८ , जलशक्ती 
हाउसिंग सोसायटी , धायरी, पुणे-४१. 
३. श्री . प्रशांत मनोहर लासुरकर 
( जामीनदार क्र . २), रा . सर्व्हे नं. ३६/ 
१/१, श्री. गणेश नंदनवन , फ्लॅट नं. ११ , 
बिल्डिंग, मारुती मंदिराजवळ, धनकवडी, 
आंबेगाव बु ||, कात्रज, पुणे. 


९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


, 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


४ 


६ 


७ 


४. श्री . ब्रिजेश परशुराम जाधव, 
( जामीनदार क्र . ३), रा . शुभश्री अपार्टमेंट, 
सर्व्हे नं . १६ , रामेश्वर हाईट्स , फ्लॅट 

नं . १९, आंबेगाव पठार , पुणे-४११ ०४६. 
जर वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, वसूली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च, दावा खर्च व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी 
सर्व रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड, सोपाननगर , 
सासवड, ता . पुरंदर , जि. पुणे-४१२ ३०१ यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीचा रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात 
येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दुर्वाचनीय, 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे , 
पुणे, २३ ऑक्टोबर २०१८ . 

हाडको रोड, सोपाननगर , सासवड, ता. पुरंदर , जि . पुणे . 


आदेश 


क्रमांक -९ ५/विव /वसूली/ रा.व.भोसले/ स्था.मा.ज./२०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमाअन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये मी , विशेष वसूली व विक्री अधिकारी , 
पुणे द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड, सोपाननगर, सासवड, ता. पुरंदर, जि. पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की, कर्जदार श्री . राजेश वसंत भोसले व सहकर्जदार श्री . अमोल वसंत भोसले यांना अजित नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा उरुळी देवाची, ता. हवेली, जि . पुणे यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी कर्जदार श्री . राजेश वसंत भोसले यांनी त्यांच्या 
स्वत : च्या मालकीची मौजे उरुळी देवाची, ता. हवेली, जि . पुणे येथील सर्व्हे नंबर २४०/१/३ मधील एकूण क्षेत्र ०३ आर पैंकी ०१.५ आर जमीन मिळकत 
व सर्व्हे नंबर २४०/२/२/१ मधील एकूण क्षेत्र ०६ आर पोटखराब्यासह पैकी ०१ आर इतकी जमीन मिळकत नोंदणीकृत गहाण खताने तारण दिली होती 
व आहे. कर्जदार श्री . राजेश वसंत भोसले व श्री . अमोल वसंत भोसले ( सहकर्जदार ) यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा 
उरुळी देवाची, ता. हवेली, जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १०,८ ९,२०५ ( अक्षरी रुपये दहा लाख एकोणनव्वद हजार दोनशे पाच फक्त) अधिक मुद्दल रकमेवर 
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्केप्रमाणे होणारे व्याज, वसूली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च, 
दावा खर्च व तदअनुषंगिक वसूलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण 
होणारी सर्व रक्कम वसूलीसाठी कर्जदार श्री. राजेश वसंत भोसले यांनी कर्ज घेण्यासाठी त्यांच्या स्वत : च्या मालकीची जमीन मिळकत की, जी या आदेशांतर्गत 
खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या 
आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


चतु : सीमा 


कर्जदार व सहकर्जदारांची 
व जामीनदारांची 

नावे 


वसूली दाखला 
क्रमांक व 
दिनांक 


कर्जास जमीन मिळकत 

तारण देणाऱ्याचे 


सर्व्ह 
नंबर 


तालुका, 
जिल्हा 


क्षेत्र 
हेक्टर / आर 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


मौजे 

१. श्री . राजेश वसंत भोसले कलम १०१ / १. राजेश वसंत भोसले 
उरुळीदेवाची, ( लवादी थकबाकीदार तथा ९ ८७/ ११५५ / ( कर्जदार). 
ता. हवेली, 

२०१६ . 
२. श्री . अमोल वसंत भोसले दि . २४ जानेवारी 
( सहकर्जदार तथा प्रतिवादी क्र . २). २०१७. 


प्रतिवादी क्र . १ ). 


सर्व्हे नं . ०१.५ आर पूर्वेस - श्री . 

श्री . जगताप 
२४०/ 

यांची मिळकत. 
१ अ / ३. 

दक्षिणेस - १० फुटी रस्ता . 
सर्व्हे नं . 

पश्चिमेस - श्री . जाधव 
२४०/२/२/१ ०१ आर यांची मिळकत. 


जि . पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, 

१३ , शके १ ९ ४१ 


९ १ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


४ 


७ 


३. श्री . दिपक अशोक राजे 

उत्तरेस - श्री. कुलकर्णी व 
( जामीनदार क्र १ तथा प्रतिवादी 

श्री . सोनार यांची मिळकत . 
क्र . ३) . 
४. संदीप बबनराव तावरे 
( जामीनदार क्र . २ तथा प्रतिवादी 
क्र . ४ ) . 
५. श्री . कैलास शिवाजी शिरसाट 
( जामीनदार क्र . ३ तथा प्रतिवादी 
क्र . ५ ). 
६. श्री . अनिल पांडुरंग थोरात 
( जामीनदार क्र . ४ तथा प्रतिवादी 

क्र . ६ ). 
जर वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, वसूली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च, दावा खर्च व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी 
सर्व रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे , मुख्य कार्यालय हाडको रोड, सोपाननगर , 
सासवड , ता. पुरंदर , जि . पुणे-४१२ ३०१ यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीचा रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात 
येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दुर्वाचनीय , 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे , 
पुणे, २३ ऑक्टोबर २०१८ . 

हाडको रोड , सोपाननगर , सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे. 


आदेश 


क्रमांक -१२२/विवअ/ वसूली/ म.म.यादव/स्था.मा.ज./ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमाअन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये मी , विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 
पुणे द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड, सोपाननगर, सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. मनोहर मधुकर यादव ( कर्जदार), सौ. शांताबाई मधुकर यादव ( सहकर्जदार ) व त्यांचे इतर 
दोन जामीनदार श्री . प्रशांत कांताराम बोराटे व श्री . निलेश बाळासो नेटके यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा उरुळी कांचन , 
ता . हवेली, जि . पुणे संस्थेचे कर्ज रुपये ८,१६,०४५ ( अक्षरी रुपये आठ लाख सोळा हजार पंचेचाळीस फक्त) अधिक मुद्दल रकमेवर दिनांक २४ ऑक्टोबर 
२०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्केप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावा खर्च व तदअनुषंगिक वसूलीसाठी होणारा 
खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूलीसाठी सदरचे श्री . 
प्रशांत कांताराम बोराटे ( जामीनदार ) यांची मौजे बोराटे वस्ती, ता . दौंड , जि . पुणे येथील गट क्रमांक २२२ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत या 

आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


कर्जबाकी वसूल 


गट 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व जामीनदारांची 

नावे 


वसूली दाखला 
क्रमांक व 
दिनांक 


तालुका, 
जिल्हा 


नंबर 


करणेसाठी जप्त केलेल्या 
जामीनदारांची नावे 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


२२२ 


मौजे बोराटे 
वस्ती. 
ता . दौंड, 
जि . पुणे. 


१. श्री . मनोहर मधुकर यादव 
( कर्जदार ), रा. खामगाव, 
यादववाडी, ता . दौंड, जि . पुणे. 


कलम १०१/ २८४/ 
९ ०१/ २०१७. 
दि . ८ ऑगस्ट 


१. श्री . प्रशांत कांताराम 
बोराटे ( जा . १), रा. नांदूर , 
बोराटे वस्ती , ता. दौंड , 
जि . पुणे. 


श्री . प्रशांत कांताराम बोराटे 
( जामीनदार ) यांच्या मालकी 
हक्काची जमीन मिळकत . 


२०१७. 


९ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


२ 


३ 


४ 


६ 


२. सौ . शांताबाई मधुकर यादव 
( स.क. ) रा . खामगाव, 
यादववाडी, ता . दौंड, जि . पुणे . 
३. श्री . प्रशांत कांताराम बोराटे , 
( जा . १), रा . नांदुर, बोराटे वस्ती, 
ता . दौंड, जि . पुणे. 
४. श्री . निलेश बाळासो नेटके , 
( जा . २ ), खामगाव, 

यादववाडी, 
ता . दौंड, जि . पुणे. 
जर वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, वसूली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च, दावा खर्च व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी 
सर्व रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड, सोपाननगर, 
सासवड, ता . पुरंदर , जि. पुणे-४१२ ३०१ यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीचा रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात 
येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दुर्वाचनीय , 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, 
पुणे, २३ ऑक्टोबर २०१८ . 

हाडको रोड, सोपाननगर, सासवड, ता . पुरंदर, जि . पुणे. 


-७३२१-२२ 


आदेश 


क्रमांक -१२३ /विवअ/ वसूली/ म.म.यादव/ स्था.मा.ज./२०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमाअन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये मी, विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 
पुणे द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड, सोपाननगर, सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . मनोहर मधुकर यादव ( कर्जदार ), सौ . शांताबाई मधुकर यादव ( सहकर्जदार ) व त्यांचे इतर 
दोन जामीनदार श्री . प्रशांत कांताराम बोराटे व श्री . निलेश बाळासो नेटके यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा उरुळी कांचन , 
ता . हवेली, जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ८,१६,०४५ ( अक्षरी रुपये आठ लाख सोळा हजार पंचेचाळीस फक्त) अधिक मुद्दल रकमेवर दिनांक २४ ऑक्टोबर 
२०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्केप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावा खर्च व तदअनुषंगिक वसूलीसाठी होणारा 
खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूलीसाठी सदरचे 
सौ . शांताबाई मधुकर यादव ( सहकर्जदार ) यांची मौजे खामगाव, ता . दौंड , जि . पुणे येथील गट क्रमांक ७७४, ७५७/१ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत 
या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील 
आदेश होईपर्यंत या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या घराचे/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व जामीनदारांची 

नावे 


वसूली दाखला 
क्रमांक व 
दिनांक 


कर्जबाकी वसूल करणेसाठी 
जप्त केलेल्या जामीनदाराचे 


तालुका, 
जिल्हा 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


मौजे खामगाव, १. श्री . मनोहर मधुकर यादव 
ता . दौंड , ( कर्जदार ), रा. खामगाव , 
जि . पुणे. 

यादववाडी , ता . दौंड, जि . पुणे . 


कलम १०१/२८४ / 
९ ०१/ २०१७. 
दि . ८ ऑगस्ट 


१. सौ . शांताबाई मधुकर ७७४, 

सौ . शांताबाई मधुकर यादव 
यादव ( स. क .) , रा . खामगाव, ७५७/१ ( जामीनदार ) यांच्या मालकी 
ता . दौंड, जि . पुणे. 

हक्काची जमीन मिळकत. 


२०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३, शके १ ९ ४१ 


९ ३ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


X 


६ 


२. सौ . शांताबाई मधुकर यादव 
( स.क.) रा . खामगाव , 
यादववाडी , ता. दौंड, जि . पुणे . 
३. श्री . प्रशांत कांताराम बोराटे, 
( जा . १), रा . नांदुर , बोराटे वस्ती, 
ता . दौंड, जि . पुणे. 
४. श्री . निलेश बाळासो नेटके , 
( जा . २), खामगाव, यादववाडी, 

ता . दौंड, जि . पुणे . 
जर वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, वसूली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च, दावा खर्च व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी 
सर्व रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, उरुळीकांचन , ता . हवेली, जि . पुणे-४१२ ३०१ 
यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीचा रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दुर्वाचनीय , 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, 
पुणे, २३ ऑक्टोबर २०१८ . 

हाडको रोड, सोपाननगर, सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे. 


आदेश 


क्रमांक- ९६/विवअ/ वसूली/ अ.ग.होले/ स्था.मा.ज./२०१८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमाअन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये मी , विशेष वसूली व विक्री अधिकारी , पुणे 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की, कर्जदार 
श्री. अजय गजानन होले व त्यांचे सहकर्जदार श्री . गजानन नारायण होले यांना अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, शाखा सासवड, ता . पुरंदर , 
जि . पुणे यांचेकडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे चिंचोली, ता . दौंड, जि . पुणे येथील गट नंबर ४०० मधील कर्जदार श्री . अजय 
गजानन होले यांच्या मालकीचे एकूण क्षेत्र ५५ आर अधिक २७ आर पोटखराबा अशी एकूण ८२ आर जमीन मिळकत व गट नंबर ४०७ मधील सहकर्जदार 
गजानन नारायण होले यांच्या मालकीचे एकूण क्षेत्र ८ ९ आर अधिक १९ आर पोटखराबा अशी एकूण ०१ हेक्टर ०८ आर जमीन मिळकत नोंदणीकृत गहाण 
खताने तारण दिली होती व आहे. कर्जदार श्री. अजय गजानन होले व त्याचे सहकर्जदार श्री . गजानन नारायण होले यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ३,२८,२३७ ( अक्षरी रुपये तीन लाख अठ्ठावीस हजार दोनशे सदतीस 
फक्त ) अधिक दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परत फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज दराने होणारे व्याज, वसूली दाखल्याच्या 
आदेशिकेचा खर्च, दावा खर्च व तदअनुषंगिक वसूलीसाठी होणारा खर्च अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री . अजय गजानन 
होले व त्यांचे सहकर्जदार श्री . गजानन नारायण होले यांनी कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या स्वत: च्या मालकीची जमीन मिळकत या आदेशांतर्गत खालील 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या 
आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या जमिनीचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर 
तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव, 


कर्जास जमीन 


गट क्रमांक व 
मिळकतीचे वर्णन 


चतु: सीमा 


कर्जदार व सहकर्जदारांची वसूली दाखला 
व जामीनदारांची नावे 

क्रमांक व 
दिनांक 


तालुका, 
जिल्हा 


मिळकत तारण 


देणाऱ्यांची नावे 


१ 


२ 


३ 


४ 


मौजे चिंचोली, १. श्री . अजय गजानन होले कलम १०१/ १. श्री . अजय गजानन 
ता . दौंड , ( कर्जदार ), रा . होले वस्ती, ७ ९ ३/ ९ ८१/ होले ( कर्जदार) व 
जि . पुणे . चिंचोली, ता . दौंड, जि . पुणे. २०१६. २. श्री . गजानन नारायण 

दि . ५ डिसेंबर होले ( सहकर्जदार). 
२०१६. 


अ) मौजे चिंचोली, ता . दौंड , गट नं . ४०० च्या चतु: सीमा 
जि . पुणे येथील गट नं . पूर्वेस - सखाराम होले यांची 
४०० मधील कर्जदार मिळकत. 


९ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


५ 
श्री . अजय गजानन होले दक्षिणेस - अजय होले यांची 
यांच्या मालकीचे एकूण क्षेत्र मिळकत. 
८२ आर जमीन मिळकत. पश्चिमेस - ओढा 

उत्तरेस - अजय होले यांची 
मिळकत . 


२. श्री . गजानन नारायण होले 
( सहकर्जदार ), रा. होले वस्ती, 
चिंचोली, ता. दौंड, जि . पुणे . 
३. श्री . भिवराज रामजी जाधव 
(जामीनदार ) रा. २/१३५ , 
तुळजाभवानी मंदिर, भिगवण 
रोड, ता . इंदापूर , जि . पुणे. 
४. श्री . पुरणलाल राजाराम 
टेंभुणे ( जामीनदार ), रा. पाथरी 
सेंदुरवाफा, ता . साकोली, 
जि . भंडारा . 
५. श्री . अर्जुन पंढरीनाथ कोकरे 
( जामीनदार ), रा. ५१८/१, 
वडुरकर इस्टेट, जळोची, 
ता . बारामती, जि . पुणे . 
६. श्री. मुरलीधर काशिनाथ 
डगळे ( जामीनदार ), रा. पाटील 
वस्ती, अकोले चिंचवणे, राजुर 
जि . अहमदनगर . 
७. श्री . रामदास नानासाहेब 
अनारसे ( जामीनदार ), 
रा. पद्मावती डेअरीशेजारी, 
भिगवण रोड, ता . इंदापूर , 


ब ) मौजे चिंचोली, गट नं . ४०७ च्या चतु: सीमा 
ता . दौंड , जि . पुणे येथील पूर्वेस - माळवाडी रोड 
गट नं . ४०७ मधील दक्षिणेस - अजय होले यांची 
सहकर्जदार . 

मिळकत . 
श्री . गजानन नारायण होले पश्चिमेस - ओढा 
यांच्या मालकीचे एकूण 

उत्तरेस - कमल होले यांची 
क्षेत्र ०१ हेक्टर ०८ आर मिळकत. 
जमीन मिळकत . 


जि . पुणे. 


८. श्री . बबन तुकाराम गदादे 
( जामीनदार ) रा . भिगवण 
गावठाण बाहेरील वसाहत , 

ता . इंदापूर , जि . पुणे. 
जर वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, वसूली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च, दावा खर्च व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी 
सर्व रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे , मुख्य कार्यालय हाडको रोड, सोपाननगर , 
सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे-४१२ ३०१ यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीचा रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात 
येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दुर्वाचनीय, 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
पुणे, ३ नोव्हेंबर २०१८ . 

हाडको रोड, सोपाननगर, सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे. 


आदेश 


क्रमांक-१२४/विवअ/ वसूली/ भुजबळ म.भा. / स्था.मा.ज./ २०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमाअन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये मी, विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 
पुणे द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. भुजबळ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३ , शके १ ९ ४१ 


९ ५ 


मनोज भानुदास ( कर्जदार ) व त्यांचे इतर दोन जामीनदार श्री . काळे दादासाहेब महादेव व श्री. गवळी सागर भानुदास यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, पुणे , शाखा सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये २७,१५२ ( अक्षरी रुपये सत्तावीस हजार एकशे बावन्न रुपये फक्त) अधिक 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज , दावाखर्च व तद्अनुषंगिक 
वसूलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूलीसाठी 
सदरचे श्री. भुजबळ मनोज भानुदास (कर्जदार ) यांची मौजे अंथुर्णे, ता . इंदापूर , जि. पुणे येथील गट क्रमांक ३६९/१ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत 
या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व जामीनदारांची 

नावे 


वसूली दाखला 
क्रमांक व 
दिनांक 


कर्जबाकी वसूल 

करणेसाठी 
जप्त केलेल्या जामीनदाराचे 


तालुका, 
जिल्हा 


नाव 


१ 


२ 


mm 


४ 


५ 


ur 


जि . पुणे 


मौजे अंथुर्णे 

१. श्री. भुजबळ मनोज भानुदास कलम १०१/ ५६४/ १. श्री . भुजबळ मनोज भानुदास ३६९/१ श्री . भुजबळ मनोज भानुदास 
ता . इंदापूर , (कर्जदार ) , रा . अंथुर्णे, ता . इंदापूर , ९२६/ २०१७. ( कर्जदार ) , रा. अंथुर्णे, ता . इंदापूर , ( कर्जदार ) यांच्या मालकी 
जि . पुणे-४१३ ११४ . दि . २२ ऑगस्ट जि . पुणे- ४१३ ११४. 

हक्काची जमीन मिळकत. 
४१३११४. २. श्री . काळे दादासाहेब महादेव २०१७. 

( जामीनदार -१ ), रा. बेलवडी, 
ता . इंदापूर, जि . पुणे-४१३ १०४ . 
३. श्री . गवळी सागर भानुदास 
( जामीनदार -२), रा. अंथुर्णे, 

ता . इंदापूर, जि . पुणे-४१३ ११४ . 
जर वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम 
या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , उरुळीकांचन , ता . हवेली, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली 
नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीचा रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दुर्वाचनीय , 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, 
पुणे , २६ नोव्हेंबर २०१८. 

हाडको रोड, सोपाननगर , सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे . 


आदेश 


क्रमांक -१२५ /विव / वसूली/काकडे सु.सं./ स्था.मा.ज./ २०१८.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमाअन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये मी , विशेष वसूली व विक्री अधिकारी , 
पुणे द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . काकडे 
सुनिल संपतराव ( कर्जदार ) व त्यांचे इतर दोन जामीनदार श्री . ढगे संतोष रामचंद्र व श्री . गाढवे नभाजी दत्तू यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , पुणे , शाखा सासवड, ता . पुरंदर, जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,३२, ९ ७१ ( अक्षरी रुपये एक लाख बत्तीस हजार नऊशे एकाहत्तर फक्त ) अधिक 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावा खर्च व तद्अनुषंगिक 
वसूलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूलीसाठी 
सदरचे श्री . ढगे संतोष रामचंद्र ( जामीनदार ) यांची मौजे काळज , ता . फलटण, जि . सातारा-४१५ ५२८ येथील गट क्रमांक ४०५/ १,४२६ मधील त्यांच्या 
हिश्श्याची जमीन मिळकत या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा 

आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास 
किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


९ ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


, 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव, 


कर्जदार व जामीनदारांची 

नावे 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


वसूली दाखला 
क्रमांक व 
दिनांक 


कर्जबाकी वसूल करणेसाठी 
जप्त केलेल्या जामीनदाराचे 


तालुका, 
जिल्हा 


नाव 


२ 


४ 


५ 


६ 


मौजे काळज, 


१. श्री . काकडे सुनील संपतराव कलम १०१/१४२२/ १. श्री . ढगे संतोष रामचंद्र ४०५/१ , श्री . ढगे संतोष रामचंद्र 
ता . फलटण, (कर्जदार ), रा. काळज , ता. फलटण , २७६/२०१७ . ( जामीनदार ), रा. काळज , ४२६. ( जामीनदार ) यांच्या मालकी 
जि . सातारा जि . सातारा-४१५ ५२८ . दि . ३० मे ता . फलटण, जि . सातारा. 

हक्काची जमीन मिळकत. 
४१५ ५२८ . २. श्री . ढगे संतोष रामचंद्र २०१७. 

( जामीनदार -१), रा . काळज , 
ता . फलटण, जि . सातारा 
४१५ ५२८ . 
३. श्री . गाढवे नभाजी दत्तू 
( जामीनदार -२), रा. काळज , 
ता . फलटण, जि . सातारा 

४१५ ५२८ 
जर वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम 
या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, उरुळीकांचन, ता. हवेली, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली 
नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीचा रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दुर्वाचनीय , 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , 
पुणे, २६ नोव्हेंबर २०१८ . 

हाडको रोड, सोपाननगर , सासवड, ता. पुरंदर , जि . पुणे . 


आदेश 


क्रमांक-११४/विव / वसूली/ जगताप सा.सं./ स्था.मा.ज./ २०१८.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमाअन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये मी , विशेष वसूली व विक्री अधिकारी , 
पुणे द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ . जगताप 
सारिका संदीप (कर्जदार) व त्यांचे इतर दोन जामीनदार श्री . जगताप प्रशांत हरिभाऊ व श्री . जगताप दत्तात्रय दिनकर यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा बारामती, ता. बारामती, जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,०५,०७६ ( अक्षरी रुपये एक लाख पाच हजार शहात्तर फक्त) अधिक 
दिनांक १ जुलै २०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावा खर्च व तद्अनुषंगिक वसूलीसाठी 
होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व रक्कम वसूलीसाठी सदरचे 
श्री . जगताप दत्तात्रय दिनकर ( जामीनदार ) यांची मौजे धुमाळवाडी, ता. बारामती, जि . पुणे येथील गट क्रमांक १४५ मधील त्यांच्या हिश्श्याची जमीन मिळकत 
या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व जामीनदारांची 

नावे 


वसूली दाखला 
क्रमांक व 
दिनांक 


कर्जबाकी वसूल करणेसाठी 
जप्त केलेल्या जामीनदाराचे 


तालुका, 
जिल्हा 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


१४५ 


मौजे धुमाळवाडी , १. सौ . जगताप सारिका संदीप कलम १०१/ ९ १ ९ / 
ता. बारामती, 

( कर्जदार ), रा. पणदरे, भिकोबानगर , १११५/२०१७. 
ता. बारामती, जि . पुणे. दि . ९ ऑक्टोबर 


१. श्री . जगताप दत्तात्रय 
दिनकर , रा. पणदरे , 
ता. बारामती, जि . पुणे. 


श्री . जगताप दत्तात्रय दिनकर 
( जामीनदार ) यांच्या मालकी 
हक्काची जमीन मिळकत. 


जि . पुणे . 


२०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३, शके १ ९ ४१ 


९ ७ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


४ 


६ 


२. श्री . जगताप प्रशांत हरिभाऊ 
( जामीनदार -१ ), रा . पणदरे, 
भिकोबानगर, ता . बारामती, 
जि . पुणे. 
३. श्री . जगताप दत्तात्रय दिनकर 
( जामीनदार -२), रा. पणदरे, 
भिकोबानगर, ता . बारामती, 


जि . पुणे. 


जर वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम 
या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, उरुळीकांचन , ता . हवेली, जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली 
नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीचा रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० जून २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

दुर्वाचनीय, 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 

द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, 
पुणे, ३० जून २०१८ . 

हाडको रोड , सोपाननगर , सासवड, ता . पुरंदर, जि . पुणे. 


आदेश 


क्रमांक -११५/विवअ/वसूली/विरकर तु.रा./ स्था.मा.ज./ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमाअन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये मी, विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 
पुणे द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विरकर 
तुषार राजेंद्र ( कर्जदार ) व त्यांचे इतर तीन जामीनदार श्री . दीपक चंद्रकांत यादव , श्री . अस्लम इलाही महत व श्री. पोमणे गणेश बाळकृष्ण यांच्याकडील 
अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे , शाखा बारामती , ता . बारामती, जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १९ , ३ ९० ( अक्षरी रुपये एकोणीस हजार तीनशे 
नव्वद फक्त ) अधिक दिनांक १ जुलै २०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावा खर्च 
व तद्अनुषंगिक वसूलीसाठी होणारा खर्च इत्यादी तसेच सदर दिनांकापासून तद्नंतर कर्जखाती जमा झालेली रक्कम वजा होऊन उर्वरित एकूण होणारी सर्व 
रक्कम वसूलीसाठी सदरचे श्री . पोमणे गणेश बाळकृष्ण ( जामीनदार ) यांची मौजे बाबुर्डी, ता . बारामती, जि . पुणे येथील गट क्रमांक ५७९ मधील त्यांच्या 
हिश्श्याची जमीन मिळकत या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमीन मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा 

आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशातंर्गत जप्त केलेल्या घराचे/स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास 
किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या जमीन मिळकतीचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


गट नंबर 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व जामीनदारांची 

नावे 


वसूली दाखला 
क्रमांक व 
दिनांक 


कर्जबाकी वसूल करणेसाठी 
जप्त केलेल्या जामीनदाराचे 


तालुका, 
जिल्हा 


नाव 


OM 


२ 


३ 


४ 


६ 


५७ ९ 


मौजे बाबुर्डी, 

१. श्री . विरकर तुषार राजेंद्र कलम १०१/ ९ ५६ / 
ता . बारामती, ( कर्जदार ) , रा. कसबा, 

१३५७/२०१७. 
जि . पुणे . 

काशी विश्वेश्वर मंदिराजवळ , दि . २१ नोव्हेंबर 
बारामती, ता . बारामती, जि . पुणे . २०१७. 
२. श्री . दीपक चंद्रकांत यादव 
( जामीनदार -१) , रा . कसबा 


श्री . पोमणे गणेश 
बाळकृष्ण , रा . न्हावी गल्ली, 
कसबा, बारामती, 
ता . बारामती , जि . पुणे. 


श्री . पोमणे गणेश बाळकृष्ण 
( जामीनदार ) यांच्या मालकी 
हक्काची जमीन मिळकत . 


९ ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


२ 


३ 


४ 


६ 


काशी विश्वेश्वर मंदिराजवळ , 
बारामती, ता . बारामती, जि . पुणे. 
३. श्री . अस्लम इलाही महत 
( जामीनदार -२) , रा . कसबा 
काशी विश्वेश्वर मंदिराजवळ, 
बारामती, ता . बारामती, जि . पुणे. 
४. श्री . पोमणे गणेश बाळकृष्ण 
( जामीनदार -३), रा. न्हावी गल्ली, 
कसबा, बारामती, ता . बारामती, 

जि . पुणे. 
जर वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क , दावा खर्च व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी एकूण होणारी सर्व रक्कम 
या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा बारामती, ता . बारामती , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा 
केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या घर व जागा मिळकतीचा रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० जून २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


दुर्वाचनीय , 


विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे , 
हाडको रोड, सोपाननगर, सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे. 


पुणे, ३० जून २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक -६१/ वसूली/विव / म.स.का.क. -१५६/ म.स.स.नियम १०७/ २०१८.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० च्या कलम १५६ आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमाअन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराअन्वये मी , विशेष वसूली व विक्री 
अधिकारी, पुणे द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड , सोपाननगर, सासवड, ता. पुरंदर , जि . पुणे , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ असे जाहीर करतो की , 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


(१) लवादी थकबाकीदारांचे नाव 


( २) स्थावर मालमत्ता तारण देणारांची नावे 


श्री . पांडुरंग भाऊसाहेब तावरे (कर्जदार ) 
रा. वळती, ता . हवेली, जि . पुणे. 
श्री . पांडुरंग भाऊसाहेब तावरे (कर्जदार ) व त्यांचे सहकर्जदार श्रीमती वनाबाई हरिभाऊ 
तावरे व श्री . ज्ञानदेव हरिभाऊ तावरे . 
मौजे शिंदवणे, ता . हवेली, जि . पुणे . 


( ३ ) स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे त्या 

गावाचे नाव, तालुका, जिल्हा. 
( ४ ) स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र 


( ५ ) स्थावर मालमत्तेच्या चतु: सीमा 


मौजे शिंदवणे , ता. हवेली, जि . पुणे येथील गट नंबर १५६ मधील एकूण ०१ हेक्टर ६० 
आर अधिक पोटखराबा क्षेत्र ०० हे . ०१ आर पैकी अशी एकूण ०१ हे. ६१ आर पैकी 
४० आर इतकी जमीन मिळकत . 

पूर्वेस - गट नंबर १५७ 
दक्षिणेस - गट नंबर १५५ 
पश्चिमेस - गट नंबर १५६ गटापैकी उर्वरित मिळकत 
उत्तरेस - गट नंबर २३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३ , शके १ ९ ४१ 


९९ 


उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिवसाचे दुपारी १२.०० वाजता अजित नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पुणे, मुख्य कार्यालय हाडको रोड , सोपाननगर , सासवड, ता. पुरंदर , जि . पुणे च्या प्रशासकीय कार्यालय, सासवड , ता . पुरंदर, जि . पुणे 
येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ रोजी पासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य कार्यालय, सासवड 
व संस्थेच्या सर्व शाखा कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील. 


हा आदेश आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


दुर्वाचनीय, 


विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, 
हाडको रोड, सोपाननगर , सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे . 


पुणे, १८ ऑगस्ट २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/म.स.का.क.-१५६/ स्थावर जप्ती /५०३/२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुरेंद्र माणिक साळुखे, विशेष वसूली 
अधिकारी, पुणे द्वारा पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे फेडरेशन लि., पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी 
अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री. विनायक वसंत देवकुळे यांच्याकडील श्री स्वामीराज नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, दापोडी , पुणे -१२ , कर्ज रक्कम रुपये १२,४ ९, ३२१ ( अक्षरी रुपये बारा लाख एकोणपन्नास हजार तीनशे एकवीस फक्त ) अधिक दिनांक १ नोव्हेंबर 
२०१५ पासून होणारे व्याज , दंडव्याज , सरचार्ज व वसूली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसूलीसाठी या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करणेस कसलाही करार करणेस , ताबा खरेदी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


१ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


मिळकतीची चतु: सीमा 


प्रमाणपत्र क्रमांक 

व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 
आले आहे त्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


: 


: 


•. 


कलम १०१/८८३/ श्री . विनायक वसंत देवकुळे, 

तुकडी पुणे पोट - तुकडी तालुका हवेली यांचे हद्दीतील आणि पूर्वेस : श्री . जगधने यांचे 
११४३/२०१६, स . नं . ५० , गांगर्डेनगर, तसेच मे. सह . दुय्यम निबंधक, हवेली यांचे हद्दीतील आणि 

घर मिळकत . 
दिनांक ३ मार्च 

गल्ली नंबर १, पिंपळे गुरव , तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांचे हद्दीतील गाव पश्चिमेस : मोकळी जागा 
२०१६ . पुणे-६१ . 

मौजे पिंपळे गुरव येथील मिळकत स . नं . ५०/३/६ मधील दक्षिणेस : श्री . पासलकर 
यांसी क्षेत्र ७५० चौ . फूट वर बांधण्यात आलेले घर पैकी यांचे घर मिळकत. 
लिहून देणार यांचे मालकीचा प्रत्येकी निम्मा हिस्सा म्हणजेच उत्तरेस : श्री . भोईर यांचे 
३२५ चौ. फूट ही मिळकत यांसी पिंपरी-चिंचवड महानगर यांचे घर मिळकत. 

पालिका मिळकत क्र . ०२४ ९ ० ही मिळकत . 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री स्वामीराज नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

सुरेंद्र माणिक साळुखे, 

विशेष वसूली अधिकारी, 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे फेडरेशन लि ., पुणे. 

द्वारा- श्री स्वामीराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पुणे, १८ ऑगस्ट २०१८ . 

दापोडी , पुणे. 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


, 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ म.स.का.क. -१५६/ स्थावर जप्ती/दि.ग.गुंड/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुरेंद्र माणिक साळुखे, वसूली 
व विक्री अधिकारी, पुणे अधीन पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे फेडरेशन लि., पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम व महाराष्ट्र 
सहकारी अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . दीपक गणपत गुंड यांच्याकडील कर्वेनगर नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , कर्वेनगर, पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ४,५८,४७८ ( अक्षरी रुपये चार लाख अठ्ठावण्ण हजार चारशे अठ्याहत्तर फक्त) अधिक दिनांक ११ ऑक्टोबर 
२०१७ पासून होणारे व्याज व वसूली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसूलीसाठी या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश येईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेबाबत कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचेवर्णन 


गावाचे नाव 


मिळकतीचे वर्णन 


मिळकतीची चतु: सीमा 


प्रमाणपत्राचा क्रमांक 

व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 


व तालुका 


आले आहे त्याचे नाव 


जिल्हा 


१ 


२ 


४ 


mm 


५ 


कलम १०१ / ८ ९ १ / 


: 


श्री . दीपक गणपत गुंड मौजे कोथरूड, 

ता . हवेली, 


: 


१०२८/२०१८ , 
दि . ४/१/२०१८ . 


जि . पुणे 


•. 


मौजे कोथरूड येथील स . नं . ११७/११८ यांसी पूर्वेस : प्लिथ युनिट नं. ५ 
सिटीएस नं . ९ ४४+ ९ ४५ / ७३ या मिळकतीवरील दक्षिणेस : प्रांजल सोसायटी 
माधवबाग सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादितमधील पश्चिमेस : कॉलनी रोड 
प्लॉट नं . १ + १३ + १४ युनिट नं. ६ म्हणजेच प्लॉट उत्तरेस : प्लिथ युनिट नं . ७ 
नं . १४ यांसी मान्यता देणार यांचे मालकीची प्लॉट 
क्षेत्र १४०० चौ . फूट म्हणजेच १३०.११ चौ.मी. जमीन 
भूखंड अशी मिळकत . 


: 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत कर्वेनगर नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, कर्वेनगर , पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


सुरेंद्र माणिक साळुखे, 

विशेष वसूली अधिकारी , 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे फेडरेशन लि ., पुणे . 
द्वारा- कर्वेनगर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 

पुणे-५२. 


पुणे, १४ डिसेंबर २०१८ . 


कर्वेनगर , 


आदेश 


क्रमांक विव / म.स.का.क. -१५६/स्थावर जप्ती/५०५/२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुरेंद्र माणिक साळुखे, विशेष वसूली 
अधिकारी, पुणे द्वारा पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे फेडरेशन लि ., पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी 
अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . रवींद्र वसंत देवकुळे यांच्याकडील श्री स्वामीराज नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , दापोडी , पुणे-१२ , कर्ज रक्कम रुपये १०,१५,९ ७७ ( अक्षरी रुपये दहा लाख पंधरा हजार नऊशे सत्त्याहत्तर फक्त) अधिक दिनांक १ एप्रिल २०१७ 
पासून होणारे व्याज, दंडव्याज, सरचार्ज व वसूली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसूलीसाठी या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस 
कसलाही करार करणेस, ताबा खरेदी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३ , शके १ ९ ४१ 


१०१ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचेवर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


मिळकतीची चतु: सीमा 


प्रमाणपत्र क्रमांक 

व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 
आले आहे त्याचे नाव 


१ 


२ 


: 


: 


: 


कलम १०१/८८३/ श्री . रवींद्र वसंत देवकुळे , तुकडी पुणे पोट - तुकडी तालुका हवेली यांचे हद्दीतील आणि पूर्वेस : रस्ता 
११४३/२०१६, गांगर्डेनगर , काटेपुरम, 

तसेच मे . सह . दुय्यम निबंधक, हवेली यांचे हद्दीतील आणि पश्चिमेस : श्री . सखाराम 
दिनांक ३ मार्च पिंपळे गुरव, पुणे-६१. तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांचे हद्दीतील गाव 

अमृता कदम यांची मिळकत . 
२०१६ . 

मौजे पिंपळे गुरव येथील मिळकत स . नं . ५०/३/६ मधील दक्षिणेस : श्री . विठ्ठल रघुनाथ 
यांसी क्षेत्र ०० हेक्टर ०४ आर यांसी आकार ०० रुपये २० रानवडे यांची मिळकत . 
पैसे यापैकी ०० हे. ०.१५ आर व सर्वे नं. ५०/२/७ पैकी उत्तरेस : श्री . भोये यांची 
०० हे. ६० आर असे एकूण क्षेत्र ०० हे. ०.७५ आर मिळकत . 
(पाऊन आर ) म्हणजेच ७५० चौ . फूट मोजमापाची मोकळी 

जागा व त्यामध्ये बांधकाम केलेली मिळकत. 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री स्वामीराज नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

सुरेंद्र माणिक साळुखे, 

विशेष वसूली अधिकारी , 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे फेडरेशन लि ., पुणे. 

द्वारा- श्री स्वामीराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे , २० नोव्हेंबर २०१८ . 

दापोडी, पुणे. 


आदेश 


क्रमांक एसआरओ/१५६/ ५५ ९ / २०१३. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुरेंद्र माणिक साळुके, वसूली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ. धनलक्ष्मी अंजनी बत्तल यांचेकडील कर्ज रक्कम 
रुपये ८,०१,१०० ( अक्षरी रुपये आठ लाख एक हजार शंभर फक्त) अधिक दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१२ पासून होणारे व्याज व वसूली खर्च वसूलीसाठी त्यांनी 
खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत 
कोणताही, कसलाही करार गहाण, लीन ताबा, खरेदी , खाजगी हस्तांतरण, तारण करण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. वरीलबाबी करण्यात 
आल्या असतील तर त्यासर्व बाबी सौ . धनलक्ष्मी अंजनी बत्तल यांचे बाबतीत रद्द होतील निरर्थक ठरतील बोजा चढविलेस तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


(१) १०१ / ९१(१) वसूली दाखला क्रमांक ९१/ १०१ /३२/ २२२/ २०१२, दिनांक २४ मे २०१२. 
(२) ज्यांच्याविरुद्ध १०१/ ९ १(१) चा दाखला आहे त्यांच्या मिळकतीच्या चतु: सीमा . 


(१) पूर्वेस 


जागेवर असलेप्रमाणे. 


( २) पश्चिमेस 


•. 


जागेवर असलेप्रमाणे. 


( ३ ) दक्षिणेस 


जागेवर असलेप्रमाणे . 


( ४ ) उत्तरेस 


जागेवर असलेप्रमाणे. 


• 
• 


( ३) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मालकीची तुकडी पुणे पोटतुकडी तालुका हवेली, मे. सब रजिस्ट्रारसाहेब, हवेली हद्दीतील व देहू रोड कँटोन्मेंट बोर्ड, पुणे 
यांचे हद्दीतील गाव मौजे किवळे येथील सर्व्हे नं . ४४/ ए /२ /२ ब/१ / ६ व ७ यावरील रॉयल कॉम्प्लेक्स या इमारतीमधील ए विंगमधील तळमजल्यावरील फ्लॅट 
नंबर १ यांसी क्षेत्र ७८ चौ. मी . व इतर हक्कासह असलेली मिळकत जाण्यायेण्याच्या हक्कासहीत सर्व तदंभूत वस्तूसहीत जर वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे 
रक्कम, व्याज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत विनायका नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, देहू रोड, पुणे यांचेकडे भरणा 


१ 


१०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


- 


केला नाहीतर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


हा आदेश आज दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

सुरेंद्र माणिक साळुखे, 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 

( प्राधिकृत अधिकारी) 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे फेडरेशन लि ., पुणे. 

द्वारा- विनायका नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे , २ नोव्हेंबर २०१८ . 

शॉप नं . ७, प्रतीक प्लाझा, मुंबई- पुणे रोड, देहू रोड, पुणे . 


आदेश 


क्रमांक विव / स्थावर जप्ती/०९/ २०१८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वाय. व्ही . बोराटे, विशेष वसूली अधिकारी, पुणे द्वारा 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे फेडरेशन लि., पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, १९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. शिवराज विलास लोहार , राहणार गल्ली नंबर १, सुवर्ण सरस्वती अपार्टमेंट, लक्ष्मीनगर , पिंपळे 
गुरव , पुणे-६१ यांच्याकडील भैरवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपळे गुरव , पुणे-६१ यांचेकर्ज रक्कम रुपये ११, ९ ०,२७१ ( अक्षरी रुपये अकरा लाख 
नव्वद हजार दोनशे एकाहत्तर फक्त) अधिक दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज, वसूली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसूलीसाठी त्यांची 
या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर 
मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार , गहाण लीज , लीन , ताबा खरेदी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे, तसे घडल्यास 
तर त्याबाबी भैरवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पिंपळे गुरव, पुणे-६१ यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


चतु: सीमा 


प्रमाणपत्र क्रमांक 

व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 
आले आहे त्याचे नाव 


१ 


२ 


४ 


: 


: 


१ 


: 


: 


कलम १०१/ ४६० / श्री . शिवराज विलास लोहार, तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका हवेली मे. सब रजिस्ट्रार पूर्वेस : श्री . डोंबाळे यांची 
६५६/२०१७, रा . गल्ली नं . १, सुवर्ण साहेब , हवेली यांचे स्थळ सीमतील तसेच पिंपरी-चिंचवड मिळकत . 
दिनांक २८ सप्टेंबर सरस्वती अपार्टमेंट, लक्ष्मीनगर , महानगरपालिका हद्दीतील गाव मौजे पिंपळे गुरव येथील दक्षिणेस : श्री . वाघचौरे यांची 
२०१७. पिंपळे गुरव, पुणे-६१ . 

सिटी सर्व्हे नं . १, हिस्सा नं . १ मधील क्षेत्र १२५० चौ . फूट मिळकत . 
म्हणजेच ११६.१७ चौ . मी. यावर बांधलेल्या सुवर्ण सरस्वती पश्चिमेस : श्री . राव यांची 
अपार्टमेंट या इमारतीमधील चौथा मजला, फ्लॅट नं . ४, मिळकत . 
क्षेत्र ४५० चौ . फूट म्हणजेच ४१.८२ चौ . मी . बिल्टअप उत्तरेस : श्री . गायकवाड 
अशी मिळकत . 

यांची मिळकत . 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज, इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत भैरवनाथ नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपळे गुरव, पुणे-६१ यांच्याकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात 
येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १२ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

वाय. व्ही . बोराटे , 

विशेष वसूली अधिकारी, 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे फेडरेशन लि ., पुणे. 

द्वारा- भैरवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे , १२ ऑगस्ट २०१८ . 

पिंपळे गुरव, पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३ , शके १ ९ ४१ 


१०३ 


आदेश 


क्रमांक विवअ/स्थावर जप्ती/१० / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वाय. व्ही. बोराटे , विशेष वसूली अधिकारी, पुणे द्वारा 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे फेडरेशन लि. , पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, १९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . नितीन बाबासाहेब चोथवे, राहणार सर्व्हे नं . ८२/१/११ , लेन नं . ४, सुदर्शननगर, पिंपळे गुरव, 
पुणे-६१ यांच्याकडील भैरवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पिंपळे गुरव , पुणे-६१ यांचे कर्ज रक्कम रुपये २०,२५,५२६ ( अक्षरी रुपये वीस लाख पंचवीस 
हजार पाचशे सव्वीस फक्त) अधिक दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज, वसूली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसूलीसाठी त्यांची या 
आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर 
मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार, गहाण लीज, लीन , ताबा खरेदी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे, तसे घडल्यास 
तर त्याबाबी भैरवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपळे गुरव, पुणे-६१ यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचेवर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


चतुःसीमा 


प्रमाणपत्र क्रमांक 

व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 
आले आहे त्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


कलम १०१/ ४५८ / 


: 


: 


६५४/२०१७, 
दिनांक २८ सप्टेंबर 


श्री . नितीन बाबासाहेब चोथवे , 
रा . सर्व्हे नंबर ८२/१/११ , 

सुदर्शननगर , 
पिंपळे गुरव, पुणे-६१ . 


लेन नं . ४ , 


तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका हवेली, मे. सब रजिस्ट्रार 
साहेब , हवेली यांचे स्थळ सीमतील. तसेच पिंपरी-चिंचवड 
महानगरपालिका हद्दीतील गाव मौजे पिंपळे गुरव येथील 
सिटी सर्व्हे नं . ८२, हिस्सा नं. १/११ मधील क्षेत्र ०० हे . 
०१ आर म्हणजेच १००० चौ. फूट म्हणजेच ९२.९ ४ चौ. मी . 
यावर बांधलेले बांधकामासह अशी मिळकत. 


पूर्वेस : सर्व्हे नं . १/३ 
दक्षिणेस : श्री . बापू 

उघडे 
यांची मिळकत. 
पश्चिमेस : सामाईक रस्ता 
उत्तरेस : श्री . कोकाटे यांची 
मिळकत. 


२०१७. 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज, इतर खर्च इत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत भैरवनाथ नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पिंपळे गुरव, पुणे-६१ यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात 
येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १२ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

वाय. व्ही . बोराटे, 

विशेष वसूली अधिकारी , 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे फेडरेशन लि ., पुणे. 

द्वारा- भैरवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पुणे, १२ ऑगस्ट २०१८ . 

पिंपळे गुरव, पुणे. 


आदेश 


क्रमांक विव / स्थावर जप्ती/१२/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वाय . व्ही . बोराटे , विशेष वसूली अधिकारी, पुणे द्वारा 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थेचेफेडरेशन लि ., पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्रीमती सविता एकनाथ नाणेकर , राहणार ऋषीराज, गोकूळ हॉटेलमागे, पिंपरी रेल्वे स्टेशनजवळ , 
पिंपरी, पुणे -१८ यांच्याकडील भैरवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ,पिंपळे गुरव, पुणे -६१ यांचे कर्जरक्कम रुपये १२,२५,८३१ ( अक्षरी रुपये बारा लाख 
पंचवीस हजार आठशे एकतीस फक्त ) अधिक दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज, वसूली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसूलीसाठी त्यांची 
या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर 
मालमत्तेबाबत कोणी कसलाही करार , गहाण लीज, लीन , ताबा खरेदी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे, तसे घडल्यास 
तर त्याबाबी भैरवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पिंपळे गुरव, पुणे-६१ यांच्याबाबतीत रद्दबातल व निष्फळ ठरेल. 


१०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


, 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचेवर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


प्रमाणपत्र क्रमांक 

व दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त प्रमाणपत्र 
देण्यात आले आहे त्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


पिंपरी , पुणे -१८. 


कलम १०१ / ४५५/ श्रीमती सविता एकनाथ नाणेकर तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका हवेली, मे . सब रजिस्ट्रारसाहेब हवेली यांचे स्थळ 
६५१/२०१७, 

रा . ऋषीराज, गोकूळ हॉटेलमागे, सीमतील . तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील गाव मौजे पिंपरी वाघेरे 
दिनांक २८ सप्टेंबर पिंपरी रेल्वे स्टेशनजवळ , येथील सर्व्हे नंबर २०८ , हिस्सा नंबर १ अ/ ४/१, मधील क्षेत्र ०० हे. ०५ आर म्हणजेच 
२०१७. 

५०० चौ . मी . यावर बांधलेला तळमजला अधिक पहिला मजला या स्वरूपात बांधलेला 
ऋषिराज बंगला एकूण बांधकाम क्षेत्र १४६९ .८ चौ . फूट म्हणजेच १३६.५ ९ चौ . मी. 

यांसी महानगरपालिका मिळकत क्रमांक ०६/०५/००७८६ अशी मिळकत. 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज , इतर खर्चइत्यादी होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत भैरवनाथ नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पिंपळे गुरव, पुणे-६१ यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मिळकत जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात 
येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १२ ऑगस्ट २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

वाय. व्ही . बोराटे , 

विशेष वसूली अधिकारी , 
पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे फेडरेशन लि ., पुणे . 

द्वारा- भैरवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, १२ ऑगस्ट २०१८ . 

पिंपळे गुरव, पुणे. 


आदेश 


क्रमांक वसूली/स्थावर जप्ती/२५८/ २०१८.– ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई, जि . सातारा या संस्थेने मे . उपनिबंधक, सहकारी संस्था 
(परसेवा) , सातारा, जि . सातारा यांचा वसूली दाखला क्रमांक ६० / २०१८-१९ , दिनांक १९ सप्टेंबर २०१८ च्या प्रमाण पत्रान्वये वसूलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 


ज्याअर्थी, मी , संदीप वासुदेव बाचल, वसूली अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि., वाई महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ च्या नियम 
१०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की, खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण, स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई या बँकेच्याविरुद्ध 
अग्राह्य होईल. 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


गावाचे नाव व 


आकारणी 


हिस्सा 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 

आहे त्याचे नाव 


क्रमांक व 


क्षेत्र 
हे . | आर 


भूमापन क्रमांक । 
सि . स . क्रमांक 

गट क्रमांक 


तालुका, पेठ, 
घर नंबर 


दिनांक 


चौ . फूट 


रु . 


पै . 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


८ 


१७ आर 


६० / २०१८-१९ १. गणेश सिमेंट पोल्स ॲण्ड रा . नीरा - लोणंद रोड , मौजे लोणंद , ता . खंडाळा , 
दि . १ ९ सप्टेंबर हार्डवेअर, प्रो.प्रा . संतोष लोणंद , ता. खंडाळा, जि . सातारा येथील शेतजमीन. 
२०१८ . सदाशिव साळुखे. 

१. स. नं . ११०/ ९ डब्यु १ 
२. संतोष व्यंकटराव पवार रा. लोणंद , ता . खंडाळा, २. स . न . ११० / ९ एक्स १ 

जि . सातारा . 

३. स. नं . ३३०/२ 
३. रामचंद्र सदाशिव साळुखे रा. लोणंद, ता . खंडाळा, यावरील मिळकतीवर बांधण्यात 
जि . सातारा . 

आलेल्या ग्रा.पं. मिळकती जुना 


६.५ आर 


३ 


संपूर्ण 
संपूर्ण 
संपूर्ण 


२२ आर 


८ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३ , शके १ ९ ४१ 


१०५ 


परिशिष्ट- चालू 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


४. रमेश हिंदुराव शेळके 


२५३ चौ.फूट 


संपूर्ण 


रा. लोणंद, ता. खंडाळा, नं . ३ ९०४ याचा नवीन 
जि . सातारा . 

१. मि . नं . १८३४ 
२. जुना मि . नं . ४२०३ यांचा 
नवीन मि . नं . १८३५ 
संतोष सदाशिव साळुखे व 
रामचंद्र सदाशिव साळुखे 
यांचा हिस्सा. 


२८ ९ ६ चौ.फूट 


संपूर्ण 


शेरा 


ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 


देणे असलेली येणेबाकी / थकबाकी रक्कम रुपये १,२१,२०,८०९ ( अक्षरी रुपये एक कोटी एकवीस लाख वीस हजार आठशे नऊ फक्त ) अधिक व्याज 
आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


संदीप वासुदेव बाचल, 


वसूली अधिकारी, 
द्वारा- जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई. 


सातारा , २९ नोव्हेंबर २०१८ . 


जिल्हा सातारा . 


आदेश 


क्रमांक वसूली/ स्थावर जप्ती/ २५ ९/ २०१८.— ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई, जि . सातारा या संस्थेने मे . उपनिबंधक, सहकारी संस्था 
( परसेवा ), सातारा , जि . सातारा यांचा वसूली दाखला क्रमांक ६१/ २०१८-१९ , दिनांक १९ सप्टेंबर २०१८ च्या प्रमाण पत्रान्वये वसूलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 

ज्याअर्थी, मी , संदीप वासुदेव बाचल, वसूली अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ च्या नियम 
१०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की, खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण, स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई या बँकेच्याविरुद्ध 
अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


गावाचे नाव व 


भूमापन क्रमांक । 


आकारणी 


हिस्सा 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 

आहे त्याचे नाव 


क्रमांक व 
दिनांक 


सि . स . क्रमांक । 


तालुका, पेठ, 

घर नंबर 


क्षेत्र 
हे . | आर 
चौ . 


गट क्रमांक 


रु . पै . 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


८ 


६१/ २०१८-१९ 
दि . १९ सप्टेंबर 
२०१८ . 


१. गणेश ट्रेडर्स, 
प्रो.प्रा . रामचंद्र सदाशिव 
साळुखे. 
२. सीमा लक्ष्मण साळुखे 


जि . सातारा . 


३५.६२ आर 
३५.८७ आर 
१३२८ चौ . फूट 


संपूर्ण 
संपूर्ण 
संपूर्ण 


जि . सातारा . 


३. उज्वला रामचंद्र साळुखे 


रा. नीरा - लोणंद रोड, मौजे लोणंद , ता. खंडाळा, 
लोणंद , ता . खंडाळा, जि . सातारा येथील शेतजमीन . 

१. स . नं . 

३३१/१ 
रा . लोणंद , ता . खंडाळा, २. स . न . ३३१/२ 

३. ग्रा . पं . मि . नं . ४१३१ जुना 
रा. लोणंद, ता . खंडाळा, यांचा नवीन मि . नं . १८३६ 

४. ग्रा . पं . मि . नं . ४५८६ 
रा. लोणंद, ता . खंडाळा, रामचंद्र सदाशिव साळुखे, 

उज्वला रामचंद्र साळुखे, 
रा. लोणंद, ता . खंडाळा, सीमा लक्ष्मण साळुखे, 
जि . सातारा . 

सुवर्णा संतोष साळुखे, 
रा. निंबोडीता , खंडाळा, यांचा हिस्सा . 


जि . सातारा . 


५०० चौ . फूट 


संपूर्ण 


४. सुवर्णा संतोष साळुखे 


जि . सातारा . 


५. मनोज व्यंकट ढमाळ 


२८ ९ ६ चौ.फूट 


संपूर्ण 


६. संतोष जयसिंग शेळके 


जि . सातारा. 


शेरा 


ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 


१०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


- 


देणे असलेली येणेबाकी / थकबाकी रक्कम रुपये १,१७,५६,०१७ ( अक्षरी रुपये एक कोटी सतरा लाख छप्पन्न हजार सतरा फक्त ) अधिक व्याज 
आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


संदीप वासुदेव बाचल , 

वसूली अधिकारी, 
द्वारा- जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई . 

जिल्हा सातारा . 


सातारा, २ ९ नोव्हेंबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक वसूली/स्थावर जप्ती/१७३( १)/२०१८.– ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई , शाखा लोणंद , जि . सातारा या संस्थेने मे . उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( परसेवा), सातारा यांचा दिलेला क्रमांक ५२७/ २०१७-१८ , दिनांक २१ मार्च २०१८ च्या प्रमाण पत्रान्वये वसूलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 


ज्याअर्थी, मी , बाचल संदीप वासुदेव , वसूली अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि., वाई , शाखा लोणंद, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., 
वाई , शाखा लोणंद या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


गावाचे नाव व 


क्षेत्र 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 

आहे त्याचे नाव 


क्रमांक व 
दिनांक 


चतु: सीमा 
हिस्सा 


भूमापन क्रमांक / 
सि . स . नंबर / 

गट नंबर 


तालुका, पेट, 
घर नंबर 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


रु . पै. 


५२७/ २०१७-१८ १. सर्वज्ञ इंडस्ट्रिज प्रा . लि . गोकूळनगर , बाळू पाटलाचीवाडी, 
दि . २१ मार्च 

संचालक १. आनंद नारायण ता . खंडाळा, जि . सातारा . 
२०१८ . 

कदम. 
संचालक २. सौ. सीमा आनंद गोकूळनगर, बाळू पाटलाचीवाडी, 
कदम . 

ता . खंडाळा, जि . सातारा . 
२. श्री. आनंद नारायण कदम गोकूळनगर , बाळू पाटलाचीवाडी, 

ता . खंडाळा , जि . सातारा . 
३. सौ . सीमा आनंद कदम गोकूळनगर , बाळू पाटलाचीवाडी , 

ता. खंडाळा, जि . सातारा . 
४. श्री . अतुल हणमंतराव रा. नीरा, ता . पुरंदर , जि . पुणे 
भोसले. 
८. श्री . अमित हणमंतराव रा. नीरा, ता. पुरंदर , जि . पुणे 
भोसले. 
६. श्री . उत्तमराव ज्योतिबा रा. नीरा रोड, लोणंद , 
सावंत . 

ता . खंडाळा, जि . सातारा . 


मौजे बाळू 

पाटलाचीवाडी, ता. खंडाळा हे . आर 
येथील ग्रामपंचायत हद्दीमधील जमीन 
भूमापन गट नं . १३० यामधील आनंद १.०४ 
नारायण कदम यांचा ८ आणे हिस्सा १.१६ 
संपूर्ण म्हणजे ० हे. ५२ आर भूमापन 
गट नं . १३० मधील ग्रामपंचायत क्षेत्रफळ 
मिळकत नं. २६५ भूमापन गट नं . ३२५० 
११५ मधील आनंद नारायण कदम 
यांचा संपूर्ण हिस्सा क्षेत्र ० हे . ८० 

०१.४ ९ 
०.९ १ 


चौ . फूट 


आर . 


शेरा 


ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 


देणे असलेली थकबाकी रक्कम रुपये २३,४३, ९ ६ ९ ( अक्षरी रुपये तेवीस लाख त्रेचाळीस हजार नऊशे एकोणसत्तर फक्त ) अधिक व्याज आणि खर्च 
यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


संदीप वासुदेव बाचल , 


वसूली अधिकारी , 
द्वारा- जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई. 


वाई ( सातारा), ११ सप्टेंबर २०१८ . 


जिल्हा सातारा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३ , शके १ ९ ४१ 


१०७ 


आदेश 


क्रमांक वसूली/स्थावर जप्ती/१७३ (२)/२०१८.— ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि., वाई , शाखा लोणंद, जि. सातारा या संस्थेने मे. उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था ( परसेवा), सातारा यांचा दिलेला क्रमांक ५२६/ २०१७-१८, दिनांक २१ मार्च २०१८ च्या प्रमाण पत्रान्वये वसूलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 


ज्याअर्थी, मी , बाचल संदीप वासुदेव , वसूली अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई, शाखा लोणंद, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., 
वाई, शाखा लोणंद या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल. 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


गावाचे नाव व 


भूमापन क्रमांक । 


क्षेत्र 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 

आहे त्याचे नाव 


चतु: सीमा 
हिस्सा 


क्रमांक व 
दिनांक 


सि . स . नंबर । 


तालुका, पेठ, 
घर नंबर 


गट नंबर 


१ 


२ 


३ 


४ 


आर 


५२६/ २०१७-१८ १. सर्वज्ञ इंडस्ट्रिज प्रा . लि . गोकूळनगर, बाळू पाटलाचीवाडी , मौजे बाळू पाटलाचीवाडी , ता . खंडाळा हे . 
दि . २१ मार्च संचालक १. आनंद नारायण ता . खंडाळा , जि . सातारा . येथील ग्रामपंचायत हद्दीमधील जमीन 

रु . पै . 
२०१८ . कदम . 

भूमापन गट नं . १३० यामधील आनंद १.०४ 
संचालक २. सौ . सीमा आनंद गोकूळनगर, बाळू पाटलाचीवाडी, नारायण कदम यांचा ८ आणे हिस्सा 

१.१६ 
कदम . 

ता . खंडाळा, जि . सातारा . संपूर्ण म्हणजे ० हे. ५२ आर भूमापन 
२. श्री. आनंद नारायण कदम गोकूळनगर , बाळू पाटलाचीवाडी, गट नं . १३० मधील ग्रामपंचायत क्षेत्रफळ 

ता . खंडाळा, जि . सातारा . मिळकत नं . २६५ भूमापन गट नं . ३२५० 
३. सौ . सीमा आनंद कदम गोकूळनगर, बाळू पाटलाचीवाडी, ११५ मधील आनंद नारायण कदम 

ता . खंडाळा, जि . सातारा. यांचा संपूर्ण हिस्सा क्षेत्र ० हे. ८० 
४. श्री . अतुल हणमंतराव रा . नीरा, ता. पुरंदर , जि . पुणे 

०१.४ ९ 
भोसले. 

०.९ १ 
८. श्री . अमित हणमंतराव रा. नीरा, ता . पुरंदर, जि . पुणे 
भोसले. 
६. श्री . उत्तमराव ज्योतिबा रा . नीरा रोड , लोणंद , 
सावंत . 

ता . खंडाळा, जि . सातारा . 


चौ . फूट 


रु . पै . 


आर . 


शेरा 


ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 


देणे असलेली थकबाकी रक्कम रुपये १४,२२,७३२ ( अक्षरी रुपये चौदा लाख बावीस हजार सातशे बत्तीस फक्त ) अधिक व्याज आणि खर्च यासह 
या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


संदीप वासुदेव बाचल , 


वसूली अधिकारी, 
द्वारा- जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई. 


वाई ( सातारा ), ११ सप्टेंबर २०१८. 


जिल्हा सातारा . 


आदेश 


क्रमांक वसूली/स्थावर जप्ती/१७४/ २०१८.- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई , शाखा लोणंद, जि. सातारा या संस्थेने मे. उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था ( परसेवा), सातारा यांचादिलेला क्रमांक ५२४/२०१७-१८ , दिनांक २१ मार्च २०१८ च्या प्रमाण पत्रान्वये वसूलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 


ज्याअर्थी, मी, बाचल संदीप वासुदेव , वसूली अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि . , वाई, शाखा लोणंद , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या 


१०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


- 


मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण, स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., 
वाई , शाखा लोणंद या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल. 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


गावाचे नाव व 


क्षेत्र 


चतु: सीमा / 


क्रमांक व 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 

आहे त्याचे नाव 


भूमापन क्रमांक / 
सि . स. नंबर 

गट नंबर 


तालुका, पेठ, 
घर नंबर 


हिस्सा 


दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


हे . आर रु. पै. 


१.९ ४ 


३.५० 


५२४/ २०१७-१८ १. श्री . गोरे बापुसाहेब मु . मिरेवाडी , पो . रावडी, ता . फलटण 

मौजे मिरेवाडी ग्रामपंचायत 
दि . २१ मार्च पोपट . 

हद्दीमधील जमीन 
२०१८ . 

२. श्री . गोरे पोपट केरू मु . मिरेवाडी , पो. रावडी , ता . फलटण भूमापन गट नंबर २७ 
३. श्री. गोरे विठ्ठल पोपट मु . मिरेवाडी, पो . रावडी , ता . फलटण यामधील पोपट केरू गोरे 
४. श्री . जाधव भारत मु . कुसूर , पो . तरडगाव, ता . फलटण यांचा चार आणे हिस्सा . 

रघुनाथ . 
५. श्री . गोरे प्रकाश बबन मु . मिरेवाडी , पो . रावडी, ता . फलटण 
६. श्री. गोरे सोमनाथ पोपट मु . मिरेवाडी , पो. रावडी, ता . फलटण 
७. श्री . गोरे रवींद्र पोपट मु . मिरेवाडी, पो . रावडी, ता . फलटण 
८. श्री. गोरे मच्छिद्र पोपट मु . मिरेवाडी , पो. रावडी , ता . फलटण 


शेरा 


ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 


देणे असलेली थकबाकी रक्कम रुपये २,७७,३३६ ( अक्षरी रुपये दोन लाख सत्त्याहत्तर हजार तीनशे छत्तीस फक्त ) अधिक व्याज आणि खर्च यासह 
या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


संदीप वासुदेव बाचल , 

वसूली अधिकारी, 
द्वारा- जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई. 

जिल्हा सातारा . 


वाई ( सातारा), ११ सप्टेंबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक वसूली/स्थावर जप्ती/१९ ६/ २०१८.- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई, जि . सातारा या संस्थेने मे. उपनिबंधक, सहकारी संस्था 
( परसेवा), सातारा , जि . सातारा यांचा वसूली दाखला क्रमांक ४३२/ २०१८-१९ , दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ च्या प्रमाण पत्रान्वये वसूलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 

ज्याअर्थी, मी, संदीप वासुदेव बाचल, वसूली अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ च्या नियम 
१०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई या बँकेच्याविरुद्ध 
अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव व 


आकारणी 


चतु: सीमा 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 
दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 

आहे त्याचे नाव 


तालुका, पेठ, 
घर नंबर 


भूमापन क्रमांक / 
सि . स . क्रमांक 

गट क्रमांक 


क्षेत्र 
हे . | आर 
चौ . 


फूट रु . 


पै . 


१ 


२ 


३ 


४ 


a 


७ 


८ 


४३२/ २०१७-१८ १. श्री. मुरलीधर भिकोबा 
दि . ३१ जानेवारी शिंदे. 
२०१८ . 

२. अश्विनी मुरलीधर शिंदे 


जि . सातारा . 


रा . आनेवाडी, ता . जावली, मौजे आनेवाडी , ता . जावली, 

जि . सातारा येथील शेतजमीन. 
रा. आनेवाडी, ता. जावली, यांचा गट नं . 

१. गट नं . १०७/४, क्षेत्र ० हे. संपूर्ण 


आनंदराव 
भिकोबा शिंदे, 
भाऊराया 
भिकोबा शिंदे, 


जि . सातारा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३ , शके १ ९ ४१ 


१० ९ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


७ 


जि . सातारा . 


दत्तात्रय 
भिकोबा शिंदे, 
मुरलीधर 
भिकोबा शिंदे, 
यांचा हिस्सा. 


३. रवींद्र गजानन फरांदे रा . आनेवाडी, ता . जावली, ३३ आर. 

२. गट नं. १०७/३, क्षेत्र ० हे . संपूर्ण 
४. विनायक प्रल्हाद शिंदे रा. आनेवाडी, ता . जावली, ३४ आर. 
जि . सातारा . 

३. गट नं . १०७/५, क्षेत्र ० हे. संपूर्ण 
५. आनंदराव भिकोबा शिंदे रा . आनेवाडी, ता . जावली , ६६ आर पो.ख. ० हे. ०२ आर 
जि . सातारा . 

४. गट नं . ११८/३, क्षेत्र ० हे. संपूर्ण 
६. भाऊराया भिकोबा शिंदे रा. आनेवाडी, ता . जावली, ४३ आर पो.ख. ० हे. ०२ आर 
जि . सातारा. 

अशी संपूर्ण मिळकत. 
७. दत्तात्रय भिकोबा शिंदे रा. आनेवाडी, ता . जावली, 

जि . सातारा. 


शेरा 


ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 


देणे असलेली येणेबाकी / थकबाकी रक्कम रुपये ३,४४,४१९ (अक्षरी रुपये तीन लाख चव्वेचाळीस हजार चारशे एकोणीस फक्त) अधिक व्याज 
आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


संदीप वासुदेव बाचल, 


वसूली अधिकारी, 
द्वारा- जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई. 


सातारा , ८ ऑक्टोबर २०१८ . 


जिल्हा सातारा . 


आदेश 


क्रमांक वसूली/स्थावर जप्ती / २०२/ २०१८.— ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि. , वाई , जि . सातारा या संस्थेने मे. उपनिबंधक , सहकारी संस्था 
( परसेवा ), सातारा, जि. सातारा यांचा वसूली दाखला क्रमांक १०९/ २०१७-१८ , दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ च्या प्रमाण पत्रान्वये वसूलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 

ज्याअर्थी, मी , संदीप वासुदेव बाचल , वसूली अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि., वाई महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ च्या नियम 
१०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण, स्वाधीन करणेकिंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई या बँकेच्याविरुद्ध 
अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


प्रमाणपत्राचा 


गावाचे नाव व 


भूमापन क्रमांक / 


क्षेत्र 


आकारणी 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 

आहे त्याचे नाव 


सि . स . क्रमांक / 


क्रमांक व 
दिनांक 


हे./ आर 


तालुका, पेठ, 

घर नंबर 


गट क्रमांक 


चौ . फूट रु . पै. 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


१. सौ . जयश्री बाळकृष्ण जाधव 


रा. भोगाव, ता . वाई , जि . सातारा 


१० ९/ २०१७-१८ 
२१ ऑगस्ट 
२०१८ . 


२. श्री . शशिकांत चंद्रकांत येवले रा . भोगाव, ता . वाई , जि . सातारा 


मौजे भोगाव, ता . वाई , जि . सातारा 
येथील शेतजमीन याचा गट नंबर 
१. गट नं . १६३/ ड, क्षेत्र ० हे. ४०.५ संपूर्ण 

आर . 
२. गट नं . १५६, क्षेत्र ० हे. ६० संपूर्ण 
आर. 
३. गट नं . १४७, क्षेत्र ० हे. ७२ संपूर्ण 


३. श्री . अनिल अनंत अवधुत 


रा. २३८५, सोनगिरवाडी, वाई , 
जि . सातारा . 
रा. भोगाव , ता . वाई, जि . सातारा 


४. श्री . गुलाबराव नातु येवले 


आर. 


अशी संपूर्ण मिळकत . 


शेरा 


ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 


११० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


- 


देणे असलेली येणेबाकी / थकबाकी रक्कम रुपये ५४,२२,७४७ ( अक्षरी रुपये चौपन्न लाख बावीस हजार सातशे सत्तेचाळीस फक्त ) अधिक व्याज 
आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


संदीप वासुदेव बाचल, 


वसूली अधिकारी, 
द्वारा- जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई. 


सातारा , ११ ऑक्टोबर २०१८ . 


जिल्हा सातारा . 


आदेश 


क्रमांक वसूली/स्थावर जप्ती/ ५०० /२०१९.– ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई, जि . सातारा, शाखा सातारा ( शहर ) या संस्थेने कर्जदार 
श्री. शिवाजी विष्णू रांजणे व जामीनदार यांचेविरुद्ध मे . उपनिबंधक ( परसेवा ), सहकारी संस्था, सातारा यांचा दिलेला कलम १०१ अंतर्गत वसूली दाखला क्रमांक 
१७० /२०१७-१८ , दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या प्रमाणपत्रान्वये वसूलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला 
आहे . 


ज्याअर्थी, मी, संदीप वासुदेव बाचल, वसूली अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ च्या नियम 
१०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण, स्वाधीन करणेकिंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई, शाखा सातारा 
( शहर ) या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


पत्ता 


क्षेत्र 


वसूली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


ज्या पक्षकारांविरुद्ध वसूली 
दाखला आहे त्याचे नाव 


मिळकतीचे वर्णन 
गट नं . / सि.स.नं. 


हे ./ आर 


२ 


३ 


४ 


१. शिवाजी विष्णू रांजणे 


वसूली दाखला 
क्र . १७० / २०१७ 


मौजे यवतेश्वर ता . जि . 

जि . सातारा 
येथील शेतजमीन याचा 
गट नं. ८४/३/१ या मिळकतीमधील 
शिवाजी विष्णू रांजणे यांचा संपूर्ण 


१८ , 


० हे . ०७ आर 


दि . २७ सप्टेंबर २. सुनील तुकाराम धनावडे 
२०१८ . 

३. राजेंद्र श्रीरंग पवार 


रा . स . नं . ३ ९ ३/ २ + ३ + ४ अ/ ३ , 
प्लॉट नं. २ ते ७, फ्लॅट नं . ए-५ , 
शाहूपुरी, सातारा, ता . जि . सातारा. 
रा. मोरघर, ता . जावळी, जि . सातारा 
रा. ८७८ , यशवंत विहार , प्लॉट नं . 
एस २/१०, शनिवार पेठ, सातारा. 
रा. १७, रघुनाथपुरा पेठ, करंजे, 
सातारा, ता . जि . सातारा . 


हिस्सा. 


४. अनिकेत मोहन जाधव 


शेरा 


ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 


निवाड्याप्रमाणे आपणाकडे येणे असलेले कर्ज रक्कम रुपये ४२,५८७ ( अक्षरी रुपये बेचाळीस हजार पाचशे सत्याऐंशी फक्त) अधिक व्याज आणि 
कोर्ट खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत भरणा केली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 

संदीप वासुदेव बाचल, 

वसूली अधिकारी, 

द्वारा- जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई. 
वाई ( सातारा), ३० मार्च २०१९. 

जिल्हा सातारा . 


आदेश 


क्रमांक वसूली/स्थावर जप्ती/ ५०३/ २०१९. - ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई, जि . सातारा या संस्थेने कर्जदार श्री . दादा प्रकाश मोरे 
व जामीनदार यांचेविरुद्ध मे. उपनिबंधक ( परसेवा ), सहकारी संस्था, सातारा यांचादिलेला कलम १०१ अंतर्गत वसूली दाखला क्रमांक १८८/ २०१८-१९ , दिनांक 
१२ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या प्रमाणपत्रान्वये वसूलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३ , शके १ ९ ४१ 


१११ 


ज्याअर्थी, मी , संदीप वासुदेव बाचल, वसूली अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि., वाई महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ च्या नियम 
१०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण, स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई , शाखा वाई 
या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


पत्ता 


क्षेत्र 


वसूली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


ज्या पक्षकारांविरुद्ध वसूली 
दाखला आहे त्याचे नाव 


मिळकतीचे वर्णन 
गट नं . / सि.स.नं. 


हे ./ आर 


or 


२ 


३ 


४ 


५ 


१. दादा प्रकाश मोरे 


१८८ चौ . फूट 


वसूली दाखला 
क्र . १८८ / २०१८ 
१ ९ , 
दि . १२ डिसेंबर 
२०१८ . 


२. संदीप शामराव निकम 


रा. अमृतवाडी , पो . पाचवड, 
ता . वाई , जि . सातारा. 
रा . मु. पो. आसले , ता . वाई , 
जि . सातारा 
रा. मु . पो . केंजळ , ता . वाई, 
जि . सातारा . 
रा . अमृतवाडी, पो . पाचवड, 
ता. वाई, जि . सातारा. 


मौजे अमृतवाडी, पो. पाचवड, 
ता. वाई, जि . सातारा येथील 
ग्रामपंचायत मिळकत नं . १६२, 
क्षेत्र १८८ चौ. फूट अशी संपूर्ण 
मिळकत. 
श्री . प्रकाश जगन्नाथ मोरे यांचा 
संपूर्ण हिस्सा. 


३. संतोष रामचंद्र सावंत 


४. प्रकाश जगन्नाथ मोरे 


शेरा 


ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 


वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे असलेली कर्ज रक्कम रुपये ४५,३१७ ( अक्षरी रुपये पंचेचाळीस हजार तीनशे सतरा फक्त) अधिक व्याज आणि कोर्ट 
खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत भरणा केली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 

संदीप वासुदेव बाचल, 

वसूली अधिकारी, 

द्वारा- जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि . , वाई. 
वाई ( सातारा ), ३० मार्च २०१ ९ . 


जिल्हा सातारा . 


आदेश 


क्रमांक वसूली/स्थावर जप्ती/ १६/ २०१ ९.- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि., वाई, जि. सातारा या संस्थेने कर्जदार श्री . हिम्मत भारत माने 
व जामीनदार यांचेविरुद्ध मे . उपनिबंधक ( परसेवा), सहकारी संस्था, सातारा यांचादिलेला कलम १०१ अंतर्गत वसूली दाखला क्रमांक १ ९ २/ २०१८-१९ , दिनांक 
१२ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या प्रमाणपत्रान्वये वसूलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० कलम ९ ६ अन्वये अर्ज केला आहे. 

ज्याअर्थी, मी , संदीप वासुदेव बाचल, वसूली अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ च्या नियम 
१०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई , शाखा पाचवड 
या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल. 


मालमत्तेचे वर्णन 


पत्ता 


क्षेत्र 


वसूली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


ज्या पक्षकारांविरुद्ध वसूली 
दाखला आहे त्याचे नाव 


मिळकतीचे वर्णन 
गट नं . / सि.स.नं. 


हे ./ आर 


१ 


२ 


३ 


४ 


वसूली दाखला 
क्र . १ ९ २ / २०१८ 
१ ९ , 
दि . १२ डिसेंबर 


१. हिम्मत भारत माने 
जि . सातारा . 
२. हिम्मत उत्तम गायकवाड 


४३३ 


चौ . फूट 


रा . मु. पो . आसले, ता . वाई, 
जि . सातारा येथील 
रा . मु . लोहारे , पो . बोपर्डी, 
ता . वाई , जि . सातारा 
रा. सर्जापूर , ता . जावली, 
जि . सातारा. 


मौजे सोनगिरवाडी , वाई , ता . वाई , 
स . नं . ५७/४ व ५८/४ 
यावर बांधलेल्या गिरीजात्मक विंगमधील 
पहिला मजला, फ्लॅट नं . एफ -३, याचा 
ग्रामपंचायत मिळकत नं . १७१८ याचे क्षेत्र 
४३३ चौ . फूट अशी संपूर्ण मिळकत 
श्री. हिम्मत भारत माने यांचा संपूर्ण फ्लॅट. 


२०१८ . 


३. विनायक भीमराव सूर्यवंशी 


शेरा 


ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 


११२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


- 


वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे असलेली कर्ज रक्कम रुपये ४,६८,३०८ ( अक्षरी रुपये चार लाख अडुसष्ट हजार तीनशे आठ फक्त) अधिक व्याज आणि 
कोर्ट खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत भरणा केली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. 


संदीप वासुदेव बाचल , 

वसूली अधिकारी, 
द्वारा- जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई . 

जिल्हा सातारा . 


वाई ( सातारा) , ९ मे २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक -२५/विवअ/ व/ म.सी.पाचर्णे/स्था.मा.ज./ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुभाष एस . कांबळे , विशेष वसूली व विक्री 

अधिकारी, पुणे द्वारा आदित्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिरूर , ता . शिरूर, जि. पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की, श्री . मगन सीताराम पाचर्णे, मु . पो. करडे, ता . शिरूर , जि . पुणे यांच्याकडील आदित्य नागरी ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिरूर , ता . शिरूर, जि . पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ८,२६,२१७ ( अक्षरी रुपये आठ लाख सव्वीस हजार दोनशे सतरा फक्त ) 
अधिक दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कत परत फेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज, शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसूलीसाठी 
कर्जदार यांची मौजे ग्रामपंचायत करडे, ता. शिरूर, जि. पुणे येथील मौजे करडेमिळकत या आदेशापर्यंत परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे(स्थावर ) मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय , १९ ६० 
चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


चतु: सीमा 


वसूली दाखला/हुकुमतनामा 

क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव, तालुका, जिल्हा 

मिळकतीचे वर्णन 


पूर्व 


: सरकारी 


: 


उत्तर 


१०१/ १६१८ / १०३९/ २०१७, मौजे करडे, ता . शिरूर , जि . पुणे मिळकत 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ . १. गट नं . ३३४ यांसी आकार ०३ रुपये ८७ पैसे यापैकी क्षेत्र ०१ हे . पश्चिम 

१८.५ आर अधिक पोट - खराबा ० हे. ० ९ आर एकूण क्षेत्र ०१ हे ८ ९ दक्षिण : नकाशाप्रमाणे. 
०६ पैसे यापैकी क्षेत्र ०० हे. ४७.२५ आर अधिक पोट- खराबा ० हे. 

०.५० आर एकूण क्षेत्र ०० हे ४७.७५ आर यांसी आकार ५१.५० आर . 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसूलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत आदित्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिरूर, ता. शिरूर, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


सुभाष एस . कांबळे 


विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, पुणे, 
द्वारा- आदित्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 

शिरूर, ता . शिरूर , जि . पुणे. 


पुणे, २६ जुलै २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक एस.आर.ओ/१५६/१८४०/२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस . व्ही. तापकीर , विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 
पुणे द्वारा पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये 
आदेश देतो की , श्री. वैभव राजाराम बाठे, श्री . राजाराम महादेव बाठे यांचेकडील कर्ज रक्कम रुपये १५,६०,०६४ ( अक्षरी रुपये पंधरा लाख साठ हजार चौसष्ट 
फक्त) अधिक दिनांक १ जानेवारी २०१८ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसूली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसूलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ - १३, 

१३ , शके १ ९ ४१ 


११३ 


केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही, कसलाही 
करार , गहाण , लीन, ताबा, खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे. तसे व्यवहार करण्यात आले असेल तर 
त्या सर्व बाबी धन्वंतरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सातारा, शाखा धनकवडी , पुणे यांचे बाबतीत रद्दबातल होतील, निरर्थक ठरतील, बोजा ठरविल्यास 
तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


(१) १०१ /(१) वसूली दाखला क्रमांक व दिनांक, दाखला क्रमांक १०१ / २०७५/ २१३३/ २०१७-१८ , दिनांक २० मार्च २०१८ . 
( २) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ /(१) चा वसूली दाखला आहे. 

१. श्री. वैभव राजाराम बाठे , राहणार मु . पो . केतकावळे, ता . पुरंदर , जि. पुणे, पिन- ४१२ २०५. 
२. श्री . राजाराम महादेव बाठे, राहणार मु . पो. केतकावळे, ता . पुरंदर , जि . पुणे, पिन-४१२ २०५. 
३. श्री . प्रवीण निवृत्ती शिंदे, राहणार मु. शिंदेवाडी, पो . अष्टापूर , ता . हवेली, जि. पुणे, पिन-४१२ २०७. 
४. श्री. बाबुराव श्रीपती बांदल, राहणार फ्लॅट नं. एलजी-३, सूरज कॉम्प्लेक्स, सर्व्हे नं . १६ , आंबेगाव पठार , पुणे-४६. 
५. श्री. परेश विनोद शिंदे, रा. फ्लॅट नं . १०, गजानन बिल्डिंग , ऊर्मिला सोसायटी , धनकवडी , पुणे-४३. 


(३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


: -- 


तुकडी पुणे, पोट तुकडी तालुका पुरंदर व मे. सब रजिस्ट्रार , पुरंदर तसेच जिल्हा परिषद , पुणे यांच्या हद्दितील गाव मौजे केतकावळे, ता . पुरंदर येथील 
गट नंबर २२६ मधील श्री. राजाराम महादेव बाठे यांच्या मालकी हक्काचे व वहिवाटीचे असलेले संपूर्ण क्षेत्र ०० हे. ३६.७० आर ही संपूर्ण शेतजमीन मिळकत . 

जर वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत धन्वंतरी नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , सातारा , शाखा धनकवडी, पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात 
येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


एस. व्ही . तापकीर , 
विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा- धन्वंतरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

सातारा, शाखा धनकवडी, पुणे . 


पुणे, २६ जुलै २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक वसूली / अ./१५६/०/१९ ६/११२/ ७४/२०१८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , वसूली अधिकारी , 
संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., सासवड, जि . पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो 
की , (१) मे . दुर्गा टूर्स अॅण्ड ट्रॅव्हल्स, प्रो. प्रा. भिलारे राजेंद्र तानाजी, (२) झांबरे पोपटराव बाबुराव, ( ३) वाघुले नारायण पांडुरंग , सर्व राहणार पुणे, ता . हवेली, 
जि. पुणे यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., चे दिनांक ३१ मे २०१८ अखेरचे कर्ज रुपये १,८६,२२० ( अक्षरी रुपये एक लाख शाऐंशी हजार 
दोनशे वीस फक्त) अधिक पुढील व्याज इत्यादी सर्व रक्कम वसूलीसाठी या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसूली खर्च इत्यादी होणारी 
एकूण रक्कम संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात 
येईल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


परिशिष्ट 


(१) जाब देणार श्री . भिलारे राजेंद्र तानाजी यांचे नावावर स्थावर मिळकत नंबर १ : -- मौजे फुरसुंगी (भेकराईनगर ), ता. हवेली, जि . पुणे येथील सर्व्ह 
नं . १७३/३/१, सनशाईन इमारत , विंग सी मधील पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट क्र . १०३ यांसी क्षेत्र ६२० चौ . फूट ( ५७.६२ चौ. मी.) सेलेबल बिल्टअप टेरेससह. 


११४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


, 


चतु : सीमा 
पूर्वेस पश्चिमेस दक्षिणेस 

उत्तरेस 
लागून श्री . खैरे यांची मिळकत लागून त्रिमूर्ती सोसायटी लागून श्री . पंढरीनाथ निवंगुणे 

लागून याच सर्व्हे क्रमांकाच्या 
आणि श्री . मधुकर पिलाने यांची हिश्श्यापैकी उर्वरित जमिनीपैकी 
मिळकत . 

श्री . बापुसाहेब कोंडिबा चव्हाण 

यांची घरे . 
( २) जाब देणार श्री . भिलारे राजेंद्र तानाजी यांचे नावावर स्थावर मिळकत नंबर २ :-- मौजे आंबेगाव बु || येथील जमीन सर्व्हे नं. ३३, हिस्सा नं . ५ / अ/ 
११ यांसी क्षेत्र ०० हे. ०५ आर यावर बांधलेल्या श्रीहरी अपार्टमेंटमधील तळमजल्यावरील फ्लॅट नं. १ यांसी क्षेत्र ५६५ चौ . बिल्टअप म्हणजेच ५२.५० 
चौ . मी . गार्डनसह. 


१ 


मोकळी जागा 


चतु: सीमा 
पूर्वेस पश्चिमेस दक्षिणेस 

उत्तरेस 
ड्रिम ब्लेझर इंग्लिश मिडियम स्कूल साई पार्क सहकारी गृहसंस्था शुभलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स सहकारी 

गृहरचना संस्था . 
जाब देणार यांच्या कर्जासाठी जप्त केलेली म्हणजेच उपरोक्त तपशीलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसूलीस पर्याय राहिलेला नाही, अशी माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करून निर्गमित करीत 
आहे . 

चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 

वसूली अधिकारी, 

द्वारा- संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., 
पुणे, २९ जून २०१८. 

सासवड, जिल्हा पुणे. 


आदेश 
क्रमांक वसूली/ अ /१५६/०२/१७३/५६५/८२/ २०१८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , वसूली अधिकारी, 
संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , सासवड , जि . पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो 
की , श्री. वाघ विवेक अशोक , श्री . गोगावले रवींद्र सादबा, श्री. वाघ निलम अशोक सर्व राहणार पुणे यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., चे 
दिनांक ३० जून २०१८ अखेरचे कर्ज रुपये १८,७७,७५३ (अक्षरी रुपये अठरा लाख सत्त्याहत्तर हजार सातशे त्रेपन्न फक्त ) अधिक पुढील व्याज इत्यादी सर्व 
रक्कम वसूलीसाठी या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर बोजा नोंद करण्यात यावी आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात 
येत आहे. उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसूली खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . 
यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


परिशिष्ट 


जाब देणार श्री. वाघ विवेक अशोक यांच्या कर्जास श्री . गोगावले रवींद्र सादबा हे जामीनदार आहेत . यांचे नावावर असलेली स्थावर मिळकत मौजे 
मांजरी बु ||, ता . हवेली, जि . पुणे येथील गट क्रमांक ९ ५/ ११/१/ १ /१ / १/ २/ २ मधील ० हे. ०० आर ७० चौ . मी., गट क्रमांक ९ ३/ १ / १/ १ /१३/१ मधील 
० हे. ०५ आर, गट क्रमांक २/२ मधील १ हे. ५ ९ आर, ८० चौ . मी . ही मिळकत . श्री. गोगावले रवींद्र सादबा यांच्या हिश्श्यावर असलेल्या मिळकतीवर 
बोजा नोंद करणे. 

जाब देणार यांच्या मालकीची म्हणजेच उपरोक्त तपशीलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसूलीस पर्याय राहिलेला नाही, अशी माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करून निर्गमित करीत आहे. 

चंद्रशेखर जनार्दन जगताप, 

वसूली अधिकारी, 

द्वारा- संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., 
पुणे, १६ जुलै २०१८ . 

सासवड, जिल्हा पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३ , शके १ ९ ४१ 


११५ 


आदेश 


क्रमांक वसूली / अ./१५६/०/१ ९६/ ७८/९ ८/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , वसूली अधिकारी , 
संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., सासवड, जि . पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो 
की , ( १) श्री . इनामके भाऊसाहेब राजाराम, (२) श्री . कामथे रवींद्र चंद्रकांत, (३ ) इनामके देवराम अर्जुन , सर्व राहणार ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडील 
संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . चे दिनांक ३१ जुलै २०१८ अखेरचे कर्ज रुपये १,९ ५,८७५ ( अक्षरी रुपये एक लाख पंचाण्णव हजार आठशे पंचाहत्तर 
फक्त) अधिक पुढील व्याज इत्यादी सर्व रक्कम वसूलीसाठी या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर बोजा नोंद करण्यात यावी आणि 
हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर 
तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसूली खर्च इत्यादी होणारी एकूण 
रक्कम संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात 


येईल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


परिशिष्ट 


श्री . इनामके भाऊसाहेब राजाराम यांच्या हिश्श्याचे क्षेत्र मु . पो . सासवड, ता . पुरंदर, जि . पुणे येथील गट नंबर २८४/३ यांसी एकूण क्षेत्र ० हे. ४१ आर व 
२८२/३ यांसी एकूण क्षेत्र ० हे . ८ ९ आर ही मिळकत. 


चतु: सीमा 
(१) गट नंबर २८४/३ : -- पूर्वेस - ओढा , पश्चिमेस - जुना रोड , मारखे- सुपे रोड, दक्षिणेस - दीपक हिवरकर यांचे क्षेत्र , उत्तरेस - बाळासाहेब छबन इनामके 


यांचे क्षेत्र. 


पूर्वेस - गट नं. २८४/३, पश्चिमेस - जुना सुपे- मारखे- सुपे रोड, दक्षिणेस - दीपक हिवरकर यांचे क्षेत्र , उत्तरेस - बाळासाहेब छबन 


इनामके यांचे क्षेत्र . 


जाब देणार यांच्या कर्जासाठी जप्त केलेली म्हणजेच उपरोक्त तपशीलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसूलीस पर्याय राहिलेला नाही, अशी माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करून निर्गमित करीत 


आहे . 


चंद्रशेखर जनार्दन जगताप, 

वसूली अधिकारी, 
द्वारा- संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., 

सासवड, जिल्हा पुणे. 


पुणे, ४ ऑगस्ट २०१८ . 


आदेश 


चे 


क्रमांक वसूली/ अ./१५६/ ०२/१७३/ ५६५/ १३६ / २०१८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , वसूली अधिकारी , 
संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., सासवड , जि . पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो 
की , श्री . वाघ विवेक अशोक, श्री . गोगावले रवींद्र सादबा, श्री . वाघ निलम अशोक, सर्व राहणार पुणे यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ अखेरचे कर्ज रुपये १८,७७,७५३ ( अक्षरी रुपये अठरा लाख सत्त्याहत्तर हजार सातशे त्रेपन्न फक्त) अधिक पुढील व्याज इत्यादी 
सर्व रक्कम वसूलीसाठी या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर बोजा नोंद करण्यात यावी आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसूली खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम संत सोपानकाका सहकारी 
बँक लि . यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


परिशिष्ट 


श्री. वाघ विवेक अशोक यांच्या नावावर मु . पो . पिसोळी, ता . हवेली, जि . पुणे येथील गट क्रमांक २० / अ पैकी ० हे. २० आर. 


११६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३, शके १ ९ ४१ 


- 


जाब देणार यांच्या मालकीची म्हणजेच उपरोक्त तपशीलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसूलीस पर्याय राहिलेला नाही , अशी माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करून निर्गमित करीत आहे. 

चंद्रशेखर जनार्दन जगताप, 

वसूली अधिकारी, 

द्वारा- संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., 
पुणे, १५ सप्टेंबर २०१८ . 

सासवड, जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक वसूली/ अ./१५६/ १९ ६/१६७/ १५०/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , वसूली अधिकारी, 
संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., सासवड, जि . पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो 
की, जाब देणार पार्टनर ( अ) श्री . शिंदे शाम किसनराव व पार्टनर ( ब) श्री. फुलारे गेनूभाऊ ऊर्फ गणेश सुदाम (२) श्री. फुलारे रवींद्र सुदाम, 
( ३) श्री . जाधव संजय परशुराम, सर्व राहणार पुणे यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., सासवड यांचे दिनांक ३० सप्टेंबर २०१८ अखेरचे कर्ज 
रुपये ७४,२८,८७१ ( अक्षरी रुपये चौऱ्याहत्तर लाख अठ्ठावीस हजार आठशे एकाहत्तर फक्त) अधिक पुढील व्याज इत्यादी सर्व रक्कम वसूलीसाठी या 
आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे. ( मौजे थेऊर, ता . हवेली, जि. पुणे येथील गट नंबर ३४, हिस्सा नंबर १ 
मधील क्षेत्र ०० हे. ५० आर जमीन व त्यावरील आरसीसी बांधकाम ) आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. उपरोक्त रक्कम 
+ पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसूली खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., सासवड यांचेकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


परिशिष्ट 


एस. पी . डेव्हलपर्स पार्टनर ( अ) श्री. शिंदे शाम किसनराव व पार्टनर (ब) श्री . फुलारे गेनूभाऊ ऊर्फ गणेश सुदाम यांच्या हिश्श्याची मिळकत मौजे 
थेऊर, ता . हवेली, जि. पुणे येथील गट नंबर ३४, हिस्सा नंबर मधील क्षेत्र ०० हे. ५० आर जमीन व त्यावरील आरसीसी बांधकाम. 

जाब देणार यांनी कर्जासाठी जप्त केलेली म्हणजेच उपरोक्त तपशीलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसूलीस पर्याय राहिलेला नाही, अशी माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करून निर्गमित करीत 
आहे. 


चंद्रशेखर जनार्दन जगताप, 

वसूली अधिकारी, 
द्वारा- संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., 

सासवड, जिल्हा पुणे. 


पुणे, ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक वसूली/ अ./१५६/ १९६/१६८/१७२ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम 
१९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , वसूली अधिकारी, 
संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., सासवड, जि . पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो 
की , जाब देणार (१) मे. इंद्रायणी प्रॉडक्टस, प्रो . प्रा . सौ . वायसे इंद्रायणी हनुमंत , (२) श्री . सुळ राजेंद्र देवबा , ( ३) श्री . पवार संजय सर्जेराव, 
( ४ ) श्री . वायसे हनुमंत विष्णू यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., सासवड यांचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अखेरचे कर्ज 
रुपये १५,३७,५१३ ( अक्षरी रुपये पंधरा लाख सदतीस हजार पाचशे तेरा फक्त) अधिक पुढील व्याज इत्यादी सर्व रक्कम वसूलीसाठी या आदेशांतर्गत 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे ( जामीनदार श्री. वायसे हनुमंत विष्णू, राहणार अंजनगाव , वायसे वस्ती, ता. बारामती , 
जि . पुणे यांच्या मालकीची मिळकत मौजे अंजनगाव, ता . बारामती, जि . पुणे येथील गट नंबर १६२ मधील ० हे . ४० आर) आणि हा आदेश दिल्यानंतर 
पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसूली खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम संत 
सोपानकाका सहकारी बँक लि ., सासवड यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३ , शके १ ९ ४१ 


११७ 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


जामीनदार ( लवाद थकबाकीदार यांचे पती) श्री. वायसे हनुमंत विष्णू, राहणार अंजनगाव, वायसे वस्ती, ता. बारामती, जि. पुणे यांच्या मालकीचीमिळकत 
मौजे अंजनगाव, ता . बारामती , जि . पुणे येथील गट नंबर १६२ मधील ० हे. ४० आर यांसी चतु: सीमा 
पूर्वस दक्षिणेस पश्चिमेस 

उत्तरेस 
सोनवडी - अंजनगाव रस्ता 

श्री . दिलीप रामचंद्र परकाळे यांचे क्षेत्र श्री. हनुमंत विष्णू वायसे यांचे क्षेत्र 
जाब देणार यांनी कर्जासाठी जप्त केलेली म्हणजेच उपरोक्त तपशीलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसूलीस पर्याय राहिलेला नाही , अशी माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करून निर्गमित करीत 


१ . 


गावठाण 


आहे . 


चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 

वसूली अधिकारी , 
द्वारा- संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., 

सासवड, जिल्हा पुणे. 


पुणे, १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक- एसआरओ/१५६/ २३ /२०१८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम 
१०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, वसूली अधिकारी, पुणे द्वारा डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन, ता. हवेली, जि . पुणे-४१२ २०२. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश 
देतो की , श्री. रवींद्र महादेव ताकवणे , राहणार पारगाव, ता . दौंड , जि . पुणे यांचेकडील कर्ज रुपये १५,३१,०५५ ( अक्षरी रुपये पंधरा लाख एकतीस हजार 
पंचावन्न फक्त) अधिक दिनांक १ नोव्हेंबर २०१४ पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसूलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता 
या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही , कसलाही करार , गहाण, लीन, ताबा, 
खरेदी , खाजगी हस्तांतरण, तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन , ता . हवेली, जि . पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील. बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल 
व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्ताचे वर्णन 


(१) १०१ ( १ ) वसूली दाखला क्रमांक ६५७/६८३/२०१४, दिनांक ५ जानेवारी २०१४. 
( २) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ (१) दाखला आहे. 
(१) श्री. रवींद्र महादेव ताकवणे, (२) श्री. संजय भगवान ताकवणे, ( ३) श्री. हनुमंत नामदेव ताकवणे, ( ४) श्री. मच्छिद्र महादेव ताकवणे, 
( ५) सौ . इंदुबाई महादेव ताकवणे, (६) श्री. महादेव रघुनाथ ताकवणे, ( ७) सौ. मनीषा रवींद्र ताकवणे, (८ ) सौ. सुवर्णा मच्छिद्र ताकवणे. 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


मौजे पारगाव , ता . दौंड , जि. पुणे येथील गट नंबर १३५/१/ अ यांसी क्षेत्र ०१ हे. १९ आर, श्री. रवींद्र महादेव ताकवणे यांचे मालकी हिश्श्याचे क्षेत्र 
६० आर तसेच श्री. मच्छिद्र महादेव ताकवणे यांचे मालकी हिश्श्याचे क्षेत्र ५ ९ आर मिळून एकूण क्षेत्र ०१ हे. १९ आर शेतजमीन मिळकत, यांसी चतु:सीमा 
पूर्वेस-- गट नंबर १३५ चा उर्वरित भाग, दक्षिणेस-- पारगाव- वडगाव रोड, पश्चिमेस-- गट नंबर १३६ व १३७, उत्तरेस-- गट नंबर १३४ . 

जर वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ. मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन , ता . हवेली, जि . पुणे, केडगाव शाखा यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

सुनील आबुराव तांबे, 

वसूली अधिकारी , पुणे 

द्वारा- डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, ८ ऑक्टोबर २०१८ . 

उरुळी कांचन, ता . हवेली, जिल्हा पुणे. 


११८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


, 


आदेश 


क्रमांक -२ ९/विव /व./ अ.भि.शेळके/ स्था.मा.ज./ २०१८.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९ ६१ मधील नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसूली व विक्री अधिकारी, मनीषा सुनील लगड , 
द्वारा बाणेर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सर्व्हे नंबर १८२, बाणेरगाव, ता . हवेली, जि . पुणे- ४११ ०४५, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खालील परिशिष्टामध्ये उल्लेख केलेली स्थावर मालमत्ता ( शेतजमीन) या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचा केलेला कोणताही भार किंवा बोजा तसेच देणगी, खरेदी अगर 
हस्तांतरणाने स्वीकृत करण्यात अगर बोजा करण्याकरिता, तारण घेण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व सहकर्जदार 
व जामीनदारांची नावे 


वसूली दाखला 
क्रमांक व दिनांक 


चतु : सीमा 


गाव/ तालुका/जिल्हा सर्व्हे नंबर 

गट नंबर 


मिळकत . 


कर्जदार | सहकर्जदार 

क्र . १०१/१३२१/ १२ ९ ४ / 

मौजे पिंपळोली, ९ / ४६ दिलेली मौजे पिंपळोली, सरकारी 
१. श्री . अशोक भिकू शेळके , 

२०१७, ता . मुळशी, 

ता . मुळशी, जि . पुणे, 

नमूद 
रा. ओमकार हाईट्स, स. नं. १३८/१/२ , दि . १४ मार्च २०१७. जि . पुणे. 

सर्व्हे नं. / गट नं . ९/ ४६, रेकॉर्डप्रमाणे . 
साखरे वस्ती, हिंजवडी, पुणे , 

श्री . अशोक भिकू शेळके 
जामीनदार - १. श्री . नितीन माणिकराव 

यांच्या मालकीची जमीन 
रगड, पत्ता : जयगणेश कॉलनी, 

मिळकती त्यातील सामाईक 
चिंचवडेनगर, चिंचवडगाव , पुणे -३३. 

सोयीसुविधांसह दरोबस्त ही 
२. श्री . सतिश विठोबा लवंगे, 
पत्ता : रूम नं . ४६१ , लोकमान्य कॉलनी, 
थेरगाव, पुणे. 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसूलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत बाणेर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, पत्ता - सर्व्हे नंबर १८२, बाणेरगाव, ता . हवेली, जि . पुणे - ४११ ०४५ 
या संस्थेच्या बाणेर शाखेकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची ( शेतजमीन) रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरच्या कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडून वसूल करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सही व मुद्रेसह दिला असे. 

सौ. मनीषा सुनील लगड, 

वसूली अधिकारी , पुणे 

द्वारा- बाणेर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पुणे, १९ ऑक्टोबर २०१८ . 

बाणेर , पुणे. 


आदेश 


क्रमांक -एसआरओ/१५६/२ / २०१८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , अमित कांबळे, विशेष वसूली व विक्री अधिकारी, पुणे, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की, श्री . खान हसनखान गैबु यांचेकडील कर्ज रुपये ३,२० ,९६६ ( अक्षरी 
रुपये तीन लाख वीस हजार नऊशे सहासष्ट फक्त) अधिक दिनांक १ जुलै २०१० पासून होणारे व्याज, सरचार्ज व वसूलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही, 
कसलाही करार , गहाण , लीन, ताबा , खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल 
तर त्या सर्व बाबी अभिनव चेतना नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, लोणी काळभोर यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील. बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्ताचे वर्णन 


( १ ) १०१ / ९१ (१) वसूली दाखला क्रमांक व दिनांक - दाखला क्रमांक १०१ / ४६ ९/ ५ ९ ५ /२०१०, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१० . 
( २) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ (१) चा वसूली दाखला आहे. 
(१) श्री . खान हसनखान गैबु, ( २) श्री. सकट मनोज भानुदास , ( ३) श्री . मोरे सोमनाथ लक्ष्मण. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३ , शके १ ९ ४१ 


११ ९ 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


मौजे कदमवाक वस्ती , ता . हवेली, जि . पुणे हद्दीतील सब रजिस्ट्रार , हवेली (६) यांच्या हद्दीतील मिळकत नंबर / गट नंबर २९ ३ पैकी यांचे हिश्श्याचे 
क्षेत्र ०० हे. ०१ आर. व त्यावरील मिळकत नंबर १२११. त्यामधील दगड, माती व सदर मिळकतीत जाण्या - येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तूसहित, 
जर वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अभिनव चेतना नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, लोणी काळभोर शाखा यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

अमित कांबळे , 

विशेष वसूली अधिकारी, पुणे 

द्वारा- पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि., पुणे, 
पुणे, २३ जून २०१८ . 


जिल्हा पुणे. 


आदेश 


क्रमांक-७०३/ विवि /व./वि.नि.शेलार/ स्था.मा.ज. / २०१८.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , जयेंद्र रंगनाथ शिंदे, विशेष वसूली व विक्री 
अधिकारी, पुणे, द्वारा पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड, ता. पुरंदर, जि . पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . विठ्ठल निवृत्ती शेलार ( लवादी थकबाकीदार ), श्री . निलेश विठ्ठल शेलार व श्री . प्रवीण विठ्ठल शेलार ( सहकर्जदार ), 
मु . शेलारवाडी, पो. काळदरी, ता .पुरंदर, जि . पुणे यांचेकडील पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सासवड, ता . पुरंदर, जि . पुणे या संस्थेची दावा 
रक्कम रुपये ४,० ९, १३५ अधिक दिनांक १ एप्रिल २०१७ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसूलीसाठी झालेला खर्च, दावा 
खर्च इत्यादी एकूण होणारी रक्कम वसूल करण्यासाठी श्री. विठ्ठल निवृत्ती शेलार ( लवादी थकबाकीदार ) यांची मौजे काळदरी हद्दीतील क्रमांक ८ ९९ मधील 
६ हे. २६.६ आर, पो.ख. ० हे. २५ आर पैकी २ हे. १२.२ आर , पो.ख. ० हे. ८.३३ आर असे एकूण २ हे. २०.५३ आर त्यांचे हिश्श्याचे संपूर्ण शेतजमीन 
क्षेत्र मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे 
स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास/ बोजा नोंद करण्यास किंवा तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम, कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात आलेली आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्ताचे वर्णन 


परिशिष्ट 


वसूली दाखला / 


गावाचे नाव, 


गट 


कर्जदार तथा स्थावर मालमत्ता 
तारण देणाऱ्याचे नाव व 


क्षेत्र 


चतु: सीमा 


हुकूमनामा क्रमांक व 


तालुका, जिल्हा 


क्रमांक 


हे . आर 


पत्ता 


दिनांक 


मु . शेलारवाडी, 


श्री . विठ्ठल निवृत्ती शेलार दावा क्र . १०१/ २४ ९ / 

८ ९९ गट क्र . ८ ९९ मधील ६ हे. पूर्वेस - गट नं . ९ ०३ 
( लवादी थकबाकीदार ), २८६/२०१७, 

पो . काळदरी, 

२६.६ आर, पो.ख. ० हे . २५ पश्चिमेस - गट नं . ८ ९ ८ 
श्री . नीलेश विठ्ठल शेलार , दिनांक १४ जुलै ता . पुरंदर , 

आर पैकी २ हे. १२.२ आर , दक्षिणेस - गट नं . ८ ९ ८ 
श्री . प्रवीण विठ्ठल शेलार २०१७. 

जि . पुणे. 

पो.ख. ० हे. ८.३३ आर असे उत्तरेस - गट नं . ९ ००, 
( सहकर्जदार), 

एकूण २ हे. २०.५३ आर. 

व ९ ० ९ . 
मु . शेलारवाडी , ता. काळदरी , 
ता . पुरंदर , जि . पुणे. 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज व वसूलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या 
आत पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे या संस्थेच्या परिंचे शाखेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
शेतजमिनीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्चही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दिला असे. 


जयेंद्र रंगनाथ शिंदे, 
वसूली वसूली व विक्री अधिकारी, पुणे, 
द्वारा- पुरंदर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सासवड , 

सासवड, ता. पुरंदर, जिल्हा पुणे. 


पुणे, २६ नोव्हेंबर २०१८. 


१२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


, 


आदेश 


क्रमांक -१४२/ व.अ./ व/ रा.चं.जाधव/ स्था.मा.ज./२०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१ ९ ६१ चेनियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, स्वराज शिंदे, वसूली अधिकारी, पुणे द्वारा कृष्णकांत कुदळे नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित (नवीन नाव ), श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, (पूर्वीचे नाव), पत्ता १२९ ७, नीळकंठ अपार्टमेंट, शिवाजीनगर , पुणे 
५ , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की, कर्जदार श्री. राजेंद्र चंद्रकांत जाधव यांना कृष्णकांत 
कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित (नवीन नाव ), श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , (पूर्वीचे नाव ), पत्ता १२ ९ ७, नीळकंठ अपार्टमेंट , 
शिवाजीनगर, पुणे-५ , शाखा हडपसर कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीची घर मिळकत मौजे हडपसर येथील जमीन सर्व्हे नंबर ३५, हिस्सा नं . 
३/१ यामधील क्षेत्र ०० हे. ०१ आर म्हणजेच १००० चौ. फूटमधील त्यांच्या हिश्श्याचे क्षेत्र ६५० चौ . फूट व त्यावरील संपूर्ण आर.सी.सी. मधील बांधकाम 
ही मिळकत इतर सर्व हक्कांसह दरोबस्त , नोंदणीकृत गहाणखताने तारण दिली होती व आहे. कर्जदार श्री . राजेंद्र चंद्रकांत जाधव यांच्याकडील कृष्णकांत 
कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित (नवीन नाव ), श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , (पूर्वीचे नाव ), पत्ता १२९ ७, नीळकंठ अपार्टमेंट , 
शिवाजीनगर , पुणे-५, या संस्थेचे कर्ज रुपये ३,७८,४१६ ( अक्षरी रुपये तीन लाख अठ्याहत्तर हजार चारशे सोळा फक्त) अधिक दिनांक ३१ मे २०१७ पासून 
पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज, दावा खर्च व वसूलीसाठी खर्चहोणारी सर्व एकूण रक्कम 
कर्जदार श्री . राजेंद्र चंद्रकांत जाधव यांच्या स्वत: च्या मालकीची स्थावर मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या दुकान/फ्लॅट/ घर मिळकत/ स्थावर 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र संस्था अधिनिमय, १ ९ ६० 
चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात आलेली आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


परिशिष्ट 


चतु: सीमा 


: 


•• 


• 
• 


: 


• 
• 


कर्जदार व सहकर्जदार वसूली दाखला 

कर्जास मिळकत सर्व्ह 

मिळकतीचे वर्णन 
व क्रमांक / दिनांक तारण देणाऱ्याचे 

नंबर 
जामीनदारांची नावे 

नाव 
कर्जदार : 

क्रमांक १०१/ ७८३/ 

श्री . राजेंद्र चंद्रकांत ३५ मौजे हडपसर येथील जमीन सर्वे पूर्वेस : भिसे यांची जमीन 
श्री . राजेंद्र चंद्रकांत जाधव, ११४०/२०१७, जाधव . 

हिस्सा नं . ३५, हिस्सा नं . ३/१ यामधील दक्षिणेस : सामाईक रस्ता 
पत्ता - सर्व्हे नं . ३५, आदर्श दिनांक ९ ऑक्टोबर 

३/१. क्षेत्र १ आर म्हणजेच १००० चौ . पश्चिमेस : स . नं . पीकू 
कॉलनी, ले. नं . ५ , काळेबोराटे २०१७. 

फूटमधील त्यांच्या हिश्श्याचे क्षेत्र भाग नं . १२ . 
नगर , हडपसर , पुणे-२८. 

६५० चौ . फूट व त्यावरील संपूर्ण उत्तरेस : स. नं . पीकू 
जामीनदार : 

बांधकाम ही मिळकत. 

भाग नं . १२. 
१. श्री . सुनील लक्ष्मण नाईक , 

( खरेदी खतनुसार ) . 
पत्ता : एच. एन. नं . ४ ९ , 
आशीर्वाद निवास , स . नं . १५ , 
जवळ कॅनॉल, विठ्ठलनगर , 
हडपसर , पुणे-४११ ०२८ . 
२. श्री . रवींद्र राजेभाऊ हावळे, 
पत्ता : स. नं . १७६/४ , प्लॉट 
नं . ९, सरस्वती निवास, त्रिमूर्ती 
नगर , हडपसर , पुणे-४११ ०२८ . 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसूलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ), श्री. समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित (पूर्वीचे 
नाव), पत्ता :- १२ ९ ७, नीळकंठ अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, पुणे-५ या संथेच्या शिवाजीनगर शाखेकडे भरणा केला नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या दुकान/ 
फ्लॅट/ घर मिळकत/ स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. सदरची कायदेशीर विक्री प्रकियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडून वसूल 
करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व मुद्रेसह दिला असे. 

स्वराज शिंदे, 

वसूली अधिकारी, 

द्वारा- कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित (नवीन नाव ), 
पुणे, २७ डिसेंबर २०१८ 

श्री . समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( पूर्वीचे नाव), पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३ , शके १ ९ ४१ 


१२१ 


आदेश 


क्रमांक -१४३/ व.अ./ व/बि.म.सलगर / स्था.मा.ज./ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , स्वराज शिंदे, वसूली अधिकारी, पुणे द्वारा कृष्णकांत 
कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव), श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, ( पूर्वीचे नाव), पत्ता १२ ९ ७, नीळकंठ अपार्टमेंट , 
शिवाजीनगर , पुणे-५ , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, कर्जदार/ सहकर्जदार श्री . बिराप्पा 
महादेव सलगर / श्री. सदाशिव महादेव सलगर यांना कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव), श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , (पूर्वीचे नाव), पत्ता १२ ९ ७, नीळकंठ अपार्टमेंट, शिवाजीनगर , पुणे-५ , शाखा हडपसर कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीची मिळकत 
मौजे हडपसर येथील सर्व्हे नंबर ५३, हिस्सा नं . ८/१ यांसी क्षेत्र १.५ आर ( दीड आर) त्यावरील संपूर्ण आर.सी.सी बांधकाम ही मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने 
तारण दिली होती व आहे. कर्जदार/ सहकर्जदार श्री. बिरप्पा महादेव सलगर/ श्री . सदाशिव महादेव सलगर यांच्याकडील कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित (नवीन नाव), श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , (पूर्वीचे नाव ), पत्ता १२९ ७, नीळकंठ अपार्टमेंट , शिवाजीनगर , पुणे-५, या संस्थेचे 
कर्ज रुपये ११,४५, ९ ५५ ( अक्षरी रुपये अकरा लाख पंचेचाळीस हजार नऊशे पंचावन्न फक्त) अधिक दिनांक ३१ मे २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड 
होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज, दावा खर्च व वसूलीसाठी खर्च होणारी सर्व एकूण रक्कम कर्जदार श्री. बिरप्पा महादेव 
सलगर/ श्री . सदाशिव महादेव सलगर यांच्या स्वत: च्या मालकीची स्थावर मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मिळकत या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या दुकान/ फ्लॅट/ घर 
मिळकत/ स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र संस्था 
अधिनिमय, १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात आलेली आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


परिशिष्ट 


सर्व्ह 


मिळकतीचे वर्णन 


कर्जदार व सहकर्जदार 

व 
जामीनदारांची नावे 


वसूली दाखला 
क्रमांक / दिनांक 


कर्जास मिळकत 
तारण देणाऱ्याचे 


चतु: सीमा 


नंबर 


नाव 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


कर्जदार | सहकर्जदार 

क्रमांक १०१/ ७८५/ 

श्री . बिरप्पा महादेव मौजे हडपसर येथील जमीन सर्व्ह पूर्वेस : २० फुटी रस्ता 
श्री . बिरप्पा महादेव सलगर। ११४ ९/ २०१७, 

सलगर / हिस्सा नं . ५३, हिस्सा नं . ८/१ यांसी 

दक्षिणेस : रस्ता 
सदाशिव महादेव सलगर . दिनांक ९ ऑक्टोबर श्री . सदाशिव ८/१ . हे. १.५ आर (दीड आर ) पश्चिमेस : आशाबाई 
पत्ता : सर्व्हे नं . ५३, ड्रीम्स २०१७. 

महादेव सलगर . 

त्यावरील संपूर्ण बांधकाम ही माने यांची मिळकत. 
आकृतीसमोर , संतोषीमाता 

मिळकत. 

उत्तरेस : श्री . सुनील 
मंदिरासमोर, काळेबोराटेनगर, 

गुरव यांची मिळकत 
हडपसर, पुणे-२८ . 

( खरेदी खतनुसार ). 
जामीनदार : 
२. श्री . पोपट केरबा दाईंगडे 
३. श्री. सुनील गोपाळ गुरव 
४. श्री . किसन दामू सावंत 
पत्ता : सर्व्हे नं. ५३, ड्रीम्स 
आकृतीसमोर, संतोषीमाता 
मंदिरासमोर. काळेबोराटेनगर, 
हडपसर , पुणे-२८ . 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसूलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव), श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित (पूर्वीचे 
नाव ), पत्ता :- १२ ९ ७, नीळकंठ अपार्टमेंट, शिवाजीनगर , पुणे -५ या संथेच्या शिवाजीनगर शाखेकडे भरणा केला नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या दुकान/ 
फ्लॅट/ घर मिळकत/ स्थावर मालमत्तेची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. सदरची कायदेशीर विक्री प्रकियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडून वसूल 
करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व मुद्रेसह दिला असे. 

स्वराज शिंदे, 

वसूली अधिकारी, 

द्वारा- कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ( नवीन नाव ), 
पुणे, २७ डिसेंबर २०१८ 

श्री समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित (पूर्वीचे नाव), पुणे . 


१२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


, 


आदेश 


क्रमांक - आरओ/ १५६/ १६ /१/ २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम 
१०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसूली अधिकारी, पुणे द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन , ता . हवेली, जि . पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . राहुल नामदेव झुरुंगे यांचेकडील कर्ज रुपये २,३८,३५६ व अधिक दिनांक १६ मे २०१८ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज, आदेशिकेचा 
खर्च व इतर वसूलीसाठी श्री. मारुती किसन झुरुंगे व श्री . नामदेव किसन झुरंगे यांचे मालकीची खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या 
आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही , कसलाही करार, गहाण , लीन, ताबा , 
खरेदी, खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन , ता . हवेली, जि . पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील. बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल 
व निष्फळ ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्ताचे वर्णन 


( ३) १०१ (१) वसूली दाखला क्रमांक १०१/ ९०७/ १०८१/२०१८, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ . 


(३ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १) चे वसूली दाखला आहे. 


(१ ) श्री . राहुल नामदेव झुरंगे, (२) श्री. मारुती किसन झुरुंगे, (३ ) श्री . नामदेव किसन झुरुंगे, ( ४) श्री . दत्तात्रय जगन्नाथ लडकत , ( ५ ) श्री. ज्ञानदेव 
गुलाब गायकवाड. 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


मौजे बोरीऐंदी, ता . दौंड, जि. पुणे येथील गट नंबर ३७४ यांसी क्षेत्र ०० हे. ३ ९ आर अधिक पो.ख. ०० हे . ०१ आर मिळून क्षेत्र ०० हे ४० आर 
यापैकी श्री. मारुती किसन झुरुंगे व श्री . नामदेव किसन झुरुंगे यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र ०० हे. १२.८३ आर जमीन मिळकत . 

यांसी चतु : सीमा पूर्वेस-- श्रीमती विजया प्रकाश लोंढे यांची मिळकत, दक्षिणेस-- ओढा, पश्चिमेस-- श्री . नामदेव किसन झुरुंगे यांची मिळकत , 
उत्तरेस-- श्री. नंदकिशोर हरपळे यांची मिळकत . 

जर वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन, ता. हवेली, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २६ जून २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

सुनील आबुराव तांबे, 

वसूली अधिकारी , पुणे 

द्वारा- डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पुणे, २६ जून २०१९ . 

उरुळी कांचन, ता . हवेली, जिल्हा पुणे, 


आदेश 


क्रमांक - आरओ/१५६/ २२/ २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ चे नियम 
१०७ (१०) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसूली अधिकारी, पुणे द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन, ता . हवेली, जि . पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . मल्हारी बाबुराव थोरात (ऋणको) यांचेकडील कर्ज रुपये ६,३७,४०२ व अधिक दिनांक १६ मे २०१५ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे 
व्याज, आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसूलीसाठी श्री. मल्हारी बाबुराव थोरात यांच्या मालकीची खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या 
आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे. आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही , कसलाही करार , गहाण, लीन, ताबा, 
खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन , ता. हवेली, जि . पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील. बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल 
व निष्फळ ठरेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७ - १३ , 

१३ , शके १ ९ ४१ 


१२३ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्ताचे वर्णन 


( ३) १०१ (१) वसूली दाखला क्रमांक १०१/१४६/ २९ २/२०१५, दिनांक १३ जुलै २०१५. 
( ३) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १) चे वसूली दाखला आहे. 

(१ ) श्री. मल्हारी बाबुराव थोरात , (२ ) श्री. दत्तात्रय कोंडीबा थोरात , ( ३) श्री . संजय कोंडीबा थोरात , ( ४) श्री . प्रवीण रामचंद्र दरेकर , (५ ) सौ. स्वाती 
मल्हारी थोरात . 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


मौजे सहजपूर , ता . दौंड, जि . पुणे येथील गट नंबर ३२६ यांसी क्षेत्र ०१ हे. ६६ आर अधिक पोट खराब ०० हे. १ ९ आर एकूण क्षेत्र ०१ हे ८५ 
आर मधील श्री . मल्हारी बाबुराव थोरात यांच्या हिश्श्याचे ०० हे. ८२ आर अधिक पोट खराब ०० हे. ०९ आर एकूण क्षेत्र ०० हे. ९१ आर यापैकी दक्षिणेकडील 
बाजूचे क्षेत्र २० आर ही मिळकत. 

यांसी चतु: सीमा पूर्वेस-- गट नंबर ३२५ , दक्षिणेस-- पुणे-सोलापूर महामार्ग , पश्चिमेस-- सदर गटापैकी श्री . विजय विठोबा थोरात यांची मिळकत, 
उत्तरेस-- रेल्वे लाईन . 


जर वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, आदेशिका खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ. मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन , ता. हवेली, जि. पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रितसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २८ जून २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 


लक्ष्मण श्रीपती वाल्हेकर , 

वसूली अधिकारी, पुणे 
द्वारा- डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 

उरुळी कांचन, ता . हवेली , जिल्हा पुणे. 


पुणे, २८ जून २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक - आरओ/१५६/ २३/ २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , वसूली अधिकारी, पुणे द्वारा डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, उरुळी कांचन, ता . हवेली, जि . पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . प्रवीण दत्तात्रय म्हस्के (ऋणको) यांचेकडील कर्ज रुपये २,९१, ९०४ व अधिक दिनांक १६ मे २०१५ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज, 
आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसूलीसाठी श्री . दत्तात्रय नामदेव म्हस्के यांच्या हिश्श्याची खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही, कसलाही करार , गहाण , लीन , ताबा , खरेदी, खाजगी 
हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन , ता . हवेली, जि . पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील, निरर्थक ठरतील. बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ 
ठरेल. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्ताचे वर्णन 


(३ ) १०१ (१) वसूली दाखला क्रमांक १०१/९ १३ / १०८७/२०१८ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ . 
(३ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ (१) चा वसूली दाखला आहे. 

(१) श्री . प्रवीण दत्तात्रय म्हस्के , ( २) श्री . दत्तात्रय नामदेव म्हस्के , ( ३) सौ . रुक्मिणी दत्तात्रय म्हस्के , ( ४ ) श्री . राहुल एकनाथ ताम्हाणे , ( ५ ) श्री . लहूजी 
जयसिंग झुंजरके. 

स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


मौजे डाळिंब, ता . दौंड, जि . पुणे येथील गट नंबर ७६८ यांसी क्षेत्र ०० हे. ३१ आर मधील श्री. दत्तात्रय नामदेव म्हस्के यांचेहिश्श्याचे क्षेत्र ०० हे. 
१५ आर मिळकत. 


१२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ ते डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७ 


१३ , शके १ ९ ४१ 


- 


यांसी चतु : सीमा पूर्वेस-- श्री. एकनाथ म्हस्के यांची मिळकत , दक्षिणेस-- श्री . नंदू नारायण म्हस्के यांची मिळकत, पश्चिमेस-- सदर गटापैकी श्री. सचिन 
सोपान म्हस्के यांची मिळकत , उत्तरेस-- श्री. चंद्रकांत सावळा म्हस्के यांची मिळकत . 

जर वसूली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिका खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत डॉ. मणिभाई देसाई 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळी कांचन , ता . हवेली, जि. पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलमाअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २८ जून २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

लक्ष्मण श्रीपती वाल्हेकर, 

वसूली अधिकारी, पुणे 

द्वारा- डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पुणे, २८ जून २०१९ . 

उरुळी कांचन, ता . हवेली, जिल्हा पुणे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


